वर्ष - ११ , 


सत्यमेव जयते 


अंक - ४८ ] 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक- पुणे विभागीय पुरवणी 

गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १७ , २०२२ / अग्रहायण १०- १६ , शके १ ९ ४४ 

- 


प्राधिकृत प्रकाशन 

शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम ३२ ( २ ) अन्वये 
नमुना - दोन 
जाहीर नोटिस 

क्रमांक एमआयडीसी / नाईकबोंबवाडी / भूसं / एसआर -११ / २०२२ . - 
ज्याअर्थी , महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ ( सन १ ९ ६२ 
चा महाराष्ट्र तीन ) याच्या कलम १ , पोट - कलम ( ३ ) अन्वये काढणेत 
आलेली व महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार ब , दिनांक 
ऑगस्ट १-७ , २०१ ९ रोजी पृष्ठे ७ ते ९ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली 
दिनांक ऑगस्ट १-७ , २०१ ९ ची शासकीय अधिसूचना , उद्योग , उर्जा व 
कामगार विभाग क्रमांक आयडीसी - २०१ ९ ( प्र . क्र . ४३६ ) / उ -१४ अन्वये , 
उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण सहाचे उपबंध हे , त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचित 
विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या क्षेत्रास जुलै २०१ ९ महिन्याच्या ३० 
दिनांकापासून अमलात येतील असा महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिलेला 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , यासोबतच्या अनुसूचित वर्णन केलेल्या जमिनी उक्त 
प्रकरण सहाचे उपबंध ज्या क्षेत्रास अमलात आले आहे त्या क्षेत्रात आहे 
आणि परिणामी , त्या क्षेत्रात लागू होतात ; 


RNI No. MAHBIL / 2012 / 48433 
www.dgps.maharashtra.gov.in . 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत ( यानंतर 
ज्याचा " उक्त महामंडळ " असा निर्देश करण्यात आला आहे ) विकासाच्या 
प्रयोजनार्थ किंवा उक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या पुष्ठ्यर्थ असेल अशा 
इतर कोणत्याही प्रयोजनार्थ त्या आवश्यक असणाऱ्या जमिनी असल्यामुळे , 
उक्त अधिनियमांच्या कलम ३२ अन्वये अशा क्षेत्रातील जमिनी संपादन 
करण्याची शक्ती राज्य शासनास प्रदान करण्यात आली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे कलम २ खंड ( ग ) अन्वये काढण्यात 
आलेली दिनांक ३० जुलै २०१ ९ ची शासकीय अधिसूचना , उद्योग , उर्जा 

एच -२ ९ ० , भाग एक ( पु . वि . पु . ) – ४८ 


[ पृष्ठे ९ ३ 


व कामगार विभाग क्रमांक आयडीसी -२०१ ९ / ( प्र . क्र . ४३६ ) / उ -१४ द्वारे , 
राज्य शासनाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ याच्या 
कलम २८ अन्वये जिल्हाधिकाऱ्याकडे जी कामे सोपविण्यात आली आहेत 
अशी उक्त अधिनियमांचे कलम ३२ , कलम ३३ , पोट - कलम ( २ ) , कलम 
३६ व कलम ३८ चे खालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कामे पार पाडण्यासाठी 
उपविभागीय अधिकारी , फलटण उपविभाग , फलटण , जिल्हा सातारा 
यांना शासनाकडील पत्र क्रमांक आयडीसी - २०१ ९ / प्र . क्र . ४३६ / उद्योग 
१४ , दिनांक ८ ऑगस्ट २०१ ९ अन्वये प्राधिकृत करणेत आले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , औद्योगिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्यासाठी सोबतच्या 
अनुसूचित वर्णन केलेल्या जमिनी महामंडळास आवश्यक आहेत असे 
उपविभागीय अधिकारी , फलटण उपविभाग , फलटण यांचे मत झाले 
आहे . 


त्याअर्थी , आता , उक्त अधिनियमाचे कलम ३२ , पोट - कलम ( २ ) अन्वये 
उपरोक्तप्रमाणे प्रदान करण्यात आलेल्या राज्य शासनाच्या शक्तींचा 
वापर करून मी , उपविभागीय अधिकारी , फलटण विभाग , फलटण , 
जिल्हा सातारा याद्वारे यासोबतच्या अनुसूचित उल्लेख केलेल्या जमिनींमध्ये 
हितसंबंध व अधिकार असणाऱ्या सर्व व्यक्तींना जमिनी उक्त प्रयोजनार्थ 
का संपादन करण्यात येऊ नयेत , यासंबंधी ही नोटिस प्रसिद्ध झाल्यापासून 
३० दिवसांत खालील सही करणाऱ्यास लेखी स्वरूपात कारण दर्शविण्याबद्दल 
फर्माविणारी नोटिस देत आहे . 


या नोटिशीच्या तारखेनंतर , जिल्हाधिकाऱ्याच्या मंजुरीशिवाय , विक्री 
करून , पट्ट्याने देऊन , गहाण ठेवून , अभिहस्तांकन करून , अदलाबदल 
करून किंवा अन्यरीतीने , विल्हेवाटीसाठी केलेला कोणताही करार किंवा 
तोवर / त्यावर केलेला कोणताही खर्च किंवा तीमध्ये / त्यामध्ये केलेल्या सुधारणा 
या , उक्त अधिनियमाच्या / अंतिमत : संपादन करण्यात येतील अशा भागासंबंधी 
भरपाई निर्धारित करणाऱ्या अधिकाऱ्याकडून , उक्त अधिनियमाचे 
कलम ३३ , पोट - कलम ( ५ ) व भूमी संपादन अधिनियम , १८ ९ ४ ( १८ ९ ४ 

( १ ) 


२ 


चा १ ला ) याच्या कलम २४ ( सातव्यांदा ) अन्वये , विचारात घेतल्या जाणार 
नाहीत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ 


ज्यांची व्यक्तीगत सुनावणी करण्याची इच्छा असेल , अशा कोणत्याही 
व्यक्तीस , या नोटिशीच्या तारखेपासून एक महिन्याचे आत भेटीची वेळ 

ठरवून , कोणत्याही कामाच्या दिवशी सकाळी ११.०० ते दुपारी १.०० 

वाजेपर्यंत खाली सही करणाऱ्यांपुढे जातीने किंवा आपल्या कायदेशीर 
मुखत्यारामार्फत हजर राहता येईल . 


अनुसूची 

जिल्हा सातारा , तालुका फलटण , गाव नाईकबोंबवाडी 

अ . क्र . 

गट नंबर 

क्षेत्र 


१ 


१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

६ 

७ 

८ 

९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 


१५ 

१६ 

१७ 

१८ 

१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 

२३ 

२४ 

२५ 

२६ 

२७ 

२८ 


२ 


१ ९ ० 

१ ९ १ 

१ ९ २ / १ 

१ ९ २ / २ 

१ ९ २ / ३ 

२१०/१ 

२१०/२ 


२११ 

२२२/१ 

२२२/२ 

२२२/३ 

२२२/४ 

२२२/५ 

२२२/६ 


२२३ 

२२४ 

२२५ 

२२६ 

२२७ 

२२८ 

२२ ९ / १ 

२२ ९ / २ 

२२ ९ / ३ 

२२ ९ / ४ 

२२ ९ / ५ 

२३० / अ 

२३० / ब / १ 

२३० / ब / २ 


३ 

हे , आर 


१३.८७ 

१०.२५ 

६.४६ 

२.४१ 

३.५३ 

६.३० 

५.६ ९ 

१५.२ ९ 

०.९ ० 

१.०० 

9.00 

१.३८ 

१.३८ 

१.३७ 

०.३३ 

२.५६ 

४.४१ 

१०.२२ 

८.६१ 

०.०३ 

२.२८ 

२.३६ 

१.५४ 

०.८३ 

०.६० 

५.०६ 

३.२३ 

०.८२ 


अ . क्र . 


१ 


२ ९ 


샘 샘 샜 삷 생 생생 상 


३० 


३१ 


३२ 


३३ 


३४ 


३५ 


३६ 


३७ 

३८ 

३ ९ 

४० 

४१ 

४२ 

४३ 

४४ 


४५ 

४६ 

४७ 

४८ 

४ ९ 


M 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० १६ , शके १ ९ ४४ 


अनुसूची -- चालू 

गट नंबर 


२ 


२३० / क 

२३१ 

२३२ 

२३३ 

२३५/१ 

२३५/२ 

२३६ 

२३७ 

२३८ 

२४१ 

२४७ 

२४८ 

२४ ९ 

२५० 

२५१ 

२५२ 

२५३ 

२५४/१ 

२५४/२ 

२५४/३ 

२५५ पै . 


एकूण 

चतु : सीमा 


■ 


फलटण , १८ नोव्हेंबर २०२२ . 


क्षेत्र 


३ 

हे . आर 

२.७२ 

६.९ ४ 

१०.२० 

१.१७ 

७.० ९ 

२.४२ 

१.२५ 

०.०७ 

२.१७ 

०.१२ 

४.२ ९ 

२.३५ 

१.३० 

४.३६ 

७.४५ 

३.०५ 

२.८६ 

२.५४ 

२.५४ 

२.५३ 

3.00 


१८४.१३ 


उत्तरेस . -- गट नंबर १८२ , १८५ . 

दक्षिणेस -- गट नंबर २३४ , २३ ९ , २४० , २४२ , २४३ , २४४ , २४६ . 

पूर्वेस .-- मौजे निंबळकची शीव . 


पश्चिमेस .-- गट नंबर २ , १ , २५५ , २२१ , २१३ , २१२ , ५५ , ५६ , ५७ , 

५८ , ५ ९ , ६० , ६१ , ८२ , ८३ . 

प्रयोजन .-- फलटण औद्योगिक क्षेत्रासाठी भूसंपादन . 


शिवाजी जगताप , 

उपविभागीय अधिकारी , 

फलटण उपविभाग , फलटण , 

जिल्हा सातारा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ 


तालुका 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 

संदर्भ : -- ( १ ) मा . जिल्हाधिकारी , महसूल शाखा , पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक पमज / कावि -२४ / २०१६ , दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ . 

( २ ) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम १२२ अन्वये . 

( ३ ) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम १८ अन्वये . 

अधिसूचना आदेश 


१ 


क्रमांक पुनर्वसन / दौंड / कावि -२४ ९ ८ / २०२१ / २०२२ - ज्याअर्थी , पुणे जिल्ह्यातील वीर बाजी पासलकर धरण , पानशेत धरण , उजनी धरण , 
चासकमान धरण , वरसगाव धरण प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन दौड या तालुक्यातील पुनर्वसन वसाहतीत करणेत आलेले 

आहे . 


खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या गावाच्या हद्दीतील सदर परिशिष्टामध्ये नमूद केलेले सर्व्हे नं . / गट नंबर या जमिनी प्रकल्पग्रस्तांचे 
पुनर्वसन करणेकामी वर्ग करणेत आलेल्या आहेत किंवा संपादन करणेत आलेल्या आहेत . असे उपलब्ध कागदपत्रावरून दिसते . सदर पुनर्वसन 
गावठाण वसाहतींचे संबंधित तालुक्याचे उपअधीक्षक भूमि अभिलेख , दौंड यांचेमार्फत पुनर्वसन गावठाण गटांची हद्द कायम केलेली आहे व नकाशा तयार 
करणेत आलेला आहे . खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या जमिनी पुणे जिल्ह्यातील वीर बाजी पासलकर धरण , पानशेत धरण , उजनी धरण , 
चासकमान धरण , वरसगाव धरण प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन गावठाणासाठी वापरल्या जात आहेत . 


गावचे नाव 


त्याअर्थी , महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम १२२ नुसार पुनर्वसित वसाहतींना गावठाण दर्जा देणेबाबतचे जिल्हाधिकारी यांचे 
अधिकार महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम १३ ( ४ ) अन्वये मा . जिल्हाधिकारी , पुणे यांनी आदेश क्रमांक पुणे जिल्ह्यातील 
जिल्हाधिकारी यांनी त्यांचेकडील आदेश क्रमांक पमज / कावि -२४ / २०१६ , दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ नुसार उपविभागीय अधिकारी यांना प्रदान केले 
आहेत . सदर आदेशानुसार प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , प्रमोद गायकवाड , उपविभागीय अधिकारी , दौंड- पुरंदर असा आदेश देतो 
की , खालील परिशिष्टामध्ये नमदू केलेल्या जमिनी परिशिष्टामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे या अधिसूचनेच्या दिनांकापासून गावठाणामध्ये समाविष्ट केल्या आहेत . 
आणि पुनर्वसन गावठाण म्हणून जाहीर केलेल्या आहेत . 


दौंड पेडगाव 
( साखरी ) 


पुरंदर , २४ नोव्हेंबर २०२२ . 


३ 


परिशिष्ट 

जिल्हा पुणे , तालुका दौंड , गाव पेडगाव ( साखरी ) 

कब्जेदार 

क्षेत्र 


उपसंचालक , पुनर्वसन अधिकारी 
तथा जिल्हाधिकारी , पुणे . 


उपसंचालक , पुनर्वसन अधिकारी 
तथा जिल्हाधिकारी , पुणे . 


स . नं . / 

ग . नं . 

४ 


- 


२४२ / ब 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० 


२४३ / ब 


५ 

हे . आर 


१६ , 


१.२२ 


१.२ 


शके १ ९ ४४ 


ले - आऊट व मोजणी नकाशानुसार सदर गटापैकी 
पुनर्वसन गावठाणासाठी घेणेत आलेले क्षेत्र 


६ 

हे . आर 

१.२२ 


१.२ 


प्रमोद गायकवाड , 
उपविभागीय अधिकारी , 

दौंड - पुरंदर उपविभाग , पुरंदर , 


संदर्भ : -- ( १ ) मा . जिल्हाधिकारी , महसूल शाखा , पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक पमज / कावि -२४ / २०१६ , दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ . 

( २ ) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम १२२ अन्वये . 

( ३ ) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम १८ अन्वये . 

अधिसूचना आदेश 


क्रमांक पुनर्वसन / दौंड / कावि -६८ ९ / २०२२.- ज्याअर्थी , पुणे जिल्ह्यातील वीर बाजी पासलकर धरण , पानशेत धरण , उजनी धरण , चासकमान 
धरण , वरसगाव धरण प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन दौंड या तालुक्यातील पुनर्वसन वसाहतीत करणेत आलेले आहे . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ ७ , २०२२ / अग्रहायण १० 


तालुका 


खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या गावाच्या हद्दीतील सदर परिशिष्टामध्ये नमूद केलेले सर्व्हे नं . / गट नंबर या जमिनी प्रकल्पग्रस्तांचे 
पुनर्वसन करणेकामी वर्ग करणेत आलेल्या आहेत किंवा संपादन करणेत आलेल्या आहेत , असे उपलब्ध कागदपत्रावरून दिसते . सदर पुनर्वसन 
गावठाण वसाहतींचे संबंधित तालुक्याचे उपअधीक्षक भूमि अभिलेख , दौड यांचेमार्फत पुनर्वसन गावठाण गटांची हद्द कायम केलेली आहे व नकाशा तयार 
करणेत आलेला आहे . खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या जमिनी पुणे जिल्ह्यातील वीर बाजी पासलकर धरण , पानशेत धरण , 
धरण , उजनी धरण , 
चासकमान धरण , वरसगाव धरण प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन गावठाणासाठी वापरल्या जात आहेत . 


१ 


त्याअर्थी , महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम १२२ नुसार पुनर्वसित वसाहतींना गावठाण दर्जा देणेबाबतचे जिल्हाधिकारी यांचे 
अधिकार महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम १३ ( ४ ) अन्वये मा . जिल्हाधिकारी , पुणे यांनी आदेश क्रमांक पुणे जिल्ह्यातील 
जिल्हाधिकारी यांनी त्यांचेकडील आदेश क्रमांक पमज / कावि -२४ / २०१६ , दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ नुसार उपविभागीय अधिकारी यांना प्रदान केले 
आहेत . सदर आदेशानुसार प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , प्रमोद गायकवाड , उपविभागीय अधिकारी , दौंड- पुरंदर असा आदेश देतो 
की , खालील परिशिष्टामध्ये नमदू केलेल्या जमिनी परिशिष्टामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे या अधिसूचनेच्या दिनांकापासून गावठाणामध्ये समाविष्ट केल्या आहेत . 
आणि पुनर्वसन गावठाण म्हणून जाहीर केलेल्या आहेत . 


गावचे नाव 


२ 


दौंड मौजे खानवटे 
जुने 


पुरंदर , २४ नोव्हेंबर २०२२ . 


परिशिष्ट 

जिल्हा पुणे , तालुका दौंड , गाव मौजे खानवटे जुने 
कब्जेदार 

क्षेत्र 


स . नं . / 

ग . नं . 

४ 


सरकारी गायरान , ग्रामपंचायत १२७ 
खानोटा . 


- 


५ 

हे . आर 


१६ , शके १ ९ ४४ 


१२.०२ 


ले - आऊट व मोजणी नकाशानुसार सदर गटापैकी 
पुनर्वसन गावठाणासाठी घेणेत आलेले क्षेत्र 


६ 

हे . आर 

१२.०२ 


प्रमोद गायकवाड , 

उपविभागीय अधिकारी , 

दौंड- पुरंदर उपविभाग , पुरंदर , 


संदर्भ : -- ( १ ) मा . जिल्हाधिकारी , महसूल शाखा , पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक पमज / कावि -२४ / २०१६ , दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ . 

( २ ) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम १२२ अन्वये . 

( ३ ) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम १८ अन्वये . 

अधिसूचना आदेश 


क्रमांक पुनर्वसन / दौंड / कावि -६८८ / २०२२ . - ज्याअर्थी , पुणे जिल्ह्यातील वीर बाजी पासलकर धरण , पानशेत धरण , उजनी धरण , 
चासकमान 
धरण , वरसगाव धरण प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन दौंड या तालुक्यातील पुनर्वसन वसाहतीत करणेत आलेले आहे . 


खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या गावाच्या हद्दीतील सदर परिशिष्टामध्ये नमूद केलेले सर्व्हे नं . / गट नंबर या जमिनी प्रकल्पग्रस्तांचे 
पुनर्वसन करणेकामी वर्ग करणेत आलेल्या आहेत किंवा संपादन करणेत आलेल्या आहेत , असे उपलब्ध कागदपत्रावरून दिसते . सदर पुनर्वसन 
गावठाण वसाहतींचे संबंधित तालुक्याचे उपअधीक्षक भूमि अभिलेख , दौंड यांचेमार्फत पुनर्वसन गावठाण गटांची हद्द कायम केलेली आहे व नकाशा तयार 
करणेत आलेला आहे . खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या जमिनी पुणे जिल्ह्यातील वीर बाजी पासलकर धरण , पानशेत धरण , उजनी धरण , 
चासकमान धरण , वरसगाव धरण प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन गावठाणासाठी वापरल्या जात आहेत . 


त्याअर्थी , महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम १२२ नुसार पुनर्वसित वसाहतींना गावठाण दर्जा देणेबाबतचे जिल्हाधिकारी यांचे 
अधिकार महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम १३ ( ४ ) अन्वये मा . जिल्हाधिकारी , पुणे यांनी आदेश क्रमांक पुणे जिल्ह्यातील 
जिल्हाधिकारी यांनी त्यांचेकडील आदेश क्रमांक पमज / कावि -२४ / २०१६ , दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ नुसार उपविभागीय अधिकारी यांना प्रदान केले 
आहेत . सदर आदेशानुसार प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , प्रमोद गायकवाड , उपविभागीय अधिकारी , दौंड - पुरंदर असा आदेश देतो 
की , खालील परिशिष्टामध्ये नमदू केलेल्या जमिनी परिशिष्टामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे या अधिसूचनेच्या दिनांकापासून गावठाणामध्ये समाविष्ट केल्या आहेत . 
आणि पुनर्वसन गावठाण म्हणून जाहीर केलेल्या आहेत . 


तालुका 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ 

परिशिष्ट 

जिल्हा पुणे , तालुका दौंड , गाव मौजे खानवटे नवीन 

कब्जेदार 

क्षेत्र 


गावचे नाव 


दौंड मौजे खानवटे 
नवीन 


२ 


पुरंदर , २४ नोव्हेंबर २०२२ . 


तालुका 


१ 


गावचे नाव 


गावठाण विस्तारवाढ योजनेसाठी 
२८८ 


२ 


दौंड पिंपळगाव 


स . नं . / 

ग . नं . 

४ 


पुरंदर , २४ नोव्हेंबर २०२२ . 


५ 

हे . आर 


संदर्भ : -- ( १ ) मा . जिल्हाधिकारी , महसूल शाखा , पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक पमज / कावि -२४ / २०१६ , दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ . 
( २ ) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम १२२ अन्वये . 

( ३ ) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम १८ अन्वये . 

अधिसूचना आदेश 


४.२२ 


कब्जेदार 


३ 


क्रमांक पुनर्वसन / दौंड / कावि -६८७ / २०२२ . - ज्याअर्थी , पुणे जिल्ह्यातील वीर बाजी पासलकर धरण , पानशेत धरण , उजनी धरण , चासकमान 
धरण , वरसगाव धरण प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन दौंड या तालुक्यातील पुनर्वसन वसाहतीत करणेत आलेले आहे . 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० 


खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या गावाच्या हद्दीतील सदर परिशिष्टामध्ये नमूद केलेले सर्व्हे नं . / गट नंबर या जमिनी प्रकल्पग्रस्तांचे 
पुनर्वसन करणेकामी वर्ग करणेत आलेल्या आहेत किंवा संपादन करणेत आलेल्या आहेत , असे उपलब्ध कागदपत्रावरून दिसते . सदर पुनर्वसन 
गावठाण वसाहतींचे संबंधित तालुक्याचे उपअधीक्षक भूमि अभिलेख , दौंड यांचेमार्फत पुनर्वसन गावठाण गटांची हद्द कायम केलेली आहे व नकाशा तयार 
करणेत आलेला आहे . खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या जमिनी पुणे जिल्ह्यातील वीर बाजी पासलकर धरण , पानशेत धरण , उजनी धरण , 
चासकमान धरण , वरसगाव धरण प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन गावठाणासाठी वापरल्या जात आहेत . 


गायरान 


त्याअर्थी , महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम १२२ नुसार पुनर्वसित वसाहतींना गावठाण दर्जा देणेबाबतचे जिल्हाधिकारी यांचे 
अधिकार महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम १३ ( ४ ) अन्वये मा . जिल्हाधिकारी , पुणे यांनी आदेश क्रमांक पुणे जिल्ह्यातील 
जिल्हाधिकारी यांनी त्यांचेकडील आदेश क्रमांक पमज / कावि -२४ / २०१६ , दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ नुसार उपविभागीय अधिकारी यांना प्रदान केले 
आहेत . सदर आदेशानुसार प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , प्रमोद गायकवाड , उपविभागीय अधिकारी , दौंड - पुरंदर असा आदेश देतो 
की , खालील परिशिष्टामध्ये नमदू केलेल्या जमिनी परिशिष्टामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे या अधिसूचनेच्या दिनांकापासून गावठाणामध्ये समाविष्ट केल्या आहेत . 
आणि पुनर्वसन गावठाण म्हणून जाहीर केलेल्या आहेत . 


१६ , 


ले - आऊट व मोजणी नकाशानुसार सदर गटापैकी 
पुनर्वसन गावठाणासाठी घेणेत आलेले क्षेत्र 


परिशिष्ट 

जिल्हा पुणे , तालुका दौंड , गाव पिंपळगाव 

स . नं . / 

क्षेत्र 

ग . नं . 

४ 


६ 

हे . 
आर 


५ 

हे . आर 

१ ९ ४४ / १ / अ ३६.३४.८१ 


शके १ ९ ४४ 


४.२२ 


प्रमोद गायकवाड , 

उपविभागीय अधिकारी , 

दौंड - पुरंदर उपविभाग , पुरंदर , 


५ 


ले - आऊट व मोजणी नकाशानुसार सदर गटापैकी 
पुनर्वसन गावठाणासाठी घेणेत आलेले क्षेत्र 


६ 

हे आर 

३६.३४.८१ 


प्रमोद गायकवाड , 

उपविभागीय अधिकारी , 

दौंड- पुरंदर उपविभाग , पुरंदर , 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ 


संदर्भ : -- ( १ ) मा . जिल्हाधिकारी , महसूल शाखा , पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक पमज / कावि -२४ / २०१६ , दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ . 
( २ ) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम १२२ अन्वये . 

( ३ ) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम १८ अन्वये . 

अधिसूचना आदेश 


तालुका 


क्रमांक पुनर्वसन / दौंड / कावि -६८६ / २०२२ . - ज्याअर्थी , पुणे जिल्ह्यातील वीर बाजी पासलकर धरण , पानशेत धरण , उजनी धरण , चासकमान 
धरण , वरसगाव धरण प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन दौंड या तालुक्यातील पुनर्वसन वसाहतीत करणेत आलेले आहे . 


१ 


खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या गावाच्या हद्दीतील सदर परिशिष्टामध्ये नमूद केलेले सर्व्हे नं . / गट नंबर या जमिनी प्रकल्पग्रस्तांचे 
पुनर्वसन करणेकामी वर्ग करणेत आलेल्या आहेत किंवा संपादन करणेत आलेल्या आहेत , असे उपलब्ध कागदपत्रावरून दिसते . सदर पुनर्वसन 
गावठाण वसाहतींचे संबंधित तालुक्याचे उपअधीक्षक भूमि अभिलेख , दौड यांचेमार्फत पुनर्वसन गावठाण गटांची हद्द कायम केलेली आहे व नकाशा तयार 
करणेत आलेला आहे . खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या जमिनी पुणे जिल्ह्यातील वीर बाजी पासलकर धरण , पानशेत धरण , उजनी धरण , 
चासकमान धरण , वरसगाव धरण प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन गावठाणासाठी वापरल्या जात आहेत . 


त्याअर्थी , महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम १२२ नुसार पुनर्वसित वसाहतींना गावठाण दर्जा देणेबाबतचे जिल्हाधिकारी यांचे 
अधिकार महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम १३ ( ४ ) अन्वये मा . जिल्हाधिकारी , पुणे यांनी आदेश क्रमांक पुणे जिल्ह्यातील 
जिल्हाधिकारी यांनी त्यांचेकडील आदेश क्रमांक पमज / कावि -२४ / २०१६ , दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ नुसार उपविभागीय अधिकारी यांना प्रदान केले 
आहेत . सदर आदेशानुसार प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , प्रमोद गायकवाड , उपविभागीय अधिकारी , दौंड - पुरंदर असा आदेश देतो 
की , खालील परिशिष्टामध्ये नमदू केलेल्या जमिनी परिशिष्टामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे या अधिसूचनेच्या दिनांकापासून गावठाणामध्ये समाविष्ट केल्या आहेत . 
आणि पुनर्वसन गावठाण म्हणून जाहीर केलेल्या आहेत . 


गावचे नाव 


दौंड 
मलठण 


२ 


पुरंदर , २ ९ मार्च २०२२ . 


परिशिष्ट 

जिल्हा पुणे , तालुका दौंड , गाव मलठण 

स . नं . / 

क्षेत्र 

ग . नं . 

४ 


कब्जेदार 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० 


गायरान , शाळा मलठण 


- 


५ 


१६ , शके १ ९ ४४ 


हे , 

६३१/१ १२.७२.२१ 


आर 


ले - आऊट व मोजणी नकाशानुसार सदर गटापैकी 
पुनर्वसन गावठाणासाठी घेणेत आलेले क्षेत्र 


६ 

हे . आर 


१२.७२.२१ 


प्रमोद गायकवाड , 
उपविभागीय अधिकारी , 

दौंड - पुरंदर उपविभाग , पुरंदर . 


संदर्भ : -- ( १ ) मा . जिल्हाधिकारी , महसूल शाखा , पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक पमज / कावि -२४ / २०१६ , दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ . 

( २ ) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम १२२ अन्वये . 

( ३ ) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम १८ अन्वये , 

अधिसूचना आदेश 


क्रमांक पुनर्वसन / दौंड / कावि -६८५ / २०२२ . - ज्याअर्थी , पुणे जिल्ह्यातील वीर बाजी पासलकर धरण , पानशेत धरण , उजनी धरण , चासकमान 
धरण , वरसगाव धरण प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन दौंड या तालुक्यातील पुनर्वसन वसाहतीत करणेत आलेले आहे . 


खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या गावाच्या हद्दीतील सदर परिशिष्टामध्ये नमूद केलेले सर्व्हे नं . / गट नंबर या जमिनी प्रकल्पग्रस्तांचे 
पुनर्वसन करणेकामी वर्ग करणेत आलेल्या आहेत किंवा संपादन करणेत आलेल्या आहेत , असे उपलब्ध कागदपत्रावरून दिसते . सदर पुनर्वसन 
गावठाण वसाहतींचे संबंधित तालुक्याचे उपअधीक्षक भूमि अभिलेख , दौड यांचेमार्फत पुनर्वसन गावठाण गटांची हद्द कायम केलेली आहे व नकाशा तयार 


१६ , 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ ७ , २०२२ / अग्रहायण १० 


तालुका 


करणेत आलेला आहे . खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या जमिनी पुणे जिल्ह्यातील वीर बाजी पासलकर धरण , पानशेत धरण , उजनी धरण , 
चासकमान धरण , वरसगाव धरण प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन गावठाणासाठी वापरल्या जात आहेत . 


१ 


त्याअर्थी , महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम १२२ नुसार पुनर्वसित वसाहतींना गावठाण दर्जा देणेबाबतचे जिल्हाधिकारी यांचे 
अधिकार महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम १३ ( ४ ) अन्वये मा . जिल्हाधिकारी , पुणे यांनी आदेश क्रमांक पुणे जिल्ह्यातील 
जिल्हाधिकारी यांनी त्यांचेकडील आदेश क्रमांक पमज / कावि -२४ / २०१६ , दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ नुसार उपविभागीय अधिकारी यांना प्रदान केले 
आहेत . सदर आदेशानुसार प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , प्रमोद गायकवाड , उपविभागीय अधिकारी , दौंड - पुरंदर असा आदेश देतो 
की , खालील परिशिष्टामध्ये नमदू केलेल्या जमिनी परिशिष्टामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे या अधिसूचनेच्या दिनांकापासून गावठाणामध्ये समाविष्ट केल्या आहेत . 
आणि पुनर्वसन गावठाण म्हणून जाहीर केलेल्या आहेत . 


गावचे नाव 


२ 


दौंड राजेगाव 


पुरंदर , २ ९ मार्च २०२२ . 


परिशिष्ट 

जिल्हा पुणे , तालुका दौंड , गाव राजेगाव 

स . नं . / 

क्षेत्र 

ग . नं . 

४ 


कब्जेदार 


गायरान पुर्वसन गावठाण 
राजेगाव गायरान क्षेत्र 


२४२ 

३७६ 


५ 

हे . आर 


११.३४ 

१०.५५ 


ले - आऊट व मोजणी नकाशानुसार सदर गटापैकी 
पुनर्वसन गावठाणासाठी घेणेत आलेले क्षेत्र 


जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


शके १ ९ ४४ 


है 


६ 

आर 


७ 


११.३४ 

१०.५५ 


प्रमोद गायकवाड , 

उपविभागीय अधिकारी , 

दौंड- पुरंदर उपविभाग , पुरंदर . 


वाचले : -- ( १ ) महाराष्ट्र पोलीस कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) . 

( २ ) पोलीस अधीक्षक , सांगली यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा / म . पो . का . क . ३७ ( १ ) ( ३ ) बंदी आदेश / २०२२-६२२४ , दिनांक १ नोव्हेंबर 

२०२२ . 


आदेश 

क्रमांक गृह -१ / कार्या -६ / एमएजी -१ / बंदी आदेश / एसआर -३१ / २०२२ . - - ज्याअर्थी , पोलीस अधीक्षक , सांगली यांनी सांगली जिल्हा स्थलसीमा 
हद्दीत कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती अबाधित रहावी , याकरिता प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून सांगली जिल्हा स्थलसिमा हद्दीत 
महाराष्ट्र पोलीस कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) , ( ३ ) अन्वये संपूर्ण सांगली जिल्हा स्थलसिमा हद्दीत बंदी आदेश लागू करणेबाबत वाचावे क्रमांक 
२ अन्वये विनंती करून त्यासाठी खालील कारणे माझे निदर्शनास आणून दिलेली आहेत आणि त्याची पडताळणी केल्यानंतर , माझी तशी खात्री 
झालेली आहे . 


( अ ) आगामी काळात उद्भवू शकणारी कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती .- 

( १ ) शेतकीर संघटना आंदोलन . -- सध्या सांगली जिल्ह्यातील बहुतांशी साखर कारखान्यांचे बॉयलर दीप प्रज्वलन झाले असून , काही 
कारखान्यांचे ऊस गाळप सुरू झाले आहे . बऱ्याच कारखान्यांकडे ऊस वाहतुकदार , ऊस तोड मजूर दाखल झाले आहेत . सद्य : स्थितीत 
ट्रक , ट्रॅक्टर , बैलगाड्यातून विविध साखर कारखान्यांकडे ऊस वाहतूक केली जात आहे . 


स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व इतर शेतकरी संघटनांच्या वतीने एकरकमी एफआरपी जाहीर करावी , मागील थकीत रक्कम तात्काळ 
अदा करावी या व इतर विविध प्रकारची आंदोलने करण्यात येत आहेत . त्या अनुषंगाने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने दिनांक 
३ नोव्हेंबर २०२२ व दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी साखर कारखान्यांवर भव्य मोटार सायकल रॅलीचे आयोजन करण्यात आले 
असलेबाबत माहिती मिळून आलेली आहे . मोटार सायकल रॅली दरम्यान अनुचित प्रकार घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


( २ ) राजकीय परिस्थिती . -- सद्य : स्थितीत राजकीय परिस्थिती पाहता जिल्ह्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडून राकीय संघर्ष निर्माण 
होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते 


बुधवार , 


डिसेंबर १ 


( ३ ) टोल माफ आंदोलन . -- शिरढोण , तालुका कवठेमहांकाळ येथील समृद्धी महामार्गावर सुरू असलेली टोलवसुली तात्काळ थांबवावी , 
महामार्गावरील रस्त्यांची अपूर्ण कामे त्वरित पूर्ण करावीत या व इतर मागण्यांकरिता विविध पक्ष , संघटनांकडून आंदोलने करण्यात 
येत आहेत . 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० १६ , शके १ ९ ४४ 


( ब ) आगामी सण / उत्सव 

( १ ) गुरूनानक जयंती -- दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी उत्साहात गुरूनानक जयंती साजरी करण्यात येणार आहे . 
त्याअर्थी , मी , डॉ . राजा दयानिधी , भा.प्र.से. , जिल्हादंडाधिकारी , सांगली मला सन १ ९ ५१ च्या महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम 
३७ ( १ ) , ( ३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे . 


( ४ ) व्यक्तीचे अथवा प्रेते किंवा आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे . 

( ५ ) जाहीरपणे घोषणा करणे , गाणी म्हणणे , वाद्ये वाजविणे . 


- 


( १ ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंडे , बंदुका , सुरे , काठ्या अथवा लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी 
इतर कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे , 

( २ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 

( ३ ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बाळगणे , जमा करणे 
आणि तयार करणे . 


सांगली , १ नोव्हेंबर २०२२ . 


( ६ ) ज्याच्या योगाने वरील ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्था आणि सार्वजनिक मालमत्तेस धोका निर्माण होईल किंवा सभ्यतेला बाधा येईल 
अशापद्धतीने हावभाव करणे , फलक , चित्रे किंवा चिन्हे तयार करणे , त्यांचे प्रदर्शन करणे आणि प्रसारित करणे . 


( ७ ) जिल्ह्यात परवानगीशिवाय पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींस सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर एकत्र जमण्यास मनाई करणेत 
येत आहे . 

व 

( ८ ) सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावीत असलेल्या शासकीय कर्मचारी व धार्मिक विधी यांना लागू राहणार नाही . 
सदरचा आदेश दिनांक २ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक १६ नोव्हेंबर 
२०२२ रोजीचे २३.५ ९ 
राहील . 

वाजेपर्यंत अमलात 


आदेश 


डॉ . राजा दयानिधी , 
( भा.प्र.से. ) , 

जिल्हादंडाधिकारी , सांगली . 


वाचले : -- ( १ ) महाराष्ट्र पोलीस कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) . 

( २ ) पोलीस अधीक्षक , सांगली यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा / म . पो.का.क. - ३७ ( १ ) ( ३ ) बंदी आदेश / २०२२-६५०१ / सांगली , दिनांक 
१५ नोव्हेंबर २०२२ . 


क्रमांक गृह -१ / कार्या -६ / एमएजी -१ / बंदी आदेश / एसआर -३२ / २०२२ .-- ज्याअर्थी , पोलीस अधीक्षक , सांगली यांनी सांगली जिल्हा स्थलसीमा 
हद्दीत कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती अबाधित रहावी , याकरिता प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत 
महाराष्ट्र पोलीस कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) , ( ३ ) अन्वये संपूर्ण सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत बंदी आदेश लागू करणेबाबत वाचावे क्रमांक 
२ अन्वये विनंती करून त्यासाठी खालील कारणे माझे निदर्शनास आणून दिलेली आहेत आणि त्याची पडताळणी केल्यानंतर , माझी तशी खात्री 
झालेली आहे . 


( अ ) आगामी काळात उद्भवू शकणारी कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती -- 

( १ ) ग्रामपंचायत सार्वजनिक निवडणूक प्रक्रिया --ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक - २०२२ ची प्रक्रिया जिल्ह्यात सुरू झाली असून एकूण 
४५२ ग्रामपंचायतीच्या थेट सरपंच पदासह निवडणुका पार पडणार आहेत . त्याकरिता जिल्ह्यात दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२२ रोजीपासून 
आदर्श आचारसंहिता लागू झालेली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ ७ , २०२२ / अग्रहायण १० 


- 


१६ , 


शके १ ९ ४४ 


ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विविध राजकीय पक्ष , आपल्याच पक्षातून उमेदवारी मिळवून देण्याबाबत गावपातळीवर व्यक्ती 
व्यक्तींमध्ये संघर्ष निर्माण होऊन अनुचित प्रकार घडून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे . 

९ 


( २ ) शेतकीर संघटना आंदोलन . -- सध्या सांगली जिल्ह्यातील बहुतांशी साखर कारखान्यांचे बॉयलर दीप प्रज्वलन झाले असून , काही 
कारखान्यांचे ऊस गाळप सुरू झाले आहे . बऱ्याच कारखान्यांकडे ऊस वाहतुकदार , ऊस तोड मजूर दाखल झाले आहेत . सद्य : स्थितीत 
ट्रक , ट्रॅक्टर , बैलगाड्यातून विविध साखर कारखान्यांकडे ऊस वाहतूक केली जात आहे . 


स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेद्वारे मागील थकीत रक्कम तात्काळ अदा करावी या व एफआरपी , ऊसदर जाहीर करावा या अनुषंगाने 
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२२ व दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी साखर कारखान्यांवर भव्य 
मोटार सायकल रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते . मुदतीत योग्य अशी ऊस दरवाढ जाहीर न केलेस दिनांक १७ नोव्हेंबर 
ते दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२२ असे दोन दिवस ऊसतोड बंद आंदोलन करण्यात येणार असलेबाबत स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेद्वारे 
जाहीर केले होते . 


( ३ ) राजकीय परिस्थिती . -- सद्य : स्थितीत राजकीय परिस्थिती पाहता जिल्ह्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडून राजकीय संघर्ष निर्माण 
होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


( ४ ) टोल माफ आंदोलन . -- शिरढोण , तालुका कवठेमहांकाळ येथील समृद्धी महामार्गावर सुरू असलेली टोलवसुली तात्काळ थांबवावी , 
महामार्गावरील रस्त्यांची अपूर्ण कामे त्वरित पूर्ण करावीत या व इतर मागण्यांकरिता विविध पक्ष , संघटनांकडून आंदोलने करण्यात 
येत आहेत . 


( ब ) आगामी सण / उत्सव 

( १ ) टिपू सुलतान जयंती -- दिनांक २० नोव्हेंबर २०२२ रोजी टिपू सुलतान जयंतीनिमित्त सांगली , मिरज शहरात मोटार सायकल 
रॅलीचे आयोजन केले जाते , सदर कार्यक्रमादरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणेची शक्यता नाकारता येत नाही . 


( २ ) श्री . धानम्मा देवी यात्रा .-- गुड्डापूर , तालुका जत येथील श्री . धानम्मा देवीची यात्रा दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२२ रोजीपासून मोठ्या 
उत्साहात पार पडणार आहे . 


त्याअर्थी , मी , डॉ . राजा दयानिधी , भा.प्र.से. , जिल्हादंडाधिकारी , सांगली मला सन १ ९ ५१ च्या महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम 
३७ ( १ ) , ( ३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे . 


( १ ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंडे , बंदुका , सुरे , काठ्या अथवा लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी 
इतर कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे , 

( २ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे , 

( ३ ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बाळगणे , जमा करणे 
आणि तयार करणे . 


( ४ ) व्यक्तीचे अथवा प्रेते किंवा आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे . 

( ५ ) जाहीरपणे घोषणा करणे , गाणी म्हणणे , वाद्ये वाजविणे . 

( ६ ) ज्याच्या योगाने वरील ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्था आणि सार्वजनिक मालमत्तेस धोका निर्माण होईल किंवा सभ्यतेला बाधा येईल 
अशापद्धतीने हावभाव करणे , फलक , चित्रे किंवा चिन्हे तयार करणे , त्यांचे प्रदर्शन करणे आणि प्रसारित करणे . 


सांगली , १६ नोव्हेंबर २०२२ . 


( ७ ) जिल्ह्यात परवानगीशिवाय पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींस सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर एकत्र जमण्यास मनाई करणेत 
येत आहे . 


( ८ ) सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावीत असलेल्या शासकीय कर्मचारी व धार्मिक विधी व परीक्षा ( Exams . ) यांना लागू राहणार 
नाही . 

सदरचा आदेश दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे १०.०० वाजलेपासून ते दिनांक १ डिसेंबर २०२२ रोजीचे २३.५ ९ वाजेपर्यंत अमलात 
राहील . 

डॉ . राजा दयानिधी , 
( भा.प्र.से. ) , 

जिल्हादंडाधिकारी , सांगली . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ 


M 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० १६ , शके १ ९ ४४ 


मुख्याधिकारी यांजकडून 

मंगळवेढा नगरपरिषद , मंगळवेढा 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २६ ( १ ) अन्वये मंगळवेढा शहराच्या प्रारूप विकास योजनेचे प्रसिद्धीकरण 
सूचना 

क्रमांक मं.न.मं. / १६०७ / २०२२ . -- ज्याअर्थी , मंगळवेढा नगरपरिषदेने ( यापुढे " उक्त नियोजन प्राधिकरण " असे निर्देशिलेले ) तिच्या अधिपत्याखालील 
क्षेत्राची ( यापुढे " उक्त क्षेत्र " असे उल्लेखलेली ) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे " उक्त अधिनियम " असे 
निर्देशिलेली ) चे कलम २१ ( २ ) चे अनुषंगाने कलम २३ ( १ ) मधील तरतुदीनुसार प्रारूप विकास योजना , " मंगळवेढा विकास योजना " असे उल्लेखलेली ) 
तयार करण्याचा इरादा ठराव क्रमांक ११०२ , दिनांक २ फेब्रुवारी २०२१ अन्वये जाहीर करून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , पुणे 
विभाग , पुरवणी भाग -१ मध्ये दिनांक २४ जून २०२१ रोजी प्रसिद्ध केली आहे ; 


- 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम २४ च्या तरतुदीस अनुसरून मंगळवेढा नगरपरिषदेने उक्त क्षेत्रासाठी उक्त प्रारूप विकास योजना 
तयार करण्यासाठी सहायक संचालक , नगर रचना , सोलापूर शाखा , सोलापूर यांची " नगर रचना अधिकारी " म्हणून आदेश क्रमांक १००२ , दिनांक 
६ जुलै २०२१ अन्वये नेमणूक केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार , नगर रचना अधिकारी तथा सहायक संचालक , नगर रचना , सोलापूर शाखा , सोलापूर 
यांनी उक्त अधिनियमाचे कलम २५ अन्वये विद्यमान जमीन वापर नकाशा तयार केल्यानंतर , उक्त क्षेत्राची प्रारूप विकास योजना तयार करून ती उक्त 
नियोजन प्राधिकरणाकडे उक्त अधिनियमाचे कलम २६ ( १ ) अन्वये प्रसिद्ध करण्यासाठी दिनांक १४ सप्टेंबर २०२२ रोजी हस्तांतरित केली आहे 
; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम २६ ( १ ) अन्वये उक्त प्रारूप विकास योजना जनतेकडून सूचना / हरकती 
मागविण्याकरिता प्रसिद्ध करण्यासाठी ठराव क्रमांक ६१ , दिनांक १ नोव्हेंबर २०२२ रोजी पारित केलेला आहे . 


त्याअर्थी , उक्त नियोजन प्राधिकरण उक्त प्रारूप विकास योजना , विकास योजना अहवालासह उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ ( १ ) अन्वये 
नागरिकांकडून सूचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करीत आहे . सदरहू योजनेसंबंधीचे नकाशे व अहवाल कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत 
नागरिकांच्या अवलोकनार्थ , खाली नमूद केलेल्या कार्यालयात उपलब्ध आहेत . 

( १ ) मुख्याधिकारी , मंगळवेढा नगरपरिषद , मंगळवेढा . 


मंगळवेढा , २१ नोव्हेंबर २०२२ . 


( २ ) सहायक संचालक , नगर रचना , सोलापूर शाखा , सोलापूर . 

उक्त प्रारूप योजनेतील तरतुदीसंबंधी नागरिकांच्या काही सूचना / हरकती असतील तर त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध 
झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत मुख्याधिकारी नगरपरिषद / नगरपंचायत यांचेकडे लेखी स्वरूपात कारणांसह पाठवाव्यात . सदरची सूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत नगरपरिषदेकडे प्राप्त झालेल्या सूचना / हरकती विचारात घेतल्या 
जातील . 


उक्त प्रारूप विकास योजनेचे नकाशे व तपशिलाच्या प्रती योग्य शुल्क आकारून मंगळवेढा नगरपरिषद कार्यालयात नागरिकांना उपलब्ध होऊ 
शकतील . 


BY CHIEF OFFICER 

Mangalwedha Municipal Council , Mangalwedha 


निशिकांत परचंडराव , 
मुख्याधिकारी , 

मंगळवेढा नगरपरिषद , मंगळवेढा , 
जिल्हा सोलापूर . 


Publication of Draft Development Plan of Mangalwedha ( Original limit ) under Section 26 ( 1 ) of Maharashtra 
Regional and Town Planning Act , 1966 . 


Notice 

क्रमांक मं.न.मं. / १६०७ / २०२२ . – Whereas , the Mangalwedha Municipal Council ( hereinafter referred to as 
" the said Planning Authority , " ) vide Resolution No. 1102 , dated 2nd February 2021 had declared its 
intention to prepare a Draft Development Plan of Mangalwedha ( hereinafter referred to as the " said 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ 
Draft Development Plan " ) for the area under its jurisdiction ( hereinafter referred to as " the said Area " ) 
as per the provision of Section 23 ( 1 ) read with Section 21 ( 2 ) of Maharashtra Regional and Town 
Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as " the said Act " ) and notice to that effect is published 
in Maharashtra Government Gazette Pune Division , Supplement Part one on 24th June 2021 ; 


१६० 


शके १ ९ ४४ 


११ 


and whereas , as per the provision in Section 24 of the said Act , the Municipal Council 
vide Order No. 1002 , date 6th July 2021 has appointed Assistant Director , Town Planning , Solapur 
Branch , Solapur as " Town Planning Officer " to prepare the said Draft Development Plan for the said 
area ; 


and whereas , the said Planning authority has passed resolution No. 61 , dated 1st November 
2022 to publish the said Draft Development Plan under Section 26 ( 1 ) of the said Act , for inviting 
suggestions / objections from the public . 


Mangalwedha , 21st November 2022 . 


Therefore , Mangalwedha Municipal Council hereby publishes the said Draft Development Plan 
along with the Report under Section 26 ( 1 ) of the said Act for inviting suggestions / objections from 
the public . The copy of the said Draft Development Plan and Report thereof are kept open for 
inspection of the public at the following offices on all working days during office hours . 

1. The Chief Officer , Mangalwedha Municipal Council , Mangalwedha . 

2. Assistant Director , Town Planning , Solapur Branch , Solapur . 

The suggestions / objections if any , in writing from the public in this regard with reasons , shall 
be submitted to the Chief officer , Mangalwedha Municipal Council within the period of 30 days from 
the date of publication of the Notice in Maharashtra Government Gazette . Suggestions / objections 
received by the Municipal Council within the period of the 30 days from the date of publication of 
this Notice in Maharashtra Government Gazette shall only be considered . 


The copies of the said Draft Development Plan and particulars shall be available to the public 
at reasonable price in the office of the Mangalwedha Municipal Council . 


NISHIKANT PARCHANDRAO , 
Chief Officer , 

Mangalwedha Municipal Council , 
District Solapur . 


कवठेमहांकाळ नगरपंचायत , कवठेमहांकाळ 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २६ ( १ ) अन्वये कवठेमहांकाळ शहराच्या प्रारूप विकास योजनेचे प्रसिद्धीकरण 

सूचना 

क्रमांक कवठेमहांकाळ न.प. / २ ९९९ / २०२२ .-- ज्याअर्थी , कवठेमहांकाळ नगरपंचायतीने ( यापुढे " उक्त नियोजन प्राधिकरण " असे निर्देशिलेले ) 
तिच्या अधिपत्याखालील क्षेत्राची ( यापुढे " उक्त क्षेत्र " असे उल्लेखलेली ) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे " उक्त 
अधिनियम " असे निर्देशिलेली ) चे कलम २१ ( २ ) चे अनुषंगाने कलम २३ ( १ ) मधील तरतुदीनुसार प्रारूप विकास योजना ( यापुढे उक्त " प्रारूप विकास 
योजना " असे उल्लेखलेली ) तयार करण्याचा इरादा ठराव क्रमांक ६ , दिनांक १० ऑगस्ट २०१८ अन्वये जाहीर करून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र , पुणे विभाग , पुरवणी भाग -१ मध्ये दिनांक २५ मार्च २०२१ रोजी प्रसिद्ध केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम २४ च्या तरतुदीस अनुसरून कवठेमहांकाळ नगरपंचायतीने उक्त क्षेत्रासाठी उक्त प्रारूप विकास 
योजना तयार करण्यासाठी सहायक संचालक , नगर रचना , सांगली यांची " नगर रचना अधिकारी " म्हणून क्रमांक वि . आ . / २०४२ / २०२१ , दिनांक २४ 
मार्च २०२१ अन्वये नेमणूक केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार , नगर रचना अधिकारी तथा सहायक संचालक , नगर रचना , शाखा सांगली यांनी उक्त 
अधिनियमाचे कलम २५ अन्वये विद्यमान जमीन वापर नकाशा तयार केल्यानंतर , उक्त क्षेत्राची उक्त प्रारूप विकास योजना तयार करून ती उक्त 
नियोजन प्राधिकरणाकडे उक्त अधिनियमाचे कलम २६ ( १ ) अन्वये प्रसिद्ध करण्यासाठी दिनांक १५ सप्टेंबर २०२२ रोजी हस्तांतरित केली आहे ; 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते 


डिसेंबर १ 
बुधवार , 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० १६ , शके १ ९ ४४ 


- 


आणि ज्याअर्थी , उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम २६ ( १ ) अन्वये उक्त प्रारूप विकास योजना जनतेकडून सूचना / हरकती 
मागविण्याकरिता प्रसिद्ध करण्यासाठी ठराव क्रमांक ३ , दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी पारित केलेला आहे . 


त्याअर्थी , उक्त नियोजन प्राधिकरण उक्त प्रारूप विकास योजना , विकास योजना अहवालासह उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ ( १ ) अन्वये 
नागरिकांकडून सूचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करीत आहे . 


सदरहू योजनेसंबंधीचे नकाशे व अहवाल कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ , खाली नमूद केलेल्या कार्यालयात 
उपलब्ध आहेत . 


कवठेमहांकाळ , २१ नोव्हेंबर २०२२ . 


( १ ) मुख्याधिकारी , नगरपंचायत कवठेमहांकाळ , 

( २ ) सहायक संचालक , नगर रचना , शाखा सांगली . 

उक्त प्रारूप योजनेतील तरतुदीसंबंधी नागरिकांच्या काही सूचना / हरकती असतील तर त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध 
झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत मुख्याधिकारी नगरपंचायत यांचेकडे लेखी स्वरूपात कारणांसह पाठवाव्यात . सदरची सूचना महाराष्ट्र 
शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत नगरपंचायतीकडे प्राप्त झालेल्या सूचना / हरकती विचारात घेतल्या जातील . 


उक्त प्रारूप विकास योजनेचे नकाशे व तपशिलाच्या प्रती योग्य शुल्क आकारून कवठेमहांकाळ नगरपंचायतीच्या कार्यालयात नागरिकांना 
उपलब्ध होऊ शकतील . 


डॉ . संतोष रामचंद्र मोरे , 
मुख्याधिकारी , 

कवठेमहांकाळ नगरपंचायत , कवठेमहांकाळ , 
जिल्हा सांगली . 


Kavathemahankal Nagarpanchayat , Kavathemahankal 

Publication of Draft Development Plan of under Section 26 ( 1 ) of Maharashtra Regional and Town Planning 
Act , 1966 . 


Notice 

No. Kavathemahankal N. P. / 2999/2022 . – Whereas the Kavathemahankal Nagarpanchayat 
( hereinafter referred to had declared as " the said Planning Authority . " ) vide Resolution No. 7 , dated 
10th August 2018 its intention to prepare a Draft Development Plan of ( hereinafter referred to as 
" the said Draft Development Plan " ) for the area under its jurisdiction , ( hereinafter referred to as " the 
said Area " ) as per the provision of Section 23 ( 1 ) read with Section 21 ( 2 ) of Maharashtra Regional 
and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as " the said Act " ) and notice to that effect is 
published in Maharashtra Government Gazette Pune Division , Supplement Part one on 25th March 
2021 ; 


and whereas , as per the provision in Section 24 of the said Act , the Kavathemahankal Nagar 
panchayat vide Order No. 2042 , dated 24th March 2021 has appointed Assistant Director , Town 
Planning , Town Planner , Branch Sangli as " Town Planning Officer to prepare the said Draft Development 
Plan for the said area ; 


and whereas , the Town Planning Officer and Assistant Director , Town Planning / Town Planner 
Branch Sangli after having prepared Existing Land Use Map as per Section 25 of the said Act . has 
prepared the said Draft Development Plan of the said area and has handed it over to the said 
Planning Authority on 15th September 2022 for publication under Section 26 ( 1 ) of the said Act ; 


and whereas , the said Planning Authority has passed Resolution No. 3 , dated 17th November 
2022 to publish the said Draft Development Plan under Section 26 ( 1 ) of the said Act . for inviting 
suggestions / objections from the public . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० 


Kavathemahankal , 28th November 2022 . 


Therefore , Kavathemahankal Nagarpanchayat hereby publishes the said Draft Development Plan 
along with the Report under Section 26 ( 1 ) of the said Act for inviting suggestions / objections from 
the public . The copy of the said Draft Development Plan and Report thereof are kept open for 
inspection of the public at the following offices on all working days during office hours . 


१६० 


1. The Chief Officer Kavathemahankal Nagarpanchayat Kavathemahankal . 

2. Assistant Director , Town Planning / Town Planner Branch Sangli . 

The suggestions / objections if any , in writing from the public in this regard with reasons.shall 
be submitted to the Chief officer , Kavathemahankal Nagarpanchayat , within the period of 30 days 
from the date of publication of the Notice in Maharashtra Government Gazette . Suggestions / objections 
received by the Nagarpanchayat within the period of the 30 days from the date of publication of this 
Notice in Maharashtra Government Gazette shall only be considered . 


शके १ ९ ४४ 


The copies of the said Draft Development Plan and particulars shall be available to the public 
at reasonable price in the office of the Kavathemahankal Nagarpanchayat . 


सोलापूर , ११ ऑक्टोबर २०२२ . 


१३ 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) , ( ३ ) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश 


Dr. SANTOSH RAMCHANDRA MORE , 
Chief Officer , 


प्रादेशिक उपआयुक्त यांजकडून 

वाचले : ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ व १०३ मधील तरतुदी . 

( २ ) या कार्यालयाचे जा . क्रमांक प्राउआ / हातमाग / श्रमजिवी हातसहसं / क . १०२ ( क ) / अंतरिम आदेश / १४५३ / २०२१ , दिनांक २० जून २०२१ 

रोजीचा आदेश . 

( ३ ) चेअरमन , श्रमजिवी हातमाग विणकर सहकारी संस्था मर्यादित , सोलापूर यांनी दिनांक २ सप्टेंबर २०२२ चा सादर केलेला खुलासा . 

आदेश 


पोलीस उप - आयुक्त , विशेष शाखा यांजकडून 


Kavathemahankal Nagarpanchayat , 
Kavathemahankal , District Sangli . 


क्रमांक प्राउआ / कक्ष - हातमाग / श्रमजिवी / अंतरिम आदेश / माघार / आदेश / २०२८ / २०२२. - मी , चंद्रकांत टिकुळे , प्रादेशिक उपआयुक्त , वस्त्रोद्योग , 
सोलापूर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार श्रमजिवी हातमाग विणकर सहकारी 
संस्था मर्यादित , सोलापूर ही संस्था अवसायत घेण्यासाठी वाचले क्रमांक २ , दिनांक २० जून २०२२ रोजी निर्गमित केलेला अंतरिम अवसायनाचा आदेश 
या आदेशान्वये मागे घेऊन रद्द करीत आहे . 

सदर आदेश आज दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२२ रोजी माझे स्वाक्षरीने व कार्यालयीन मोहोर लावून पारित केला असे . 


चंद्रकांत टिकुळे , 
प्रादेशिक उपआयुक्त , 

वस्त्रोद्योग , सोलापूर . 


मनाई आदेश 

क्रमांक पोउपआ / विशा / पुणे शहर / ११२०५ / २०२२ . - ज्याअर्थी , पुणे शहरात जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष , सामाजिक 
संघटना , मोर्चे , धरणे , निदर्शने , बंद व उपोषणासारखे आंदोलनाचे आयोजन करतात . विविध कारणांमुळे तसेच अतिक्रमण हटवण्याच्या कारवायांमुळे 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असते . 

ज्याअर्थी , पुणे शहरात पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात कायदा व सुव्यवस्था राखणे आवश्यक आहे . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते 


बुधवार , 


डिसेंबर १ 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० 


त्याअर्थी , माझी खात्री झाली आहे की , पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम , सन १ ९ ५१ च्या कलम ३७ ( १ ) , ( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे . 


- 


त्याअर्थी , मी , आर . राजा , पोलीस उप - आयुक्त , विशेष शाखा , पुणे शहर , वर नमूद अ . नं . २ च्या आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १ ९ ५१ च्या कलम ३७ ( १ ) , ( ३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून 
पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक २ ९ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे ००.०१ वा . पासून ते दिनांक १२ डिसेंबर २०२२ रोजीचे २४.०० 
वा . पर्यंत १४ दिवसांसाठी खालील नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 

( अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ , ज्वलनशील द्रवपदार्थ बरोबर नेणे . 


दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व तयार 
करणे . 


१६ , शके १ ९ ४४ 


( क ) 

शस्त्रे , सोटे , भाले , तलवारी , दंड , काठ्या , बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर 
नेणे . 


( ड ) 

कोणत्याही इसमाचे चित्राचे , प्रतीकात्मक प्रेताचे , पुढाऱ्यांच्या चित्राचे , प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 

( इ ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे . 

( फ ) 


ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त 
करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे , कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यांवर 
बंदी घालीत आहे . 


पुणे शहर , २८ नोव्हेंबर २०२२ . 


( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशापद्धतीने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन , १ ९ ५१ च्या कलम 
३७ ( १ ) , ( ३ ) विरुद्ध वर्तन करणे . 


यादरम्यान शासन किंवा महापालिका आयुक्त , पुणे यांच्या कोरोनाविषयक प्रतिबंधक उपाययोजना व मार्गदर्शक तत्त्वे व त्यातील तरतुदी 
याही या दरम्यान लागू राहतील . 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १ ९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट - कलम ( ३ ) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस 
आयुक्त , पुणे शहर यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे . 


वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे त्यांना लागू होणार नाही . 

सदरचे आदेशाला जाहीररीत्या ठळक प्रसिद्धी द्यावी . 

या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 


अधीक्षक ( न्याय ) , सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय यांजकडून 


किरकोळ अर्ज क्रमांक : ४८१/२०२२ 

न्यासाचे नाव : सांगली , जिल्हा शिक्षण विकास मंडळ , येलूर , तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली . 
न्यास नोंदणी क्रमांक : एफ -१२८५ / सांगली . 

रामचंद्र शिवाजीराव पाटील अर्जदार 


आर . राजा , 
पोलीस उप - आयुक्त , 
विशेष शाखा , पुणे शहर . 


क्रमांक सा . न्या . नों.का. / १५४४ ( १ ) / २०२२ .- 

मा . सहायक धर्मादाय आयुक्त , सांगली विभाग , सांगली यांनी किरकोळ अर्ज क्रमांक ४८१/२०२२ मध्ये महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त 
कायदा १ ९ ५० चे कलम ७ ९ ए ए नुसार रेकॉर्ड पुनर्बांधणी करणेबाबत नमूद केलेप्रमाणे किरकोळ अर्ज क्रमांक ६५१ / २००६ हा या कार्यालयातून 
गहाळ झालेचे प्रथमदर्शनी दिसून आले , म्हणून किरकोळ अर्ज क्रमांक ६५१ / २००६ मधील अर्जदार किंवा त्यांचे विधिज्ञ किंवा संस्थेतील विश्वस्त 
ज्यांच्याकडे कि.अ.क्र . ६५१/२००६ संबंधित जी कागदपत्रे असतील ती हजर करावी जेणेकरून कि.अ.क्र . ६५१ / २००६ पुनर्बांधणी करण्यास 
या न्यायालयास मदत होईल , असे आदेश पारित केले . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 

किरकोळ अर्ज क्रमांक ४८१ / २०२२ मध्ये अर्जदार यांनी कि.अ. क्र . ६५१ / २००६ ची सुधारित नियमावली व आदेशाची छायाकिंत प्रत 
दाखल केली आहे . मा . सहायक धर्मादाय आयुक्त , सांगली विभाग , सांगली यांनी दिनांक २४ ऑगस्ट २०२२ रोजी Issue paper publication 
notice is in official Gazette and Paper Publication as per Section ७ ९ AA M.P.T. Act १ ९ ५० असा आदेश पारित 
केला आहे . 


डिसेंबर १ ७ , २०२२ / अग्रहायण १० 


सांगली , ११ नोव्हेंबर २०२२ . 


१६० 


शके १ ९ ४४ 


या नोटिशीद्वारे कि.अ.क्र . ६५१ / २००६ मधील विश्वस्तांना किंवा इतर कोणत्याही विश्वस्ताला / संबंधितांना कि.अ.क्र . ६५१/२००६ पुनर्बांधणी 
संदर्भात आक्षेप असल्यास त्यांनी त्यांची लेखी हरकत / कैफियत नोटिस प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांचे आत या कार्यालयाच्या वरील पत्त्यावर 
मिळेल अशारीतीने पाठवावी किंवा समक्ष दाखल करावी . मुदतीनंतर आलेल्या कैफियत / हरकतीचा विचार केला जाणार नाही . मुदतीत कैफियत / 
हरकत दाखल झाली नाही तर याबाबतीत कोणाला काही सांगावयाचे नाही असे समजून चौकशीचे काम पूर्ण करून अर्जाबाबत योग्य तो 
निकाल दिला जाईल . पुढील नेमलेली तारीख दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२२ आहे . 


किरकोळ अर्ज क्रमांक : ४८२/२०२२ 

न्यासाचे नाव : सांगली , जिल्हा शिक्षण विकास मंडळ , येलूर , तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली . 

न्यास नोंदणी क्रमांक : एफ -१२८५ / सांगली . 

रामचंद्र शिवाजीराव पाटील अर्जदार 

विरुद्ध 

विश्वास दत्तात्रय चव्हाण व इतर ५ जाबदार 


सदरची नोटिस माझे सहीनिशी व मा . सहायक धर्मादाय आयुक्त - २ , सांगली विभाग , सांगली यांचे शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३ ऑक्टोबर 
२०२२ रोजी दिली . 


१५ 


सांगली , ११ नोव्हेंबर २०२२ . 


शं . भ . गडाळे , 
अधीक्षक ( न्याय ) , 

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय , 

सांगली विभाग , सांगली . 


क्रमांक सा . न्या . नों.का. / १५४४ ( २ ) / २०२२ 

मा . सहायक धर्मादाय आयुक्त , सांगली विभाग , सांगली यांनी किरकोळ अर्ज क्रमांक ४८२ / २०२२ मध्ये महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त 
कायदा १ ९ ५० चे कलम ७ ९ ए ए नुसार रेकॉर्ड पुनर्बांधणी करणेबाबत नमूद केलेप्रमाणे बदल अर्ज क्रमांक ६४ ९ / २००६ हा या कार्यालयातून 
गहाळ झालेचे प्रथमदर्शनी दिसून आले , म्हणून बदल अर्ज क्रमांक ६४ ९ / २००६ मधील अर्जदार किंवा त्यांचे विधिज्ञ किंवा संस्थेतील विश्वस्त 
ज्यांच्याकडे ब.अ.क्र . ६४ ९ / २००६ संबंधित जी कागदपत्रे असतील ती हजर करावी जेणेकरून ब . अ.क्र . ६४ ९ / २००६ पुनर्बांधणी करण्यास या 
न्यायालयास मदत होईल , असे आदेश पारित केले . 


किरकोळ अर्ज क्रमांक ४८२ / २०२२ मध्ये अर्जदार यांनी ब . अ . क्र . ६४ ९ / २००६ ची नियमावली १ व त्यावरील आदेशाची छायाकिंत प्रत 
दाखल केली आहे . मा . सहायक धर्मादाय आयुक्त , सांगली विभाग , सांगली यांनी दिनांक २४ ऑगस्ट २०२२ रोजी Issue paper publication 
and notice is in official Gazette as per Section ७ ९ AA M.P.T. Act १ ९ ५० असा आदेश पारित केला आहे . 


या नोटिशीद्वारे ब . अ.क्र . ६४ ९ / २००६ मधील विश्वस्तांना किंवा इतर कोणत्याही विश्वस्ताला / संबंधितांना ब . अ.क्र . ६४ ९ / २००६ पुनर्बांधणी 
संदर्भात आक्षेप असल्यास त्यांनी त्यांची लेखी हरकत / कैफियत नोटिस प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांचे आत या कार्यालयाच्या वरील पत्त्यावर 
मिळेल अशारीतीने पाठवावी किंवा समक्ष दाखल करावी . मुदतीनंतर आलेल्या कैफियत / हरकतीचा विचार केला जाणार नाही . मुदतीत कैफियत / 
हरकत दाखल झाली नाही तर याबाबतीत कोणाला काही सांगावयाचे नाही असे समजून चौकशीचे काम पूर्ण करून अर्जाबाबत योग्य तो 
निकाल दिला जाईल . पुढील नेमलेली तारीख दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२२ आहे . 

सदरची नोटिस माझे सहीनिशी व मा . सहायक धर्मादाय आयुक्त - २ , सांगली विभाग , सांगली यांचे शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३ ऑक्टोबर 
२०२२ रोजी दिली . 
शं . भ . गडाळे , 

अधीक्षक ( न्याय ) , 

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय , 
सांगली विभाग , सांगली . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ 
ते 


वसुली दाखला क्रमांक 
व दिनांक 


क्रमांक -४० / वि.व.अ. / व . / स्था.मा.ज. / श्री.मादगुडे उ.शं. / २०१ ९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , नामदेव 
जयसिंग खेंगरे , विशेष वसुली अधिकारी , पुणे द्वारा - श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे , मुख्य कार्यालय , सासवड , 
तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , 
श्री . मादगुडे उमेश शंकर , राहणार जांभळी , तालुका भोर , जिल्हा पुणे यांचेकडील श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे 
शाखा , नसरापूर , तालुका भोर , जिल्हा पुणे या संस्थेची दावा रक्कम रुपये ३२,६५५ अधिक दिनांक ३० जानेवारी २०१४ पासून पुढे ही सर्व 
रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के व्याज दराप्रमाणे होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुलीसाठी झालेला खर्च अशी एकूण होणारी रक्कम 
वसुलीसाठी श्री . मादगुडे उमेश शंकर यांच्या स्वत : च्या मालकीची शेतजमीन या आदेशांतर्गत परिशिष्ट " अ " मध्ये नमूद केलेली शेतजमीन 
या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या 
शेतजमिनीचे / स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण 
देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

परिशिष्ट " अ " 

जप्त केलेल्या शेतजमिनीचे वर्णन खालीलप्रमाणे 


१०१ / ९ ५१ / ८ ९ ० / २०१४ , 

दि . २८ फेब्रुवारी २०१४ . 


गावाचे नाव , 
तालुका , जिल्हा 


पुणे , १५ नोव्हेंबर २०१ ९ . 


वसुली व विक्री अधिकारी यांजकडून 
आदेश 


मौजे जांभळी , 

ता . भोर , जि . पुणे . 


गट 

क्रमांक 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० १६ , शके १ ९ ४४ 


७७१ 


जमीन क्षेत्र 


मधील श्री . मादगुडे उमेश शंकर हिश्श्याचे 
शेतजमीन क्षेत्र . 


चतु : सीमा 


नकाशाप्रमाणे 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी एकूण रक्कम या 
आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे शाखा , नसरापूर , तालुका भोर , जिल्हा 
पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या शेतजमिनीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल व जाहीर लिलाव 
विक्री कार्यक्रमाचा होणारा खर्च ही प्रतिवादी यांचेकडून वसूल केला जाईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१ ९ रोजी माझ्या सहीने दिला असे , 


नामदेव जयसिंग खेंगरे , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे , 
द्वारा - श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
परिंचे , मुख्य कार्यालय , 

सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 


आदेश 

- 

क्रमांक -२० / वि.व.अ. / १५६ / व . / स्था.मा.ज. / श्री.ग.वि.शिंदे / २०१ ९ . - ज्याअर्थी , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मी , एस . डी . सपकळ , विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी , पुणे तथा श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे , मुख्य कार्यालय सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . गणपत विनायक शिंदे , राहणार 
लोणंद , तालुका खंडाळा , जिल्हा सातारा यांचेकडील श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे , शाखा लोणंद , तालुका खंडाळा , 
जिल्हा सातारा या संस्थेची दावा रक्कम रुपये ५६,८६१ अधिक दिनांक १ नोव्हेंबर २०१० पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ 
टक्के व्याज दराने होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी श्री . गणपत विनायक शिंदे यांनी 
धारण केलेली मौजे बेलावडे , तालुका जावली , जिल्हा सातारा येथील गट क्रमांक ६५० , ६८ ९ ही मिळकत या आदेशांतर्गत परिशिष्ट " अ " 
मध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत 
जप्त करण्यात आलेल्या मिळकतीचे / मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 

परिशिष्ट " अ " 

जप्त केलेल्या शेतजमिनीचे वर्णन 


वसुली दाखला क्रमांक 
व दिनांक 


१०१/४८२/६२४/२०१० , 

दि . २४ डिसेंबर २०१० . 


गावाचे नाव , 

तालुका , जिल्हा 


पुणे , १७ सप्टेंबर २०१ ९ . 


मौजे बेलावडे , 

तालुका जावली , 
जिल्हा सातारा . 


गट 

क्रमांक 


गट नंबर 

६५० , ६८ ९ 

मधील क्षेत्र . 


डिसेंबर १ 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० 


जमीन क्षेत्र 


मधील श्री . गणपत विनायक शिंदे यांचे 

हिश्श्याचे क्षेत्र . 


१६ , शके १ ९ ४४ 


चतु : सीमा 


१७ 


पूर्व : 

दक्षिण : नकाशाप्रमाणे 
पश्चिम : 
उत्तर : 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
आत श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , परिंचे , शाखा लोणंद , तालुका खंडाळा , जिल्हा सातारा यांचेकडे भरणा केली नाही तर 
उपरोक्त जप्त केलेल्या शेतजमिनीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल व जाहीर लिलाव विक्री कार्यक्रमाचा होणारा खर्च ही 
प्रतिवादी यांचेकडून वसूल केला जाईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १७ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


एस . डी . सपकळ , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे , 
द्वारा - श्रीनाथकृपा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
परिंचे , मुख्य कार्यालय 

सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 


आदेश 

क्रमांक / वि.व.अ. / ज.आ. / रामराज्य / परदेशी / ५८ / २०१ ९ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे यांचेकडील जा . क्र . बँका / १ - सआ / रामराज्य बँक / का.क .१५६ / २०१ ९ , दिनांक १७ मे २०१ ९ रोजीच्या आदेशान्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांस अनुसरून मी , सुरेश श्रीराम काळे , वसुली अधिकारी , पुणे , श्री . विजय मायाराम परदेशी यांच्या मालकी 
हक्काची खोली क्रमांक २ मध्ये वर्णिलेली स्थावर मिळकत नियम , १०७ व त्यातील संबंधित पोट - कलमान्वये या आदेशाने जप्त करीत आहे . 
जप्त करण्यात आलेल्या मिळकतीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे . 


तुकडी पुणे , पोटतुकडी तालुका खेड , जिल्हा पुणे , गाव मौजे चाकण येथील गट क्रमांक व उपविभाग १११ ९ व २४४४ व २५४८ 
मधील सामाईक क्षेत्रापैकी श्री . विजय मायाराम परदेशी यांच्या हिश्श्याचे क्षेत्र ही मिळकत . 


श्री . विजय मायाराम परदेशी आणि त्यांचे प्रतिनिधी अगर दलाल यांना सदर मालमत्तेची विक्री करणे अगर त्यावर बोजा निर्माण 
करणे अगर सदर मालमत्तेचे कोणत्याही तऱ्हेने हस्तांतरण करणे यास या आदेशाने प्रतिबंध करण्यात येत आहे . 


तमाम लोकांस कळविण्यात येते की , वर नमूद केलेल्या आणि जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेबाबत श्री . विजय मायाराम परदेशी 
अगर त्यांचे प्रतिनिधी अगर दलाल यांचेबरोबर कसलाही कोणताही व्यवहार करू नये . या आदेशाविरुद्ध कोणास कोणत्याही स्वरूपाची 
हरकत घेणे असल्यास / नोंदविणे असल्यास खाली सही करणार यांना लेखी पुराव्यानिशी ७ दिवसांत कळविण्यात यावे , अन्यथा अशी 
कोणतीही हरकत नाही असे गृहीत धरून पुढील कारवाई केली जाईल . या आदेशाविरुद्ध यदाकदाचित कोणाही इसमाने वरील श्री . विजय 
मायाराम परदेशी अगर त्यांचे प्रतिनिधी अगर दलाल यांचेबरोबर व्यवहार केल्यास सदर व्यवहार खाली सही करणार व धनको / अवार्ड 
धारण करणार रामराज्य सहकारी बँक लि . , पुणे यांचेवर बंधनकारक राहणार नाही याची सर्वांनी नोंद घ्यावी . 


श्री . शामराव सुखदेव पाटील यांनी हा आदेश मिळाल्यापासून पंधरा दिवसांचे आत रक्कम रुपये ६६,३२,०४६ अधिक दिनांक 
१ डिसेंबर २०१ ९ पासून होणारे पुढील व्याज व आदेशिकेचा खर्च इत्यादी रकमेचा भरणा रामराज्य सहकारी बँक लि . , पुणे यांचेकडे समक्ष 

करावा . 


जर यदाकदाचित श्री . शामराव सुखदेव पाटील यांनी संपूर्ण रकमेचा भरणा वरील मुदतीत केला नाही तर वर नमूद केलेल्या आणि 
जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची विक्री करण्यात येईल व सदर विक्रीच्या रकमेतून बँकेस येणे असलेल्या रकमेची वसुली करण्यात येईल . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ 


- 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० 


१६ , शके १ ९ ४४ 


हा आदेश स्थानिक दैनिक वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध करण्यात येईल व त्याचा खर्च श्री . शामराव सुखदेव पाटील यांचेकडून वसूल 
करण्यात येईल . 


हा आदेश माझे स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज दिनांक ११ डिसेंबर २०१ ९ रोजी दिला आहे . 
पुणे , ११ डिसेंबर २०१ ९ , 


आदेश 

क्रमांक वि.व.अ. / ज.आ. / रामराज्य / पाटील / ३६ / २०१ ९ – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदीनुसार मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे यांचेकडील जा . क्र . बँका / १ - सआ / रामराज्य बँक / का.क .१५६ / २०१ ९ , दिनांक १७ मे २०१ ९ रोजीच्या आदेशान्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारास अनुसरून मी , सुरेश श्रीराम काळे , वसुली अधिकारी , पुणे , श्री . शामराव सुखदेव पाटील यांच्या मालकी हक्काची 
खोली क्रमांक २ मध्ये वर्णिलेल्या व बँकेकडे तारण असलेल्या स्थावर मिळकत नियम , १०७ व त्यातील संबंधित पोट - कलमान्वये या आदेशाने 
जप्त करीत आहे . 


जप्त करण्यात आलेल्या मिळकतींचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे . 

( अ ) तुकडी पुणे , पोट - तुकडी तालुका भोर , जिल्हा पुणे , गाव मौजे तेलवडी येथील ( १ ) गट / सर्व्हे नंबर ४ यांसी क्षेत्र ०० हे . ४१.५ 
आर अधिक पोट - खराबा ०० हे . ०१ आर एकूण क्षेत्र ०० हे . ४२.५ आर यांसी चतु : सीमा खालीलप्रमाणे : 

पूर्वेस : श्री . तुषार मुरलीधर ओव्हाळ यांची मिळकत . 

पश्चिमेस : श्री . नारायण साधू ढवळे यांची मिळकत . 

दक्षिणेस : श्री . शामराव सुखदेव पाटील यांची मिळकत . 

उत्तरेस : श्री . कृष्णा ओव्हाळ यांची मिळकत . 

( ब ) तुकडी पुणे , पोट - तुकडी तालुका भोर , जिल्हा पुणे , गाव मौजे तेलवडी , तालुका भोर , जिल्हा पुणे येथील गट / सर्व्हे नंबर १० 
यांसी क्षेत्र ०० हे . १ ९ .०१ आर यांसी चतु : सीमा खालीलप्रमाणे : 

पूर्वेस : गट नंबर ८ 

पश्चिमेस : गट नंबर ११ 

दक्षिणेस : ओढा 


उत्तरेस : गट नंबर ७ 

( क ) तुकडी पुणे , पोट - तुकडी तालुका भोर , जिल्हा पुणे , गाव मौजे तेलवडी , तालुका भोर , जिल्हा पुणे येथील गट / सर्व्हे नंबर १३ 
यांसी क्षेत्र ०० हे . ३६.७ आर अधिक पोट - खराबा ०० हे . ०१ आर एकूण क्षेत्र ३७.७ आर ही मिळकत यांसी चतु : सीमा खालीलप्रमाणे : 
पूर्वेस : गट नंबर १२ आणि ११ 

पश्चिमेस : गट नंबर १४ 

दक्षिणेस : ओढा 


उत्तरेस गट नंबर ७ 

( ड ) तुकडी पुणे , पोटतुकडी तालुका हवेली , जिल्हा पुणे गावमौजे लोहगाव , पुणे येथील सीटीएस नंबर १ ९ ५७ यांसी क्षेत्र १ ९ २ 
चौ.मी. अधिक ३८.८७ चौ.मी. अधिक १ ९९ .० चौ . मी . असे एकूण क्षेत्र ४२ ९ .८७ चौ.मी. व त्यावरील बांधकाम ही मिळकत . 


श्री . शामराव सुखदेव पाटील आणि त्यांचे प्रतिनिधी अगर दलाल यांना सदर मालमत्तेची विक्री करणे अगर त्यावर बोजा निर्माण 
करणे अगर सदर मालमत्तेचे कोणत्याही तऱ्हेने हस्तांतरण करणे यास या आदेशाने प्रतिबंध करण्यात येत आहे . 


तमाम लोकांस कळविण्यात येते की , वर नमूद केलेल्या आणि जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेबाबत श्री . शामराव सुखदेव पाटील 
अगर त्यांचे प्रतिनिधी अगर दलाल यांचेबरोबर कसलाही कोणताही व्यवहार करू नये . या आदेशाविरुद्ध कोणास कोणत्याही स्वरूपाची 
हरकत घेणे असल्यास / नोंदविणे असल्यास खाली सही करणार यांना लेखी पुराव्यानिशी ७ दिवसांत कळविण्यात यावे , अन्यथा अशी 
कोणतीही हरकत नाही असे गृहीत धरून पुढील कारवाई केली जाईल . या आदेशाविरुद्ध यदाकदाचित कोणाही इसमाने वरील श्री . शामराव 
सुखदेव पाटील अगर त्यांचे प्रतिनिधी अगर दलाल यांचेबरोबर व्यवहार केल्यास सदर व्यवहार खाली सही करणार व धनको / अवार्ड 
धारण करणार रामराज्य सहकारी बँक लि . , पुणे यांचेवर बंधनकारक राहणार नाही याची सर्वांनी नोंद घ्यावी . 


श्री . शामराव सुखदेव पाटील यांनी हा आदेश मिळाल्यापासून पंधरा दिवसांचे आत रक्कम रुपये ७३,८६,०२० अधिक दिनांक 
२० ऑक्टोबर २०१ ९ पासून होणारे पुढील व्याज व आदेशिकेचा खर्च इत्यादी रकमेचा भरणा रामराज्य सहकारी बँक लि . , पुणे यांचेकडे 

समक्ष करावा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ ७ , २०२२ / अग्रहायण १० १६ , शके १ ९ ४४ 

जर यदाकदाचित श्री . शामराव सुखदेव पाटील यांनी संपूर्ण रकमेचा भरणा वरील मुदतीत केला नाही तर वर नमूद केलेल्या आणि 
जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची विक्री करण्यात येईल व सदर विक्रीच्या रकमेतून बँकेस येणे असलेल्या रकमेची वसुली करण्यात येईल . 


हा आदेश स्थानिक दैनिक वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध करण्यात येईल व त्याचा खर्च श्री . शामराव सुखदेव पाटील यांचेकडून वसूल 
करण्यात येईल . 


हा आदेश माझे स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज दिनांक १ ९ ऑक्टोबर २०१ ९ रोजी दिला आहे . 
पुणे , १ ९ ऑक्टोबर २०१ ९ . 


१ ९ 


आदेश 

क्रमांक वि.व.अ. / ज.आ. / रामराज्य / मोरे / ४० / २०१ ९ – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदीनुसार मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे यांचेकडील जा . क्र . बँका / १ - सआ / रामराज्य बँक / का.क .१५६ / २०१ ९ , दिनांक १७ मे २०१ ९ रोजीच्या आदेशान्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांस अनुसरून मी , सुरेश श्रीराम काळे , वसुली अधिकारी , पुणे . श्री . किरण सुरेश मोरे यांच्या मालकी हक्काची खोली 
क्रमांक २ मध्ये वर्णिलेली व बँकेकडे तारण असलेली स्थावर मिळकत नियम , १०७ व त्यातील संबंधित पोट - कलमान्वये या आदेशाने जप्त 
करीत आहे . 


जप्त करण्यात आलेल्या मिळकतींचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे . 

चो . 

( अ ) तुकडी पुणे , पोटतुकडी तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील तसेच मे सबरजिस्ट्रार , हवेली यांचे हद्दीतील मौजे किरकटवाडी 
येथील गट नंबर ६७१ आणि ६७२ या मिळकतींवर आर . सी . सी . मध्ये बांधकाम करण्यात आलेल्या समर्थसिटी या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या 
इमारतीमधील बी विंग मधील दुसऱ्या मजल्यावरील सदनिका क्रमांक २०६ यांसी क्षेत्र ५८७ फूट म्हणजेच ५४.५५ चौ . मी . ( बिल्टअप ) ही 
बाल्कनीसह सदनिका मिळकत यांसी चतु : सीमा खालीलप्रमाणे : 


पूर्वेस : शेजारील मोकळी जागा . 
पश्चिमेस : प्रवेश आणि डक्ट , 

दक्षिणेस : फ्लॅट नंबर बी २०५ . 

उत्तरेस : फ्लॅट नंबर बी -२०७ . 

श्री . किरण सुरेश मोरे आणि त्यांचे प्रतिनिधी अगर दलाल यांना सदर मालमत्तेची विक्री करणे अगर त्यावर बोजा निर्माण करणे 
अगर सदर मालमत्तेचे कोणत्याही तऱ्हेने हस्तांतरण करणे यास या आदेशाने प्रतिबंध करण्यात येत आहे . 


तमाम लोकांस कळविण्यात येते की , वर नमूद केलेल्या आणि जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेबाबत श्री . किरण सुरेश मोरे अगर 
त्यांचे प्रतिनिधी अगर दलाल यांचेबरोबर कसलाही कोणताही व्यवहार करू नये . या आदेशाविरुद्ध कोणास कोणत्याही स्वरूपाची हरकत 
घेणे असल्यास / नोंदविणे असल्यास खाली सही करणार यांना लेखी पुराव्यानिशी ७ दिवसांत कळविण्यात यावे , अन्यथा अशी कोणतीही 
हरकत नाही असे गृहीत धरून पुढील कारवाई केली जाईल . या आदेशाविरुद्ध यदाकदाचित कोणाही इसमाने वरील श्री . किरण सुरेश 
मोरे अगर त्यांचे प्रतिनिधी अगर दलाल यांचेबरोबर व्यवहार केल्यास सदर व्यवहार खाली सही करणार व धनको / अवार्ड धारण करणार 
रामराज्य सहकारी बँक लि . , पुणे यांचेवर बंधनकारक राहणार नाही याची सर्वांनी नोंद घ्यावी . 


श्री . किरण सुरेश मोरे यांनी हा आदेश मिळाल्यापासून पंधरा दिवसांचे आत रक्कम रुपये १ ९ , ४ ९ , १४० अधिक दिनांक 
१६ नोव्हेंबर २०१ ९ पासून होणारे पुढील व्याज व आदेशिकेचा खर्च इत्यादी रकमेचा भरणा रामराज्य सहकारी बँक लि . , पुणे यांचेकडे 

समक्ष करावा . 


जर यदाकदाचित श्री . किरण सुरेश मोरे यांनी संपूर्ण रकमेचा भरणा वरील मुदतीत केला नाही तर वर नमूद केलेल्या आणि जप्त 
केलेल्या स्थावर मालमत्तेची विक्री करण्यात येईल व सदर विक्रीच्या रकमेतून बँकेस येणे असलेल्या रकमेची वसुली करण्यात येईल . 

हा आदेश स्थानिक दैनिक वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध करण्यात येईल व त्याचा खर्च श्री . किरण सुरेश मोरे यांचेकडून वसूल करण्यात 

येईल . 


हा आदेश माझे स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१ ९ रोजी दिला आहे . 
पुणे , १५ नोव्हेंबर २०१ ९ . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० १६ , शके १ ९ ४४ 


आदेश 

क्रमांक वि.व.अ. / ज.आ. / रामराज्य / मोरे / ४१ / २०१ ९ – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०७ मधील तरतुदींनुसार मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे यांचेकडील जा . क्र . बँका / १ - सआ / रामराज्य बँक / का.क .१५६ / २०१ ९ , दिनांक १७ मे २०१ ९ रोजीच्या आदेशान्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांस अनुसरून मी , सुरेश श्रीराम काळे , वसुली अधिकारी , पुणे . श्री . किरण सुरेश मोरे यांच्या मालकी हक्काची खोली 
क्रमांक २ मध्ये वर्णिलेली व बँकेकडे तारण असलेली स्थावर मिळकत नियम , १०७ व त्यातील संबंधित पोट - कलमान्वये या आदेशाने जप्त 
करीत आहे . 

जप्त करण्यात आलेल्या मिळकतींचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे . 

( अ ) तुकडी पुणे , पोटतुकडी तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील तसेच मे सबरजिस्ट्रार , हवेली यांचे हद्दीतील मौजे कोपरे येथील 
भूमापन क्रमांक व उपविभाग ३३/३ एकूण क्षेत्र १५ आर यांपैकी श्री . किरण सुरेश मोरे यांच्या हिश्श्याचे क्षेत्र व त्यावरील बांधकाम ही 
मिळकत . 


श्री . किरण सुरेश मोरे आणि त्यांचे प्रतिनिधी अगर दलाल यांना सदर मालमत्तेची विक्री करणे अगर त्यावर बोजा निर्माण करणे 
अगर सदर मालमत्तेचे कोणत्याही तऱ्हेने हस्तांतरण करणे यास या आदेशाने प्रतिबंध करण्यात येत आहे . 


तमाम लोकांस कळविण्यात येते की , वर नमूद केलेल्या आणि जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेबाबत श्री . किरण सुरेश मोरे अगर 
त्यांचे प्रतिनिधी अगर दलाल यांचेबरोबर कसलाही कोणताही व्यवहार करू नये . या आदेशाविरुद्ध कोणास कोणत्याही स्वरूपाची हरकत 
घेणे असल्यास / नोंदविणे असल्यास खाली सही करणार यांना लेखी पुराव्यानिशी ७ दिवसांत कळविण्यात यावे , अन्यथा अशी कोणतीही 
हरकत नाही असे गृहीत धरून पुढील कारवाई केली जाईल . या आदेशाविरुद्ध यदाकदाचित कोणाही इसमाने वरील श्री . किरण सुरेश 
मोरे अगर त्यांचे प्रतिनिधी अगर दलाल यांचेबरोबर व्यवहार केल्यास सदर व्यवहार खाली सही करणार व धनको / अवार्ड धारण करणार 
रामराज्य सहकारी बँक लि . , पुणे यांचेवर बंधनकारक राहणार नाही याची सर्वांनी नोंद घ्यावी . 


श्री . किरण सुरेश मोरे यांनी हा आदेश मिळाल्यापासून पंधरा दिवसांचे आत रक्कम रुपये १ ९ , ४ ९ , १४० अधिक दिनांक 
१६ नोव्हेंबर २०१ ९ पासून होणारे पुढील व्याज व आदेशिकेचा खर्च इत्यादी रकमेचा भरणा रामराज्य सहकारी बँक लि . , पुणे यांचेकडे 

समक्ष करावा . 


जर यदाकदाचित श्री . किरण सुरेश मोरे यांनी संपूर्ण रकमेचा भरणा वरील मुदतीत केला नाही तर वर नमूद केलेल्या आणि जप्त 
केलेल्या स्थावर मालमत्तेची विक्री करण्यात येईल व सदर विक्रीच्या रकमेतून बँकेस येणे असलेल्या रकमेची वसुली करण्यात येईल . 

हा आदेश स्थानिक दैनिक वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध करण्यात येईल व त्याचा खर्च श्री . किरण सुरेश मोरे यांचेकडून वसूल करण्यात 

येईल . 

हा आदेश माझे स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१ ९ रोजी दिला आहे . 


पुणे , १५ नोव्हेंबर २०१ ९ 


सुरेश श्रीराम काळे , 
वसुली अधिकारी , 

द्वारा- रामराज्य सहकारी बँक लि . , 
पुणे . 


आदेश 

क्रमांक वि.व.अ. / १५६ / स्था.ज. / श.ता.कानगुडे / २०१ ९ – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , हरिशचंद्र 
वसंतराव महामुनी , वसुली अधिकारी , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , 
शकुंतला तानाजी कानगुडे , लवादी थकबाकीदार व त्यांचे जामीनदार यांचेकडून श्री माणदेवी नागरी पतसंस्था मर्यादित , माण , तालुका 
मुळशी , जिल्हा पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये ६,०८,० ९ १ व रक्कम रुपये ४,८ ९ , ५०१ वर दिनांक ३ मार्च २०१ ९ पासून पुढे १५ टक्के व्याज , 
आदेशिकेचा खर्च इत्यादीसह रक्कम वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता कर्जदार सदर 
मिळकतीवर बजावत असलेले हक्क या आदेशानुसार जप्त करण्यात येत आहे . सदरचा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या 
मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये 
मनाई करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 


डिसेंबर १ 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० १६ , शके १ ९ ४४ 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

गाव मौजे मातेरेवाडी ( घोटावडे ) , तालुका मुळशी , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर १४६ यांसी पो . ख . सह एकूण क्षेत्र ०० हे . १६ आर व 
त्यावरील बांधकाम , 


२१ 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
ज्याअर्थी , श्री माणदेवी नागरी पतसंस्था मर्यादित , माण , तालुका मुळशी , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेली 
स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ७ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे . 

पुणे , ७ सप्टेंबर २०१ ९ . 


आदेश 

— 

क्रमांक वि.व.अ. / १५६ / स्था.ज. / कुं.ज्ञा.पारखी / २०१ ९ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , हरिशचंद्र 
वसंतराव महामुनी , वसुली अधिकारी , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , 
श्री . कुंडलीक ज्ञानोबा पारखी , लवादी थकबाकीदार व त्यांचे जामीनदार यांचेकडून श्री माणदेवी नागरी पतसंस्था मर्यादित , माण , तालुका 
मुळशी , जिल्हा पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये १२,१ ९ , ६४० व रक्कम रुपये ४,३०,००० वर दिनांक १ ऑगस्ट २०१ ९ पासून पुढे १५ टक्के 
व्याज , आदेशिकेचा खर्च इत्यादीसह रक्कम वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता कर्जदार 
सदर मिळकतीवर बजावत असलेले हक्क या आदेशानुसार जप्त करण्यात येत आहे . सदरचा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत 
त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये 
मनाई करण्यात येत आहे . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

( १ ) गाव मौजे माण , तालुका मुळशी , जिल्हा पुणे येथील सर्व्हे नंबर ३६ / १ , यांसी क्षेत्र ०० हे . ६० आर पैकी ०० हे . ४१ आर व 
त्यावरील बांधकाम . 


( २ ) गाव मौजे कानगाव , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ७८० / ३ , यांसी क्षेत्र ०० हे . ७७ आर पैकी ०० हे . ३ ९ आर व 
त्यावरील बांधकाम . 


( ३ ) गाव मौजे कानगाव , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ७८०/४ , यांसी क्षेत्र ०० हे . ७७ आर त्यावरील बांधकाम . 
जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
ज्याअर्थी , श्री माणदेवी नागरी पतसंस्था मर्यादित , माण , तालुका मुळशी , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेली 
स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ७ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे . 

पुणे , ७ सप्टेंबर २०१ ९ . 


आदेश 

क्रमांक वि.व.अ. / १५६ / स्था.ज. / कि.वि.झेंडे / २०१ ९ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , हरिशचंद्र 
वसंतराव महामुनी , वसुली अधिकारी , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , 
जामीनदार श्री . किसनराव विश्वनाथ झेंडे , यांचेकडून श्री माणदेवी नागरी पतसंस्था मर्यादित , माण , तालुका मुळशी , जिल्हा पुणे यांचे कर्ज 
रक्कम रुपये १,३६,११ ९ व रक्कम रुपये ९९ , ६७७ वर दिनांक २ मार्च २०१ ९ पासून पुढे १५ टक्के व्याज , आदेशिकेचा खर्च इत्यादीसह 
रक्कम वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता कर्जदार सदर मिळकतीवर बजावत असलेले 
हक्क या आदेशानुसार जप्त करण्यात येत आहे . सदरचा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही 
खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे , 
जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

गाव मौजे देहू , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ७२ / १ , यांसी पो . ख . सह एकूण क्षेत्र ०० हे . ३६ आर व त्यावरील 

बांधकाम . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ 


- 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० १६ , शके १ ९ ४४ 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
ज्याअर्थी , श्री माणदेवी नागरी पतसंस्था मर्यादित , माण , तालुका मुळशी , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेली 
स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ७ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे . 

पुणे , ७ सप्टेंबर २०१ ९ . 


आदेश 

क्रमांक वि.व.अ. / १५६ / स्था.ज. / कि.वि.झेंडे / २०१ ९ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , हरिशचंद्र 
वसंतराव महामुनी , वसुली अधिकारी , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , 
जामीनदार श्री . किसनराव विश्वनाथ झेंडे , यांचेकडून श्री माणदेवी नागरी पतसंस्था मर्यादित , माण , तालुका मुळशी , जिल्हा पुणे यांचे कर्ज 
रक्कम रुपये १,३६,११७ व रक्कम रुपये ९९ , ६७५ वर दिनांक ३ मार्च २०१ ९ पासून पुढे १५ टक्के व्याज , आदेशिकेचा खर्च इत्यादीसह 
रक्कम वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता कर्जदार सदर मिळकतीवर बजावत असलेले 
हक्क या आदेशानुसार जप्त करण्यात येत आहे . सदरचा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही 
खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 
जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

गाव मौजे देहू , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ७२ / १ , यांसी पो . ख . सह एकूण क्षेत्र ०० हे . ३६ आर व त्यावरील 

बांधकाम . 


पुणे , ७ सप्टेंबर २०१ ९ . 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
ज्याअर्थी , श्री माणदेवी नागरी पतसंस्था मर्यादित , माण , तालुका मुळशी , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेली 
स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ७ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे . 


हरिशचंद्र वसंतराव महामुनी , 
वसुली अधिकारी , 

श्री माणदेवी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
माण , तालुका मुळशी , जिल्हा पुणे -४११०५७ . 


आदेश 

- 

. 

क्रमांक वि.व.अ. / १५६ / स्था.ज. / वि.नि.कुल / २०१ ९ – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , नंदकुमार 
रामचंद्र शिवतरे , वसुली अधिकारी , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , 
श्री . विकास निवृत्ती कुल यांचेकडून श्री काळभैरवनाथ ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , यवत , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे यांचे 
कर्ज रक्कम रुपये ७,११,८१३ व रक्कम रुपये ५,००,००० वर दिनांक १ फेब्रुवारी २०१८ पासून पुढे १४ टक्के व्याज , आदेशिकेचा खर्च 
इत्यादीसह रक्कम वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता कर्जदार सदर मिळकतीवर बजावत 
असलेले हक्क या आदेशानुसार जप्त करण्यात येत आहे . सदरचा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही 
खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 
जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


( १ ) गाव मौजे खामगाव , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे येथील गट क्रमांक ६३४ मधील पो . ख . सह क्षेत्र ०० हे . ३८ आर व त्यावरील 
बांधकाम ही मिळकत . 


( २ ) गाव मौजे खामगाव , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे येथील गट क्रमांक ६५१ मधील पो . ख . क्षेत्र ०० हे . ११ आर व त्यावरील बांधकाम 
ही मिळकत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 

डिसेंबर १ ७ , २०२२ / अग्रहायण १० १६ , शके १ ९ ४४ 

जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज , इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
ज्याअर्थी , श्री काळभैरवनाथ ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , यवत , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही 
तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १ ऑगस्ट २०१ ९ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे . 

पुणे , १ ऑगस्ट २०१ ९ . 


आदेश 

क्रमांक वि.व.अ. / १५६ / स्था.ज. / ल.द.चव्हाण / २०१ ९ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , नंदकुमार 
रामचंद्र शिवतरे , वसुली अधिकारी , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , 
श्री . लक्ष्मण दत्तात्रय चव्हाण यांचेकडून श्री काळभैरवनाथ ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , यवत , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे 
यांचे कर्ज रक्कम रुपये ५,७१,४५१ व रक्कम रुपये ३,७८ , ७५३ वर दिनांक १ फेब्रुवारी २०१८ पासून पुढे १४ टक्के व्याज , आदेशिकेचा 
खर्च इत्यादीसह रक्कम वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता कर्जदार सदर मिळकतीवर 
बजावत असलेले हक्क या आदेशानुसार जप्त करण्यात येत आहे . सदरचा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे 
केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई 
करण्यात येत आहे . 


२३ 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

गाव मौजे पाटस , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे येथील गट क्रमांक ८१४ मधील क्षेत्र ०० हे . २४ आर व त्यावरील बांधकाम ही मिळकत . 
जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज , इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
ज्याअर्थी , श्री काळभैरवनाथ ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , यवत , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही 
तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १ ऑगस्ट २०१ ९ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे . 

पुणे , १ ऑगस्ट २०१ ९ . 


आदेश 

क्रमांक वि.व.अ. / १५६ / स्था.ज. / प्र.आ.पाटणे / २०१ ९ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , नंदकुमार 
रामचंद्र शिवतरे , वसुली अधिकारी , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , 
श्री . प्रकाश आनंदराव पाटणे यांचेकडून श्री काळभैरवनाथ ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , यवत , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे 
यांचे कर्ज रक्कम रुपये २,६४,६ ९ २ व रक्कम रुपये १ , ९ १ , ९९ ८ वर दिनांक १ फेब्रुवारी २०१८ पासून पुढे १४ टक्के व्याज , आदेशिकेचा 
खर्च इत्यादीसह रक्कम वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता कर्जदार सदर मिळकतीवर 
बजावत असलेले हक्क या आदेशानुसार जप्त करण्यात येत आहे . सदरचा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे 
केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई 
करण्यात येत आहे . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

गाव मौजे यवत स्टेशन , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे येथील गट क्रमांक १२५/३ मधील क्षेत्र ०० हे . ८० आर व त्यावरील बांधकाम ही 
मिळकत . 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज , इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
ज्याअर्थी , श्री काळभैरवनाथ ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , यवत , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही 
तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १ ऑगस्ट २०१ ९ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे . 
पुणे , १ ऑगस्ट २०१ ९ , 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० 


१६ , शके १ ९ ४४ 


आदेश 

क्रमांक वि.व.अ. / १५६ / स्था.ज. / बं.स.शेलार / २०१ ९ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , नंदकुमार 
रामचंद्र शिवतरे , वसुली अधिकारी , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , 
श्री . बंडू सखाराम शेलार यांचेकडून श्री काळभैरवनाथ ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , यवत , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे 
यांचे कर्ज रक्कम रुपये २२,४४७ व रक्कम रुपये १०,००० वर दिनांक १ फेब्रुवारी २०१८ पासून पुढे १४ टक्के व्याज , आदेशिकेचा खर्च 
इत्यादीसह रक्कम वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता कर्जदार सदर मिळकतीवर बजावत 
असलेले हक्क या आदेशानुसार जप्त करण्यात येत आहे . सदरचा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही 
खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 
जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

( १ ) गाव मौजे देलवडी , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे येथील गट क्रमांक ३७३ मधील क्षेत्र ०० हे . ३३ आर व त्यावरील बांधकाम ही 

मिळकत . 


( २ ) गाव मौजे देलवडी , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे येथील गट क्रमांक ४४ / १ / अ मधील क्षेत्र ०० हे . ९ ४ आर व त्यावरील बांधकाम ही 
मिळकत . 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज , इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
ज्याअर्थी , श्री काळभैरवनाथ ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , यवत , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही 
तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १ ऑगस्ट २०१ ९ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे . 

पुणे , १ ऑगस्ट २०१ ९ . 


आदेश 

क्रमांक वि.व.अ. / १५६ / स्था.ज. / ने.स.जगताप / २०१ ९ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , नंदकुमार 
रामचंद्र शिवतरे , वसुली अधिकारी , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , 
श्री . नेताजी सदाशिव जगताप यांचेकडून श्री काळभैरवनाथ ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , यवत , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे 
यांचे कर्ज रक्कम रुपये ७,२१,६४० व रक्कम रुपये ४,७६,० ९९ वर दिनांक १ फेब्रुवारी २०१८ पासून पुढे १४ टक्के व्याज , आदेशिकेचा 
खर्च इत्यादीसह रक्कम वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता कर्जदार सदर मिळकतीवर 
बजावत असलेले हक्क या आदेशानुसार जप्त करण्यात येत आहे . सदरचा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे 
केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई 
करण्यात येत आहे . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

( १ ) गाव मौजे पांढरेवाडी , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे येथील गट क्रमांक ५५१ मधील क्षेत्र ०० हे . ५ आर व त्यावरील बांधकाम ही 
मिळकत . 


( २ ) गाव मौजे पांढरेवाडी , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे येथील गट क्रमांक ४७१ मधील क्षेत्र ०० हे . ८० आर व त्यावरील बांधकाम ही 
मिळकत . 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज , इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
ज्याअर्थी , श्री काळभैरवनाथ ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , यवत , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही 
तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १ ऑगस्ट २०१ ९ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे . 

पुणे , १ ऑगस्ट २०१ ९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 

आदेश 

- 

क्रमांक वि.व.अ. / १५६ / स्था.ज. / छ.म.कुदळे / २०१ ९ – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , नंदकुमार 
रामचंद्र शिवतरे , वसुली अधिकारी , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , 
श्री . छबन महादु कुदळे यांचेकडून श्री काळभैरवनाथ ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , यवत , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे यांचे 
कर्ज रक्कम रुपये ८,०२ , ३४५ व रक्कम रुपये ४ , ९ ८,००८ वर दिनांक १ फेब्रुवारी २०१८ पासून पुढे १४ टक्के व्याज , आदेशिकेचा खर्च 
इत्यादीसह रक्कम वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता कर्जदार सदर मिळकतीवर बजावत 
असलेले हक्क या आदेशानुसार जप्त करण्यात येत आहे . सदरचा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही 
खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 
जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


डिसेंबर १ 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० 


१६ , शके १ ९ ४४ 


२५ 


गाव मौजे यवत स्टेशन , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे येथील गट क्रमांक १८१/७ मधील पो . ख . सह क्षेत्र ०० हे . ४६.५० आर व 
त्यावरील बांधकाम ही मिळकत . 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज , इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
ज्याअर्थी , श्री काळभैरवनाथ ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , यवत , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही 
तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १ ऑगस्ट २०१ ९ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे . 

पुणे , १ ऑगस्ट २०१ ९ . 


आदेश 

क्रमांक वि.व.अ. / १५६ / स्था.ज. / वि.आ.येळे / २०१ ९ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , नंदकुमार 
रामचंद्र शिवतरे , वसुली अधिकारी , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , 
श्री . विजय आनंदा येळे यांचेकडून श्री काळभैरवनाथ ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , यवत , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे यांचे 
कर्ज रक्कम रुपये ६,६८ , ४७१ व रक्कम रुपये ३,२ ९ , ९ ०७ वर दिनांक १ फेब्रुवारी २०१८ पासून पुढे १४ टक्के व्याज , आदेशिकेचा खर्च 
इत्यादीसह रक्कम वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता कर्जदार सदर मिळकतीवर बजावत 
असलेले हक्क या आदेशानुसार जप्त करण्यात येत आहे . सदरचा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही 
खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 
जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

गाव मौजे देलवडी , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे येथील गट क्रमांक ३० ९ मधील क्षेत्र ०० हे . ५५ आर व त्यावरील बांधकाम ही 
मिळकत . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १ ऑगस्ट २०१ ९ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे . 

पुणे , १ ऑगस्ट २०१ ९ . 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज , इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
ज्याअर्थी , श्री काळभैरवनाथ ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , यवत , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही 
तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


आदेश 

क्रमांक वि.व.अ. / १५६ / स्था.ज. / ब.पो.खैरे / २०१ ९ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , नंदकुमार रामचंद्र 
शिवतरे , वसुली अधिकारी , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , 
श्री . बाळासो ऊर्फ बजरंग पोपट खैरे यांचेकडून श्री काळभैरवनाथ ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , यवत , तालुका दौंड , 
जिल्हा पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये ३,३०,४६५ व रक्कम रुपये १,६२,२५५ वर दिनांक १ फेब्रुवारी २०१८ पासून पुढे १४ टक्के व्याज , 
आदेशिकेचा खर्च इत्यादीसह रक्कम वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता कर्जदार सदर 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ 


- 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० १६ , शके १ ९ ४४ 


मिळकतीवर बजावत असलेले हक्क या आदेशानुसार जप्त करण्यात येत आहे . सदरचा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या 
मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये 
मनाई करण्यात येत आहे . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

गाव मौजे यवत स्टेशन , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे येथील गट क्रमांक ४२१ मधील क्षेत्र ०० हे . ४० आर व त्यावरील बांधकाम ही 
मिळकत . 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज , इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
ज्याअर्थी , श्री काळभैरवनाथ ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , यवत , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही 
तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १ ऑगस्ट २०१ ९ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे . 

पुणे , १ ऑगस्ट २०१ ९ . 


आदेश 

क्रमांक वि.व.अ. / १५६ / स्था.ज. / सं.दि.कुदळे / २०१ ९ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , नंदकुमार 
रामचंद्र शिवतरे , वसुली अधिकारी , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , 
श्री . संतोष दिनकर कुदळे यांचेकडून श्री काळभैरवनाथ ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , यवत , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे 
यांचे कर्ज रक्कम रुपये १० , ७ ९ , ३७४ व रक्कम रुपये ७,१५,००० वर दिनांक १ फेब्रुवारी २०१८ पासून पुढे १४ टक्के व्याज , आदेशिकेचा 
खर्च इत्यादीसह रक्कम वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता कर्जदार सदर मिळकतीवर 
बजावत असलेले हक्क या आदेशानुसार जप्त करण्यात येत आहे . सदरचा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे 
केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई 
करण्यात येत आहे . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

गाव मौजे यवत , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे येथील गट क्रमांक ६४ मधील क्षेत्र ०० हे . ०६ आर पैकी हिश्श्यापुरते क्षेत्र व त्यावरील 
बांधकाम ही मिळकत . 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज , इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
ज्याअर्थी , श्री काळभैरवनाथ ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , यवत , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही 
तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १ ऑगस्ट २०१ ९ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे . 

पुणे , १ ऑगस्ट २०१ ९ . 


आदेश 

क्रमांक वि.व.अ. / १५६ / स्था.ज. / नं.छ.कुदळे / २०१ ९ – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , नंदकुमार 
रामचंद्र शिवतरे , वसुली अधिकारी , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , 
सौ . नंदा छबन कुदळे यांचेकडून श्री काळभैरवनाथ ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , यवत , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे यांचे 
कर्ज रक्कम रुपये ५,६७ , २२५ व रक्कम रुपये ५,००,००० वर दिनांक १ फेब्रुवारी २०१८ पासून पुढे १४ टक्के व्याज , आदेशिकेचा खर्च 
इत्यादीसह रक्कम वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता कर्जदार सदर मिळकतीवर बजावत 
असलेले हक्क या आदेशानुसार जप्त करण्यात येत आहे . सदरचा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही 
खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 
जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


गाव मौजे यवत स्टेशन , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे येथील गट क्रमांक १८१ / ९ मधील पो . ख . सह क्षेत्र ०० हे . ५२ आर व त्यावरील 
बांधकाम ही मिळकत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ 


पुणे , १ ऑगस्ट २०१ ९ . 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज , इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
ज्याअर्थी , श्री काळभैरवनाथ ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , यवत , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही 
तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १ ऑगस्ट २०१ ९ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला आहे . 


अ . क्र . 

१ 


१ 


आदेश 

क्रमांक / वसुली / अ . / १५६ / ० / १ ९ ६ / १७४ / ६२ / २०१ ९ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , चंद्रशेखर जनार्दन जगताप , 
वसुली व विक्री अधिकारी , संत सोपानकाका बँक लि . , सासवड , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम 
क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , जाब देणार ( १ ) श्री . मोहिते गणेश विठ्ठल , ( २ ) श्री . होले बापू किसन , ( ३ ) पवार हिम्मत लक्ष्मण 
यांचेकडील संत सोपानकाका सहकारी बँक लि . , सासवड , जिल्हा पुणे यांचे दिनांक ३० एप्रिल २०१ ९ अखरेचे कर्ज रुपये ७६,०२० ( अक्षरी 
रुपये शहाहत्तर हजार वीस फक्त ) + पुढील व्याज इ . सर्व रक्कम वसुलीसाठी या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकतीवर 
बोजा नोंद करण्यात यावी आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही हस्तांतरण किंवा 
स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त रक्कम + पुढील व्याज + शासकीय अधिभार + कर्ज वसुली खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम संत सोपानकाका बँक 
लि . , सासवड यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचा जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


जाब देणाऱ्याचे नाव 

२ 

श्री . पवार हिम्मत लक्ष्मण 


२०१ ९ . 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० १६ , शके १ ९ ४४ 


नंदकुमार रामचंद्र शिवतरे , 
वसुली अधिकारी , 
द्वारा - श्री काळभैरवनाथ ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
यवत , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . 


स्थावर मिळकतीचे वर्णन 

गाव पवारवाडी , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथील मिळकत खालीलप्रमाणे 


गाव 
३ 


गाव पवारवाडी , 
पो . दिवे , ता . पुरंदर , 
जि . पुणे . 


गट क्रमांक 
४ 

गट नंबर ३४५ 


२७ 


गट नंबर २७२ 

गट नंबर ७७ 
गट नंबर ३ ९ 


एकूण क्षेत्र 

५ 


आर . 

० हे . ६१ आर 

० हे . २१ आर 

हे , १५ आर 


O 

हे . ०२ आर अधिक पोट खराबा ० हे . ०१ 


जाब देणार श्री . पवार हिम्मत लक्ष्मण यांच्या हिश्श्याची म्हणजेच उपरोक्त तपशिलाप्रमाणे नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता जप्त 
करून त्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्याशिवाय वसुलीस पर्याय राहिलेला नाही . अशी माझी खात्री झाल्याने 
मी , खालीलप्रमाणे आदेश पारित करून निर्गमित करीत आहे . 

पुणे , २१ मे 


आदेश 

क्रमांक / वसुली / अ . / १५६ / ० / १ ९ ६ / १७६ / ६४ / २०१ ९ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , चंद्रशेखर जनार्दन जगताप , 
वसुली व विक्री अधिकारी , संत सोपानकाका बँक लि . , सासवड , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम 
क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , जाब देणार ( १ ) श्री . किन्हाळे राजेंद्र संपत , ( २ ) श्री . सुळके संजय मारुती , ( ३ ) दिलीप नारायण 
किन्हाळे / जगताप यांचेकडील संत सोपानकाका सहकारी बँक लि . , सासवड , जिल्हा पुणे यांचे दिनांक ३० एप्रिल २०१ ९ अखरचे कर्ज रुपये 
३,८ ९ , ६४३ ( अक्षरी रुपये तीन लाख एकोणनव्वद हजार सहाशे त्रेचाळीस फक्त ) + पुढील व्याज इ . सर्व रक्कम वसुलीसाठी या आदेशांतर्गत 


२८ 


परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकतीवर बोजा नोंद करण्यात यावी आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या स्थावर मालमत्तेचे 
केलेले कोणतेही हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत 
आहे . 


अ . क्र . 


उपरोक्त रक्कम + पुढील व्याज + शासकीय अधिभार + कर्ज वसुली खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम संत सोपानकाका बँक 
लि . , सासवड यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचा जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

स्थावर मिळकतीचे वर्णन 
परिशिष्ट-- १ 

गाव मांडकी , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथील ( १ ) गट नंबर ८२६ यांसी एकूण क्षेत्र ० हे . ९ ४ आर अधिक पोट खराब ० हे . ०५ आर . , 
( २ ) गट नंबर ८२३ यांसी एकूण क्षेत्र ० हे . ८ ९ आर अधिक पोट खराब ० हे . ३ आर तसेच मांडकी येथील ग्रामपंचायत मिळकत नंबर 
११२२ , पूर्व - पश्चिम १०० x दक्षिण - उत्तर २६ , दगड , वीट , सिमेंट पत्रा शेड पोल्ट्री अशी मिळकत . 

O 

परिशिष्ट-- २ 


१ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पुरंदर ( सासवड ) यांच्या हुकुमानुसार जाब देणार यांचेकडून नमूद केलेली रक्कम ही महाराष्ट्र 
सहकारी जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ मधील तरतुदीस अनुसरून जमीन महसुलाची बाकी वसूल करण्याच्या रितीप्रमाणे ती जाब 
देणाऱ्यांकडून वसूल करावी म्हणून खालील तपशिलाप्रमाणे जाब देणार यांच्या हिश्श्याची मिळकत जप्त करण्यात येत आहे . 

जाब देणार क्रमांक २ , श्री . सुळके संजय मारुती , गाव मांडकी , तालुका पुंरदर , जिल्हा पुणे येथील मिळकत खालीलप्रमाणे 
जाब देणाऱ्याचे नाव 

गट क्रमांक 

श्री . सुळके संजय मारुती 

गट नंबर १३११ 


अ . क्र . 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ 


अ . क्र . 


१ 


जाब देणाऱ्याचे नाव 

श्री . सुळके संजय मारुती 


जाब देणाऱ्याचे नाव 

श्री . दिलीप नारायण 
किन्हाळे / जगताप 


पुणे , २१ मे 


गाव 


गाव मांडकी , 
तालुका पुरंदर , 
जि . पुणे . 

गाव 


गाव मांडकी . 

तालुका पुरंदर , 
जि . पुणे . 


२०१ ९ . 


- 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० १६ , शके १ ९ ४४ 


गाव 


गट क्रमांक 

गट नंबर १३२४ 


गाव मांडकी , 
तालुका पुरंदर , 
जि . पुणे . 


जाब देणार क्रमांक ३ , श्री . दिलीप नारायण किन्हाळे / जगताप , गाव मांडकी , तालुका पुंरदर , जिल्हा पुणे 

येथील मिळकत खालीलप्रमाणे 

गट क्रमांक 

गट नंबर १६७७ 


एकूण क्षेत्र 

० हे . ६८ आर अधिक 
पोट खराब ० हे . 


एकूण क्षेत्र 

० हे . ३१ आर अधिक 

पोट खराब ० हे . ०३ आर . 


०५ आर . 


एकूण क्षेत्र 


१ हे . १४ आर 


उपरोक्त मिळकत जाब देणार श्री . किन्हाळे राजेंद्र संपत यांच्या कर्जास जामीन असलेले जाब देणार क्रमांक २ श्री . सुळके संजय 
मारुती व जाब देणार क्रमांक ३ दिलीप नारायण किन्हाळे / जगताप यांच्या हिश्श्यावर असलेले उपरोक्त मिळकतीवर बोजा नोंद करणे . 


जाब देणार क्र . १ श्री . किन्हाळे राजेंद्र संपत , जाब देणार क्रमांक २ श्री . सुळके संजय मारुती व जाब देणार क्रमांक ३ श्री . दिलीप 
नारायण किन्हाळे / जगताप यांच्या हिश्श्याची म्हणजेच उपरोक्त तपशिलाप्रमाणे नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता जप्त करून त्या स्थावर 
मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्याशिवाय वसुलीस पर्याय राहिलेला नाही . अशी माझी खात्री झाल्याने मी , खालीलप्रमाणे 
आदेश पारित करून निर्गमित करीत आहे . 


चंद्रशेखर जनार्दन जगताप , 
वसुली अधिकारी , 

द्वारा संत सोपानकाका सहकारी बँक लि . , 
सासवड , जिल्हा पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ ७ , २०२२ / अग्रहायण १० १६ , शके १ ९ ४४ 
आदेश 

क्रमांक व.अ. / स्था.ज. / ह.म.हांडे / २०१ ९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , गणेश लक्ष्मण वऱ्हाडी , 
वसुली अधिकारी , विशाल जुन्नर सहकारी पतपेढी मर्यादित , मुंबई . महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ 
( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री हनुमान महादेव हांडे , श्री . महादेव यशवंत हांडे , सौ . पुष्पा हनुमान हांडे , श्री . अक्षय हनुमान हांडे 
यांचेकडील विशाल जुन्नर सहकारी पतपेढी मर्यादित , मुंबई , शाखा नारायणगाव , तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे यांचे कर्ज रक्कम 
रुपये ९९ , ७१,१५६ अधिक दिनांक २५ एप्रिल २०१ ९ पासून होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची 
या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर 
पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करणेस किंवा बोजा 
निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
गावाचे नाव 

तारण क्षेत्र 
गट क्रमांक 


प्रमाणपत्राचा 
क्रमांक व 
दिनांक 

१ 

११२५/२०१८ , 
दि . ३१ ऑक्टोबर 

२०१८ . 


ज्या पक्षाविरुद्ध 
उक्त प्रमाणपत्र देण्यात 

आले आहे त्यांची नावे 


२ 

श्री हनुमान महादेव हांडे , 
श्री . महादेव यशवंत हांडे , 
सौ . पुष्पा हनुमान हांडे , 
श्री . अक्षय हनुमान हांडे , 
श्री . कैलास देवराम हांडे , 

श्री . राजेंद्र किसन भोर . 


पुणे , २४ एप्रिल २०१ ९ . 


३ 

मौजे उंब्रज , 
तालुका जुन्नर , 
जिल्हा पुणे . 


४ 


गट क्र . १३१० 
गट क्र . १३१२/१ 


मिळकतीचे वर्णन 
व क्षेत्रफळ 


५ 

०.६१.०० आर 
०.६०.०० आर 
श्री . महादेव 
यशवंत हांडे 
यांचे क्षेत्र . 


मिळकतीची 

चतु : सीमा 


२ ९ 


६ 

गट क्रमांक १३१० 
पूर्व : गट क्रमांक १३१२ 
दक्षिण : गट क्रमांक १३१३ 
पश्चिम : गट क्रमांक १३० ९ 

उत्तर : गट क्रमांक १३११ 


गट क्रमांक १३१२/१ 
पूर्व : गट क्रमांक पाट 
दक्षिण : गट क्रमांक १३१३ 
पश्चिम : गट क्र . १३१० , 


१३११ . 
उत्तर : रस्ता . 

जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज , इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
विशाल जुन्नर सहकारी पतपेढी मर्यादित , मुंबई , शाखा नारायणगाव यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २४ एप्रिल २०१ ९ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला असे . 


गणेश लक्ष्मण वऱ्हाडी , 
वसुली अधिकारी , 

द्वारा - विशाल जुन्नर सहकारी पतपेढी मर्यादित , मुंबई , 
शाखा नारायणगाव , तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे . 


आदेश 

क्रमांक व.अ. / स्था.मा.ज. / न.कृ.वाघ / २०१ ९ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , गणेश दत्तात्रय गोसावी , 
वसुली अधिकारी , विशाल जुन्नर सहकारी पतपेढी मर्यादित , मुंबई , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ 
( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . नवनाथ कृष्णाजी वाघ , श्री . अभिजीत ज्ञानेश्वर इंदोरे , श्रीमती पुष्पा ज्ञानेश्वर इंदोरे , श्रीमती आरती 
ज्ञानेश्वर इंदोरे , श्री . अमित ज्ञानेश्वर इंदोरे , श्री . भाऊ बन्सी वाघ , श्री . सुदाम बन्सी वाघ यांचेकडील विशाल जुन्नर सहकारी पतपेढी 
मर्यादित , मुंबई , शाखा मंचर , तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये ५३,६५ , ५३० अधिक दिनांक १ सप्टेंबर २०१ ९ पासून 
होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर 
मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही 
खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये 
मनाई करण्यात येत आहे . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ 

ते 


प्रमाणपत्राचा 
क्रमांक व 

दिनांक 

१ 


ज्या पक्षाविरुद्ध 

उक्त प्रमाणपत्र देण्यात 

आले आहे त्यांची नावे 


२ 

५०१ , 

श्री . नवनाथ कृष्णाजी वाघ , 
दि . १३ नोव्हेंबर श्री . अभिजीत ज्ञानेश्वर इंदोरे , 

२०१८ . 

श्रीमती पुष्पा ज्ञानेश्वर इंदोरे , 
श्रीमती आरती ज्ञानेश्वर इंदोरे , 
श्री . अमित ज्ञानेश्वर इंदोरे , 
श्री . भाऊ बन्सी वाघ , 

श्री . सुदाम बन्सी वाघ . 


प्रमाणपत्राचा 
क्रमांक व 

दिनांक 

१ 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

गावाचे नाव 

तारण क्षेत्र 

गट क्रमांक 


ज्या पक्षाविरुद्ध 

उक्त प्रमाणपत्र देण्यात 

आले आहे त्यांची नावे 


३ 

मौजे खोडद , 

तालुका जुन्नर , 
जिल्हा पुणे . 


४ 

गट क्र . १३५४/२ 


श्री . अमित ज्ञानेश्वर इंदोरे , 

श्री . भाऊ बन्सी वाघ , 

श्री . सुदाम बन्सी वाघ . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

गावाचे नाव 

तारण क्षेत्र 
गट क्रमांक 


२ 

३ 

४ 

श्री . नवनाथ कृष्णाजी वाघ , मौजे चांडोली खुर्द , गट क्र . १०५/१ 


५०१ , 

दि . १३ नोव्हेंबर श्री . अभिजीत ज्ञानेश्वर इंदोरे , तालुका आंबेगाव , 
श्रीमती पुष्पा ज्ञानेश्वर इंदोरे , जिल्हा पुणे . 

२०१८ . 

श्रीमती आरती ज्ञानेश्वर इंदोरे , 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज , इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
विशाल जुन्नर सहकारी पतपेढी मर्यादित , मुंबई , शाखा मंचर यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला असे . 

पुणे , ३१ ऑगस्ट २०१ ९ . 


मिळकतीचे वर्णन 
व क्षेत्रफळ 


आदेश 

क्रमांक व.अ. / स्था.मा.ज. / न.कृ.वाघ / २०१ ९ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांन्वये मी , गणेश दत्तात्रय गोसावी , 
वसुली अधिकारी , विशाल जुन्नर सहकारी पतपेढी मर्यादित , मुंबई , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ 
( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . नवनाथ कृष्णाजी वाघ , श्री . अभिजीत ज्ञानेश्वर इंदोरे , श्रीमती पुष्पा ज्ञानेश्वर इंदोरे , श्रीमती आरती 
ज्ञानेश्वर इंदोरे , श्री . अमित ज्ञानेश्वर इंदोरे , श्री . भाऊ बन्सी वाघ , श्री . सुदाम बन्सी वाघ यांचेकडील विशाल जुन्नर सहकारी पतपेढी 
मर्यादित , मुंबई , शाखा मंचर , तालुका आंबेगाव , जिल्हा पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये ५३,६५ , ५३० अधिक दिनांक १ सप्टेंबर २०१ ९ पासून 
होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुली खर्च इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर 
मालमत्ता या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही 
खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये 
मनाई करण्यात येत आहे . 


गट क्र . १२० 


५ 

००.८०.०० आर 
श्री . भाऊ बन्सी 
वाघ व 

श्री . सुदाम बन्सी 

वाघ यांचे क्षेत्र . 


मिळकतीचे वर्णन 
व क्षेत्रफळ 


१६ , शके १ ९ ४४ 


५ 

००.२१.५० आर 


मिळकतीची 

चतु : सीमा 


००.२५.५० आर 


६ 
गट क्रमांक १३५४/२ 
पूर्व : रस्ता 

दक्षिण : पाटावरील रस्ता 


पश्चिम : १३५५ 

उत्तर : १३५४/१ . 


मिळकतीची 

चतु : सीमा 


६ 

गट क्रमांक १०५/१ 
पूर्व : गट क्र . १०३ 
दक्षिण : गट क्र . १०५/२ 

पश्चिम : गट क्र . १०५/३ 

उत्तर : गट क्र . १०३ 
गट क्र . १२० 

पूर्व : गट क्र . १२२ 

दक्षिण : गट क्र . १२७ 
पश्चिम : गट क्र . ११ ९ 

उत्तर : गट क्र . ११५ , ११८ 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ 


पुणे , ३१ ऑगस्ट २०१ ९ . 


अ.क्र . 

१ 


१ 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन-- चालू 

३ 

४ 


जाब देणाऱ्याचे नाव 

२ 


गट क्र . १२२ 


श्री . धुमाळ ज्ञानेश्वर मधुकर 


गट क्र . ४३७ 


गाव 
३ 

मौजे जोगवडी , 
तालुका भोर , 

जिल्हा पुणे . 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज , इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
विशाल जुन्नर सहकारी पतपेढी मर्यादित , मुंबई , शाखा मंचर यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिलेला असे . 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० 


५ 

००.२०.५० आर 


००.०४.५० आर 


आदेश 

I 

क्रमांक / वसुली / अ . / १५६ / ३ / १७३ / ४५८ / ७३ / २०१ ९ – महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
- 
संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विजय किसन कोंडे , 
वसुली अधिकारी , संत सोपानकाका सहकारी बँक लि . , सासवड महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ 
( १० ) अन्वये आदेश देतो की , जाब देणार ( १ ) श्री . चव्हाण सचिन दशरथ , ( २ ) श्री . खोडवे संतोष नारायण , ( ३ ) श्री . धुमाळ ज्ञानेश्वर मधुकर , 
( ४ ) श्री . कोंडे संभाजी विठ्ठल यांचेकडील संत सोपानकाका सहकारी बँक लि . , यांचे दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ अखरेचे कर्ज रुपये १०,०५,२४४ 
( अक्षरी रुपये दहा लाख पाच हजार दोनशे चव्वेचाळीस फक्त ) + पुढील व्याज इ . सर्व रक्कम वसुलीसाठी या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये 
नमूद केलेली मिळकतीवर बोजा नोंद करण्यात यावी आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या स्थावर मालमत्तेचे केलेले 
कोणतेही हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


गट नंबर ११७ 


१६ , शके १ ९ ४४ 


उपरोक्त रक्कम + पुढील व्याज + शासकीय अधिभार + कर्ज वसुली खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम संत सोपानकाका सहकारी 
बँक लि . , सासवड यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचा जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
स्थावर मिळकतीचे वर्णन / परिशिष्ट 

मौजे जोगवडी , तालुका भोर , जिल्हा पुणे येथील मिळकत खालीलप्रमाणे 

गट क्रमांक 
४ 

गट नंबर ११२ 


गट नंबर ११६ 


६ 

गट क्र . १२२ 

पूर्व : गट क्र . १२३ 
दक्षिण : गट क्र . १२१ 

पश्चिम : गट क्र . १२० 

उत्तर : गट क्र . १२७ 


गट क्र . ४३७ 

पूर्व : रांजणी रोड 
दक्षिण : गट क्र . ४३६ 
पश्चिम : गट क्र . ४३८ 
उत्तर : गट क्र . ४३८ 


गणेश दत्तात्रय गोसावी , 
वसुली अधिकारी , 

द्वारा - विशाल जुन्नर सहकारी पतपेढी मर्यादित , मुंबई , 
शाखा मंचर , तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे . 


३१ 


क्षेत्र 

५ 


०.२० . हे , 
पोट - खराब ०.०६ हे . 
०.२५ हे . 
पोट - खराब ०.०२ हे . 
०.२२ हे . 
पोट - खराब ०.०७ हे . 


३२ 


१ 

४ 


५ 


६ 


अ . क्र . 

१ 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ 


२ 


२ 


४ 


श्री . धुमाळ ज्ञानेश्वर मधुकर 


५ 

६ 


स्थावर मिळकतीचे वर्णन / परिशिष्ट-- चालू 

४ 

गट नंबर १२६ 

गट नंबर २४१ 


3 


उपरोक्त मिळकत जाब देणार श्री . धुमाळ ज्ञानेश्वर मधुकर यांच्या हिश्श्यावर आहे तरी सदर मिळकतीवर बोजा नोंद करणे . जाब 
देणार यांच्या मालकीची म्हणजेच उपरोक्त तपशिलाप्रमाणे नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता जप्त करून त्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्याशिवाय वसुलीस पर्याय राहिलेला नाही . अशी माझी खात्री झाल्याने मी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करून 
निर्गमित करीत आहे . 

J 

पुणे , ९ एप्रिल २०१ ९ . 


जाब देणाऱ्याचे नाव 

२ 


मौजे नसरापूर , 
तालुका भोर , जिल्हा पुणे . 


आदेश 

क्रमांक / वसुली / अ . / १५६ / ३ / १७२ / २१४ / ७४ / २०१ ९ – महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विजय किसन कोंडे , 
वसुली अधिकारी , संत सोपानकाका सहकारी बँक लि . , सासवड . महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ 
( १० ) अन्वये आदेश देतो की , जाब देणार ( १ ) मे . श्री . बनेश्वर इलेक्ट्रॉनिक्स , प्रो . प्रा . दिपक रामचंद्र वाल्हेकर , ( २ ) रामचंद्र किसन वाल्हेकर , 
( ३ ) पार्वती रामचंद्र वाल्हेकर , ( ४ ) रमेश बाळासो जाधव , ( ५ ) लक्ष्मण रामभाऊ रेणुसे यांचेकडील संत सोपानकाका सहकारी बँक लि . , यांचे 
दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ अखरेचे कर्ज रुपये ११,१८ , ५२६ ( अक्षरी रुपये अकरा लाख अठरा हजार पाचशे सव्वीस फक्त ) + पुढील व्याज इ . 
सर्व रक्कम वसुलीसाठी या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकतीवर बोजा नोंद करण्यात यावी आणि हा आदेश दिल्यानंतर 
पुढील आदेश होईपर्यंत त्या स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर 
तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


श्री . रामचंद्र किसन वाल्हेकर 


उपरोक्त रक्कम + पुढील व्याज + शासकीय अधिभार + कर्ज वसुली खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम संत सोपानकाका सहकारी 
बँक लि . , सासवड यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचा जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

स्थावर मिळकतीचे वर्णन / परिशिष्ट 

मौजे माळेगाव , तालुका भोर , जिल्हा पुणे येथील मिळकत खालीलप्रमाणे 

गट क्रमांक 

४ 


गट नंबर १६२/१ 


गाव 
3 


मौजे माळेगाव , 
तालुका भोर , 
जिल्हा पुणे . 


गट नंबर १०४ 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० 


गट नंबर १५ 


गट नंबर ७६ 


१६ , शके १ ९ ४४ 


गट नंबर ७ ९ 


५ 

०.८१ हे , 


गट नंबर ८० 

गट नंबर ९ ३ 


श्री . धुमाळ ज्ञानेश्वर मधुकर यांचे 

हिश्श्यावर . 

०.३८ . हे . 


क्षेत्र 

५ 


०.४० हे , 

पोट - खराब ०.०० हे . 
०.० ९ हे . 
पोट - खराब ०.०० हे . 


०.१० हे . 
पोट - खराब ०.०० हे . 
०.१२ हे . 
पोट - खराब ०.०० हे . 
०.१७ हे . 

०.२१.५० हे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ ७ , २०२२ / अग्रहायण १० १६ , शके १ ९ ४४ 

उपरोक्त मिळकत जाब देणार श्री . रामचंद्र किसन वाल्हेकर यांच्या हिश्श्यावर आहे तरी सदर मिळकतीवर बोजा नोंद करणे . 
जाब 
देणार यांच्या मालकीची म्हणजेच उपरोक्त तपशिलाप्रमाणे नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता जप्त करून त्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्याशिवाय वसुलीस पर्याय राहिलेला नाही . अशी माझी खात्री झाल्याने मी , खालीलप्रमाणे आदेश पारित करून 
निर्गमित करीत आहे . 

पुणे , ९ एप्रिल २०१ ९ . 


आदेश 

क्रमांक / वसुली / अ . / १५६ / ३ / १७२ / २१४ / ७५ / २०१ ९ – महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विजय किसन कोंडे , 
वसुली अधिकारी , संत सोपानकाका सहकारी बँक लि . , सासवड . महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ 
( १० ) अन्वये आदेश देतो की , जाब देणार ( १ ) मे . श्री . बनेश्वर इलेक्ट्रॉनिक्स , प्रो . प्रा . दिपक रामचंद्र वाल्हेकर , ( २ ) रामचंद्र किसन वाल्हेकर , 
( ३ ) पार्वती रामचंद्र वाल्हेकर , ( ४ ) रमेश बाळासो जाधव , ( ५ ) लक्ष्मण रामभाऊ रेणुसे यांचेकडील संत सोपानकाका सहकारी बँक लि . , यांचे 
दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ अखरेचे कर्ज रुपये ११ , १८ , ५२६ ( अक्षरी रुपये अकरा लाख अठरा हजार पाचशे सव्वीस फक्त ) + पुढील व्याज इ . 
सर्व रक्कम वसुलीसाठी या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकतीवर बोजा नोंद करण्यात यावी आणि हा आदेश दिल्यानंतर 
पुढील आदेश होईपर्यंत त्या स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर 
तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त रक्कम + पुढील व्याज + शासकीय अधिभार + कर्ज वसुली खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम संत सोपानकाका सहकारी 
बँक लि . , सासवड यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचा जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
स्थावर मिळकतीचे वर्णन / परिशिष्ट 

मौजे मेरावणे , पो . गुंजवणे , तालुका वेल्हे , जिल्हा पुणे येथील मिळकत खालीलप्रमाणे 

गट क्रमांक 


अ . क्र जाब देणाऱ्याचे नाव 

१ 

२ 

श्री . रेणुसे लक्ष्मण रामभाऊ 


१ 


3 


OC 


५ 


गाव 

३ 

मौजे मेरावणे , 
पो . गुंजवणे , 

तालुका वेल्हे , 
जिल्हा पुणे . 


पुणे , ९ एप्रिल २०१ ९ . 


४ 

गट नंबर २४५ 


गट नंबर ३६ ९ 


गट नंबर ३८६ 


गट नंबर ४०१ 


गट नंबर ४८४ 


क्षेत्र 

५ 

०.३३ हे . 

पोट - खराब ०.०२ हे . 
०.४ ९ हे . 
पोट - खराब ०.१४ हे . 
०.१५ हे . 

पोट खराब 0.00 हे . 


३३ 


- 


०.२० हे . 
पोट - खराब ०.०० हे . 
०.१५.५० हे . 
पोट - खराब ०.०६.७० हे . 


उपरोक्त मिळकत जाब देणार श्री . रेणुसे लक्ष्मण रामभाऊ यांच्या हिश्श्यावर आहे तरी सदर मिळकतीवर बोजा नोंद करणे . जाब 
देणार यांच्या मालकीची म्हणजेच उपरोक्त तपशिलाप्रमाणे नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता जप्त करून त्या स्थावर मालमत्तेची रीतसर 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्याशिवाय वसुलीस पर्याय राहिलेला नाही . अशी माझी खात्री झाल्याने मी , खालीलप्रमाणे आदेश पारित करून 
निर्गमित करीत आहे . 


विजय किसन कोंडे , 
वसुली अधिकारी , 

द्वारा - संत सोपानकाका सहकारी बँक लि . , 
सासवड , जिल्हा पुणे . 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ 


कर्जदार व जामीनदाराची 

व 

नावे ( जाब देणार ) 


आदेश 

क्रमांक -४७ / व.अ. / स्था.ज. / डॉ.अ.ज्ञा.चव्हाण / २०१ ९ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मी , विनय सुरेश रेगे , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
श्री तिरूपती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पत्ता : सर्व्हे नंबर ८ ९ २ - ए , रविवार पेठ , वैष्णव बिल्डिंग , आर . सी . एम . शाळेसमोर , 
पुणे -४११००२ . महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , डॉ . अशोक ज्ञानोबा 
चव्हाण यांना श्री तिरूपती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पत्ता : सर्व्हे नंबर ८ ९ २ - ए , रविवार पेठ , वैष्णव बिल्डिंग , आर . सी . एम . शाळेसमोर , 
पुणे -४११ ००२ ( शाखा रविवार पेठ ) कडून कर्ज घेण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या मालकीची मिळकत कात्रज , सर्व्हे नंबर १८ / २ ब / ५ आणि १८ / २ ब / 
६५ या मिळकतींवर बांधलेल्या " बी " इमारतीमधील माऊली कॉम्प्लेक्स , तिसरा मजल्यावरील फ्लॅट नंबर १८ , क्षेत्र ४८६ चौ . फूट म्हणजेच 
४५.१६ चौ.मी. ही मिळकत नोंदणीकृत गहाणखताने तारण दिली होती व आहे . कर्जदार डॉ . अशोक ज्ञानोबा चव्हाण यांच्याकडील 
श्री तिरूपती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पत्ता : सर्व्हे नंबर ८ ९ २ - ए , रविवार पेठ , वैष्णव बिल्डिंग , आर.सी. . एम . शाळेसमोर , 
पुणे -४११ ००२. या संस्थेचे वसूल पात्र कर्ज रक्कम रुपये १० , १५,८३८ ( अक्षरी रुपये दहा लाख पंधरा हजार आठशे अडतीस फक्त ) अधिक 
दिनांक ५ मे २०१४ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १३.५० टक्के व्याजाप्रमाणे होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुलीसाठी 
खर्च होणारी सर्व एकूण रक्कम वसुलीसाठी कर्जदार डॉ . अशोक ज्ञानोबा चव्हाण यांच्या स्वत : च्या मालकीची फ्लॅट / घर / सदनिका मिळकत 
या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली फ्लॅट / घर / सदनिका मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश 
देण्यात आल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या फ्लॅट / घर / सदनिका मिळकत / शेतजमिनीचे / स्थावर मालमत्तेचे 
केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 
कर्जास मिळकत सिटी सर्व्हे 
तारण देणाऱ्याचे नंबर 


कर्जदार : डॉ . अशोक 
ज्ञानोबा चव्हाण , 
रा . ३५ ९ , घोरपडे पेठ , 
पुणे -४११० ०११ . 
जामीनदार : ( १ ) श्री . सावंता 
अण्णाप्पा वाघमारे , 


रा . स . नं . २४ / बी , फ्लॅट नं . 
६ , मुंजाबा वस्ती , धानोरी , 
पुणे -४११ ०१५ . 


( २ ) मुलाणी राज हुसेन , 
रा . सुभाष पार्क , डी -३ / १२ , 
चिंतामणीनगर , हडपसर , 
पुणे -४११०२८ . 


( ३ ) सपकाळ विजय रामचंद्र , 
रा . बी - २.८२ , संभाजीनगर , 
धनकवडी , पुणे -४११ ०४३ . 
( ४ ) गायकवाड भास्कर सिद्राम , 
रा . पिंपरी चिंचवड म्युनिसिपल 
कार्पोरेशन कॉलनी , निगडी , 
पुणे -४११ ०४४ . 


वसुली दाखला 
क्रमांक / दिनांक 


पुणे , १ ९ जुलै २०१ ९ . 


क्र . १०१ / २ / ४६ / 
४०६/२०११ . 
दि . १ ऑगस्ट 
२०११ . 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० 


नाव 

डॉ . अशोक 

ज्ञानोबा चव्हाण . 


स.नं. १८ / २ ब / ५ 
आणि 

१८ / २ ब / ६५ . 


१६ , शके १ ९ ४४ 


मिळकतीचे वर्णन 


" बी " इमारतीमधील 
माऊली कॉम्प्लेक्स , 
तिसरा मजल्यावरील 
फ्लॅट नं . १८ , क्षेत्र ४८६ 
फूट म्हणजेच 


चौ . 

४५.४६ चौ.मी. 


चतु : सीमा 


पूर्व : फ्लॅट 
नंबर १५ . 
दक्षिण : फ्लॅट 
नंबर १७ . 

पश्चिम : मोकळी 


जागा . 

उत्तर : मोकळी 
जागा . 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च व दावा खर्च इत्यादी होणारी सर्व 
रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत श्री तिरूपती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पत्ता : सर्व्हे नंबर ८ ९ २ - ए , 
रविवार पेठ , वैष्णव बिल्डिंग , आर . सी . एम . शाळेसमोर , पुणे- ४११००२ या संस्थेच्या रविवार पेठ शाखेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेल्या फ्लॅट / घर रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . सदरची कायदेशीर विक्री प्रक्रियेचा खर्च प्रतिवादी यांचेकडून 
वसूल करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १ ९ जुलै २०१ ९ रोजी दिली असे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ 


कर्जदार व जामीनदाराची 
नावे ( जाब देणार ) 


आदेश 

क्रमांक -४८ / वि.व.अ. / ज.आ. / नि.ज.सरोदे / २०१ ९ – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मी , विनय सुरेश रेगे , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , श्री तिरूपती 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पत्ता : सर्व्हे नंबर ८ ९ २ - ए , रविवार पेठ , वैष्णव बिल्डिंग , आर . सी . एम . शाळेसमोर , पुणे -४११००२ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , सरोदे नितीन जनार्दन / धिवार रत्नप्रभा 
शामराव / धिवार प्रशांत शामराव यांना श्री तिरूपती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पत्ता : सर्व्हे नंबर ८ ९ २ - ए , रविवार पेठ , वैष्णव 
बिल्डिंग , आर.सी.एम. शाळेसमोर , पुणे -४११००२ ( शाखा रविवार पेठ ) कडून कर्ज घेण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या मालकीची मिळकत सर्व्हे 
नंबर १३६ , हिस्सा नंबर ७६० , वारजे माळवाडी , पुणे -४११०२ ९ . बिल्टअप ही स्थावर मालमत्ता पुणे सब रजिस्ट्रार हवेली नंबर २३ यांचे 
समोर नोंदणीकृत गहाणखताने दस्त क्रमांक ५३१८/२०१६ , दिनांक २५ जून २०१६ अन्वये इतर सर्व हक्कांसह तारण दिली होती व आहे . 
कर्जदार सरोदे नितीन जनार्दन / धिवार रत्नप्रभा शामराव / धिवार प्रशांत शामराव यांच्याकडील श्री तिरूपती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
पत्ता : सर्व्हे नंबर ८ ९ २ - ए , रविवार पेठ , वैष्णव बिल्डिंग , आर . सी . एम . शाळेसमोर , पुणे- ४११००२. या संस्थेचे वसूल पात्र कर्ज रक्कम 
रुपये ४२,७७,५८८ ( अक्षरी रुपये बेचाळीस लाख सत्त्याहत्तर हजार पाचशे अठ्याऐंशी फक्त ) अधिक दिनांक २६ सप्टेंबर २०१७ पासून पुढे 
ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५.५० टक्के व्याजाप्रमाणे होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुलीसाठी खर्च होणारी सर्व एकूण 
रक्कम वसुलीसाठी कर्जदार सरोदे नितीन जनार्दन / धिवार रत्नप्रभा शामराव / धिवार प्रशांत शामराव यांच्या स्वत : च्या मालकीची फ्लॅट / घर / 
सदनिका मिळकत या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्येनमूद केलेली फ्लॅट / घर / सदनिका मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे 
आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या फ्लॅट / घर / सदनिका मिळकत / शेतजमिनीचे / 
स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 
कर्जास मिळकत सिटी सर्व्हे 
तारण देणाऱ्याचे नंबर 


कर्जदार : सरोदे नितीन 
जनार्दन , 

रा . स . नं . ३/१४ , अ / १४ - बी , 
गोविंद पाटीलनगर , हिलटॉप 
सोसायटी , तळजाई परिसर , 
धनकवडी , पुणे -४११ ०४३ . 
सहकर्जदार : धिवार रत्नप्रभा 
शामराव / धिवार प्रशांत शामराव , 
रा . स.नं. १३६ , हिस्सा नंबर 
७६० , वारजे माळवाडी , 

पुणे -४११ ०२ ९ . 

जामीनदार : 


( १ ) गोते नागेश ज्ञानेश्वर , 
रा . स.नं. १०३ , बहिरटवाडी , 
हनुमान प्रोव्हिजन स्टोअर्समागे , 
शिवाजीनगर , पुणे -४११ ०१६ . 
( २ ) जोशी राहुल विलास , 
रा . स . नंबर २५/५/१ , फ्लॅट 
नंबर १५ , तुळजाभवानीनगर , 
चंद्रभागा कॉम्प्लेक्स , 
पिंपळे गुरव , पुणे- ४११ ०२७ . 


( ३ ) कापसे प्रशांत रमाकांत , 

रा . फ्लॅट नंबर १८ / बी / २ , 


वसुली दाखला 
क्रमांक / दिनांक 


स.नं. १७७ , गिरीधरनगर , 
मुंबई- बैंगलोर हायवे , 
आरएमडी कॉलेजजवळ , 

वारजे , पुणे -४११०५८ . 


क्र . १०१ / १०६ ९ / 
१३७३/२०१७ . 
दि . २१ नोव्हेंबर 

२०१७ . 


नाव 

सरोदे नितीन 
जनार्दन व धिवार 
रत्नप्रभा शामराव / 
धिवार प्रशांत 
शामराव . 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० १६ , शके १ ९ ४४ 


स . नं . १३६ , 
हिस्सा नंबर 
७६० . 


मिळकतीचे वर्णन 


सर्व्हे नंबर १३६ , 
हिस्सा नंबर ७६० , 
वारजे माळवाडी , 

क्षेत्र १२७५ चौ . फूट 


चतु : सीमा 


३५ 


पूर्व : मिळकत नं . 
६४/१५ . 
दक्षिण : रस्ता 
पश्चिम : मिळकत 


नं . ६४/१३ . 
उत्तर : ड्रेनेज 
लाईन . 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार 


पुणे , १ ९ जुलै २०१ ९ . 


कर्जदार व सहकर्जदार 
व जामीनदांराची नावे 
( जाब देणार ) 
कर्जदार : नाबगे वैशाली 
दिपक , 

क्र . १०१ / ३४७ / 
१०३८ / २०१ ९ . 

रा . स . नं . १३५१ , गणेश पार्क , दि . २ ऑगस्ट 

वाघोली , पुणे -४११ ०१४ . 

२०१७ . 

जामीनदार : 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च व दावा खर्च इत्यादी होणारी सर्व 
रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत श्री तिरूपती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पत्ता : सर्व्हे नंबर ८ ९ २ - ए , 
रविवार पेठ , वैष्णव बिल्डिंग , आर . सी . एम . शाळेसमोर , पुणे -४११००२ या संस्थेच्या रविवार पेठ शाखेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेल्या फ्लॅट / घर रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . सदरची कायदेशीर विक्री प्रक्रियेचा खर्च प्रतिवादी यांचेकडून 
वसूल करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १ ९ जुलै २०१ ९ रोजी दिली असे . 


( १ ) थोटे अंगद प्रल्हाद , 

रा . गणेश पार्क , प्रिती निवास , 


ते बुधवार , डिसेंबर १ 


साईसत्यम पार्कजवळ , 
पुणे - नगर रोड , वाघोली , 
पुणे -४११ ०१४ . 

( २ ) सस्ते प्रदिप कोंडीबा , 
रा . २६५ , मंगळवार पेठ , 
पुणे -४११ ०११ . 


वसुली दाखला 
क्रमांक / दिनांक 


- 


आदेश 

क्रमांक -३४० / वि.व.अ. / व / नाबगे वै . दि . / २०१ ९ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मी , नितेश रमेश पवार , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
श्री तिरूपती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पत्ता : सर्व्हे नंबर ८ ९ २ - ए , रविवार पेठ , वैष्णव बिल्डिंग , आर . सी . एम . शाळेसमोर , पुणे 
४११ ००२. महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , नाबगे वैशाली दिपक 
यांना श्री तिरूपती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पत्ता : सर्व्हे नंबर ८ ९ २ - ए , रविवार पेठ , वैष्णव बिल्डिंग , आर . सी . एम . शाळेसमोर , 
पुणे -४११ ००२ ( शाखा रविवार पेठ ) कडून कर्ज घेण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या मालकीची मिळकत मौजे वाघोली येथील सर्व्हे / गट नंबर 
१३५१ , हिस्सा नंबर ३ यांसी क्षेत्र १ हे . ५ ९ आर म्हणजेच ०० हे , ०१ आर म्हणजेच १००० चौ . फूट यापैकी लिहून देणार यांचा अविभक्त 
१/२ हिस्सा हक्क व अधिकार हेक्टर ००.००.५ आर म्हणजे ५०० चौ . फूट ही मिळकत स्थावर मालमत्ता दिनांक १४ डिसेंबर २०१२ रोजी 
नोंदणीकृत गहाणखत अन्वये रीतसर नोंदवून लिहून इतर सर्व हक्कांसह दरोबस्तासह तारण दिलेली होती व आहे . कर्जदार नाबगे वैशाली 
दिपक यांच्याकडील श्री तिरूपती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पत्ता : सर्व्हे नंबर ८ ९ २ - ए , रविवार पेठ , वैष्णव बिल्डिंग , आर.सी.एम. 
शाळेसमोर , पुणे -४११ ००२. या संस्थेचे वसूल पात्र कर्ज रक्कम रुपये ५,३४,३२५ ( अक्षरी रुपये पाच लाख चौतीस हजार तीनशे पंचवीस 
फक्त ) अधिक दिनांक २५ एप्रिल २०१४ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के व्याजाप्रमाणे होणारे व्याज , 
सरचार्ज व वसुलीसाठी खर्च होणारी सर्व एकूण रक्कम वसुलीसाठी कर्जदार नाबगे वैशाली दिपक यांनी नाबगे दिपक शिवाजी यांच्या 
स्वत : च्या मालकीची फ्लॅट / घर / सदनिका मिळकत या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली फ्लॅट / घर / सदनिका मिळकत या आदेशान्वये 
जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या फ्लॅट / घर / सदनिका 
मिळकत / शेतजमिनीचे / स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर 
तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 
कर्जास मिळकत सिटी सर्व्हे 
तारण देणाऱ्याचे नंबर 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० 


नाव 
नाबगे वैशाली 
दिपक / नाबगे 

दिपक शिवाजी . 


१६ , शके १ ९ ४४ 


विनय सुरेश रेगे , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 

द्वारा - श्री तिरूपती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
सर्व्हे नं . ८ ९ २ - ए , रविवार पेठ , वैष्णव बिल्डिंग , 
पुणे -४११००२ . 


सर्व्हे / गट 
नंबर १३५१ , 
हिस्सा नं . ३ . 


मिळकतीचे वर्णन 


मौजे वाघोली येथील 
सर्व्हे / गट नं . १३५१ , 
हिस्सा नं . ३ यांसी क्षेत्र 
१ हे . ५ ९ आर म्हणजेच 
०० हे . ०१ आर म्हणजेच 


चतु : सीमा 


पूर्व : गट नंबर 

२३४० . 

दक्षिण : १५ फूट 
कॉलनी रोड . 
पश्चिम : ठाकरे 


१००० चौ . फूट यापैकी 
लिहून देणार यांचा 

अविभक्त १/२ हिस्सा व यांची मिळकत 

अधिकार हेक्टर 00.00 , 

आर म्हणजे ५०० चौ . 

फूट ही मिळकत स्थावर 

मालमत्ता . 


यांची मिळकत . 

उत्तर : आहेर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ ७ , २०२२ / अग्रहायण १० 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च व दावा खर्च इत्यादी होणारी सर्व 
रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत श्री तिरूपती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पत्ता : सर्व्हे नंबर ८ ९ २ - ए , 
रविवार पेठ , वैष्णव बिल्डिंग , आर . सी . एम . शाळेसमोर , पुणे -४११००२ या संस्थेच्या रविवार पेठ शाखेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेल्या फ्लॅट / घर रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . सदरची कायदेशीर विक्री प्रक्रियेचा खर्च प्रतिवादी यांचेकडून 
वसूल करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १६ डिसेंबर २०१ ९ रोजी दिली असे . 

पुणे , १६ डिसेंबर २०१ ९ . 


कर्जदार व सहकर्जदार 
व जामीनदाराची नावे 

( जाब देणार ) 
कर्जदार : तोष्णीवाल संगिता 
अनिल , 

रा . प्लॉट नं . ८ , तिसरा मजला , 

कृष्णा अपार्टमेंट , ४२ , बुधवार 
पेठ , गणपती चौक , 
पुणे -४११ ००२ . 
जामीनदार : ( १ ) तोष्णीवाल 
अनिल बालकिसन , 


आदेश 

- 

चो . 

चौ . 

२०० 

क्रमांक -३४६ / वि.व.अ. / व / तोष्णीवाल सं.अ. / २०१ ९ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मी , नितेश रमेश पवार , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
श्री तिरूपती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पत्ता : सर्व्हे नंबर ८ ९ २ - ए , रविवार पेठ , वैष्णव बिल्डिंग , आर . सी . एम . शाळेसमोर , पुणे 
४११ ००२. महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , तोष्णीवाल संगिता अनिल 
यांना श्री तिरूपती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पत्ता : सर्व्हे नंबर ८ ९ २ - ए , रविवार पेठ , वैष्णव बिल्डिंग , आर . सी . एम . शाळेसमोर , 
पुणे -४११ ००२ ( शाखा रविवार पेठ ) कडून कर्ज घेण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या मालकीची मिळकत बुधवार पेठ , सि.स.नं. ४२ या मिळकतीवर 
बांधलेल्या कृष्णा सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादितमधील तिसऱ्या मजल्यावरील फ्लॅट नंबर ८ , क्षेत्र ३४० फूट बिल्टअप आणि सदाशिव 
पेठ येथील सि.स.नं. ८७५ - अ व ८७५ - ब या मिळकतींवर बांधलेल्या गंगासागर अपार्टमेंटमधील तळमजल्यावरील ऑफिस क्रमांक १ , क्षेत्र 
१८. ५८ चौ . मी . म्हणजेच 
फूट बिल्टअप ही मिळकत स्थावर मालमत्ता दिनांक २७ मार्च २०१२ रोजी नोंदणीकृत गहाणखत अन्वये 
रीतसर नोंदवून लिहून इतर सर्व हक्कांसह दरोबस्तासह तारण दिलेली होती व आहे . कर्जदार तोष्णीवाल संगिता अनिल यांच्याकडील 
श्री तिरूपती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पत्ता : सर्व्हे नंबर ८ ९ २ - ए , रविवार पेठ , वैष्णव बिल्डिंग , आर . सी . एम . शाळेसमोर , पुणे 
४११ ००२. या संस्थेचे वसूल पात्र कर्ज रक्कम रुपये ११,८६ , ९ ७८ ( अक्षरी रुपये अकरा लाख शहाऐंशी हजार नऊशे अठ्याहत्तर फक्त ) 
अधिक दिनांक ३ जानेवारी २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. १५ टक्के व्याजाप्रमाणे होणारे व्याज , सरचार्ज 
व वसुलीसाठी खर्च होणारी सर्व एकूण रक्कम वसुलीसाठी कर्जदार तोष्णीवाल संगिता अनिल यांच्या स्वत : च्या मालकीची फ्लॅट / घर / 
सदनिका मिळकत या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली फ्लॅट / घर / सदनिका मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे 
आणि हा आदेश देण्यात आल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त केलेल्या फ्लॅट / घर / सदनिका मिळकत / शेतजमिनीचे / 
स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 
कर्जास मिळकत सिटी सर्व्हे 
तारण देणाऱ्याचे नंबर 

नाव 


रा . प्लॉट नं . ८ , तिसरा मजला , 
कृष्णा अपार्टमेंट , ४२ , बुधवार 
पेठ , गणपती चौक , 
पुणे -४११००२ . 

( २ ) जैन प्रकाश ओहरमल , 
रा . ओ -४०४ , मेहता टॉवर , 
खडकी , पुणे -४११ ००३ . 


वसुली दाखला 
क्रमांक / दिनांक 


क्र . १०१ / १२७८ / 
१३२०/२०१७ . 
दि . २१ मार्च 
२०१७ . 


१६ , शके १ ९ ४४ 


तोष्णीवाल संगिता 
अनिल . 


८७५ - अ व 

सि.स.नं. 

८७५- ब . 


मिळकतीचे वर्णन 


सि.स.नं. ४२ , बुधवार पेठ , सि.स.नं. ४२ या 

सि.स.नं. 


३७ 


मिळकतीवर बांधलेल्या कृष्णा 
सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित - 
मधील तिसऱ्या मजल्यावरील फ्लॅट 
नं . ८ , क्षेत्र ३४० चौ . फूट बिल्टअप 
आणि सदाशिव पेठ येथील 
सि.स.नं. ८७५ - अ व ८७५ - ब या 
मिळकतीवर बांधलेल्या गंगासागर 
अपार्टमेंटमधील तळमजल्यावरील 
ऑफिस क्र . १ , क्षेत्र १८.५८ चौ.मी. 
म्हणजेच २०० चौ . फूट बिल्टअप 
ही मिळकत स्थावर मालमत्ता 
दि . २७ मार्च २०१२ रोजी 
नोंदणीकृत गहाणखत . 


चतु : सीमा 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार 


पुणे , १८ डिसेंबर २०१ ९ . 


ते बुधवार , 


वसुली दाखला / हुकूमतनामा 
क्रमांक व दिनांक 


डिसेंबर १ 


१०१ / १११ ९ / ५५ ९ / २०१८ , 
दिनांक २४ जुलै २०१८ . 


- 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च व दावा खर्च इत्यादी होणारी सर्व 
रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत श्री तिरूपती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पत्ता : सर्व्हे नंबर ८ ९ २ - ए , 
रविवार पेठ , वैष्णव बिल्डिंग , आर . सी . एम . शाळेसमोर , पुणे- ४११००२ या संस्थेच्या रविवार पेठ शाखेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेल्या फ्लॅट / घर रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . सदरची कायदेशीर विक्री प्रक्रियेचा खर्च प्रतिवादी यांचेकडून 
वसूल करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १८ डिसेंबर २०१ ९ रोजी दिली असे . 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० 


आदेश 

क्रमांक -८३ / वि.व.अ. / व / स्था.मा.ज. / सौ.रो.ल.गायकवाड / २०१ ९.– महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मी , सुभाष एस . कांबळे , विशेष वसुली व विक्री 
अधिकारी , पुणे द्वारा- आदित्य नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , शिरूर , तालुका शिरूर , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , 
१ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , सौ . रोहिणी लहू गायकवाड , रा . १४७० , यशवंत कॉलनी , शिरूर , जिल्हा 
पुणे यांचेकडील आदित्य नागरी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , शिरूर , तालुका शिरूर , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रक्कम 
रुपये ४,८८ , ९ ८१ अधिक दिनांक २४ जुलै २०१८ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज , शासकीय 
सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी कर्जदार यांची मौजे ग्रामपंचायत करडे , तालुका शिरूर , जिल्हा पुणे येथील मिळकत या आदेशापर्यंत 
परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या 
आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या मिळकतीचे ( स्थावर ) मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा 
बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

परिशिष्ट 


१६ , शके १ ९ ४४ 


नितेश रमेश पवार , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 

द्वारा- श्री तिरूपती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
सर्व्हे नं . ८ ९ २ - ए , रविवार पेठ , वैष्णव बिल्डिंग , 
पुणे -४११ ००२ . 


जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 

गावाचे नाव , तालुका , जिल्हा 
मिळकतीचे वर्णन 


मौजे शिरूर ग्रामीण शिवारातील षटकार कॉलनी मिळकत ग्रा.पं.मि.नं. 
८५३ , क्षेत्रफळ २६ X ११ आर . सी . सी . इमारत एकूण क्षेत्रफळ २८६ चौ . 
फूट , आकार ५५ ९ रुपये ०० पैसे ग्रा.पं.मि.नं. ८५७ , क्षेत्रफळ २६ × ११ 
आर . सी . सी . इमारत एकूण क्षेत्रफळ २८६ चौ . फूट , आकार ५५ ९ रुपये 
०० पैसे . 


चतु : सीमा 


पूर्व : 

पश्चिम : सरकारी 
दक्षिण : नकाशेप्रमाणे 
उत्तर : 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी होणारी सर्व रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत आदित्य नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , शिरूर , तालुका शिरूर , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १७ डिसेंबर २०१ ९ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 

पुणे , १७ डिसेंबर २०१ ९ . 


आदेश 

क्रमांक -८४ / वि.व.अ. / व / स्था.मा.ज. / शि.प्र.पाथरकर / २०१ ९ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मी , सुभाष एस . कांबळे , विशेष वसुली व विक्री 
अधिकारी , पुणे द्वारा- आदित्य नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , शिरूर तालुका शिरूर , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , 
१ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . शिवप्रसाद प्रकाशराव पाथरकर , सुभाष चौक , तालुका शिरूर , 
शिरूर , जिल्हा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ ७ , २०२२ / अग्रहायण १० १६ , शके १ ९ ४४ 

पुणे यांचेकडील आदित्य नागरी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , शिरूर , तालुका शिरूर , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रक्कम 
रुपये १,८३,१५७ अधिक दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज , 
शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च वसुलीसाठी कर्जदार यांची मौजे ग्रामपंचायत शिरूर तालुका शिरूर , जिल्हा पुणे येथील मिळकत या 
आदेशापर्यंत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश 
होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या मिळकतीचे ( स्थावर ) मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत 
करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई 
करण्यात येत आहे . 


वसुली दाखला / हुकूमतनामा 
क्रमांक व दिनांक 


१०१/१४११/१२८४/२०१८ , 
दिनांक २५ सप्टेंबर २०१८ . 


पुणे , १७ डिसेंबर २०१ ९ . 


तुकडी पुणे , पोट तुकडी व तालुका शिरूर , जिल्हा पुणे , मा . दुय्यम 
निबंधक सो . , शिरूर यांचे हद्दीतील व जिल्हा परिषद , पुणे व तालुका 
पंचायत समिती , शिरूर , यांचे कार्यक्षेत्रातील शिरूर नगरपालिका हद्दी 
तील येथील सोना आळी ते कुंभार आळी भागातील जुना घर नं . ९ ०७ , 
नवीन घर नंबर २ ९ ७० जागा . 


परिशिष्ट 

जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 

गावाचे नाव , तालुका , जिल्हा 
मिळकतीचे वर्णन 


( १ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे 


J 


- 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी होणारी सर्व रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत आदित्य नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , शिरूर तालुका शिरूर , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 
सदरचा आदेश आज दिनांक १७ डिसेंबर २०१ ९ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 


J 


१. श्री . निरंजन बबनराव अवघडे ( मयत ) / शोभा निरंजन अवघडे . 

२. श्री . स्वामी बसवराज बाबुराव . 

3. श्री . गोरखे अमोल गणपत . 


चतु : सीमा 


पूर्व : 

पश्चिम : सरकारी 
दक्षिण : नकाशेप्रमाणे 
उत्तर : 


३ ९ 


आदेश 

क्रमांक / वि.व.अ. / स्था.ज. / १५६ / १०१ / १८१ / २०१ ९ – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , दत्तात्रय माधवराव कुलकर्णी , 
वसुली अधिकारी , जनहित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , ४५१ , सेंटर स्ट्रीट , कॅम्प , पुणे- ४११ ००१. महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , 
१ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . निरंजन बबनराव अवघडे ( मयत ) / शोभा निरंजन अवघडे यांचेकडील 
कर्ज रुपये १५,७७,७८८ अधिक दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८ पासून होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व वसुली खर्च , वसुलीसाठी त्यांनी बंधनपत्र 
गहाणखताद्वारे खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून 
सदर स्थावर मालमत्तेबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीज , लीन , ताबा खरेदी , खाजगी हस्तांतरण तारण करण्यास या आदेशाने 
मनाई करण्यात येत आहे आणि केल्यास निरर्थक ठरतील हायपोथिकेशन बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


सुभाष एस . कांबळे , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 

द्वारा- आदित्य नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
शिरूर , तालुका शिरूर , जिल्हा पुणे . 


( २ ) जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन – तुकडी पुणे , पोट तुकडी तालुका हवेली , मे . दुय्यम निबंधक साहेब , हवेली यांचे कार्यक्षेत्रामधील 
सर्व्हे नंबर २५ , प्लॉट नंबर २८ , श्री . विहार को - ऑप . हाउसिंग सोसायटी लि . या इमारतीमधील तळमजल्यावरील फ्लॅट नंबर १ , क्षेत्रफळ 
५६५ स्क्वेअर फूट अधिक ३०० स्क्वेअर फूट मोकळी जागा ( ओपन स्पेस ) ग्रामपंचायत मिळकत नंबर ६/०५११/०१ , जिल्हा पुणे ही मिळकत . 


४० 


पुणे , २० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ 


मे 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
जनहित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , ४५१ , सेंटर स्ट्रीट , कॅम्प , पुणे -४११००१ यांच्याकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त 
केलेली स्थावर मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २० मे २०१ ९ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 


- 


२०१ ९ . 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० १६ , शके १ ९ ४४ 


दत्तात्रय माधवराव कुलकर्णी , 
वसुली अधिकारी , 

द्वारा- जनहित नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
४५१ , सेंटर स्ट्रीट , कॅम्प , पुणे -४११ ००१ . 


आदेश 

क्रमांक वि.व.अ. / १५६ / स्था.ज. / वि.उ.देवडा / २०१८ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , सुरेखा 
अच्युत गायकवाड , वसुली अधिकारी , पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो 
की , श्री . विक्रमसिंह उदयसिंह देवडा ( लवादी थकबाकीदार ) व त्यांचे जामीनदार यांचेकडून शिवमुद्रा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
चिखली , जि . पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये ३७,०८,८ ९ १ व रक्कम रुपये २७,३६,६७१ वर दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१ ९ पासून पुढे १५ टक्के 
व्याज , आदेशिकेचा खर्च इत्यादीसह रक्कम वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता कर्जदार 
सदर मिळकतीवर बजावत असलेले हक्क या आदेशानुसार जप्त करण्यात येत आहे . सदरचा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत 
त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये 
मनाई करण्यात येत आहे . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

गाव मौजे चिखली , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ११८३ यामधील क्षेत्र १०२३ चौ . फूट म्हणजेच ९ ५.०७ चौ . मी . 
जागा व त्यावरील आर.सी.सी. बांधकाम तळमजला , पहिला मजला व दुसरा मजला असे एकूण बांधकाम क्षेत्र २५६६.१६ चौ . फूट गहाणखताप्रमाणे . 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत ज्याअर्थी , 
शिवमुद्रा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , चिखली , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १८ जुलै २०१ ९ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

पुणे , १८ जुलै २०१ ९ . 


आदेश 

क्रमांक वि.व.अ. / १५६ / स्था.ज. / वि.द.सासवडे / २०१ ९ – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , सुरेखा 
अच्युत गायकवाड , वसुली अधिकारी , पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो 
की , श्री . विनोद दत्तात्रय सासवडे ( लवादी थकबाकीदार ) व त्यांचे जामीनदार यांचेकडून शिवमुद्रा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
चिखली , जि . पुणे यांचे कर्ज रक्कम रुपये ४,७४,३०२ व रक्कम रुपये ३,४५,८०० वर दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१ ९ पासून पुढे १५ टक्के 
व्याज , आदेशिकेचा खर्च इत्यादीसह रक्कम वसुलीसाठी त्यांची या आदेशांतर्गतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता कर्जदार 
सदर मिळकतीवर बजावत असलेले हक्क या आदेशानुसार जप्त करण्यात येत आहे . सदरचा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत 
त्या मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करणेस किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये 
मनाई करण्यात येत आहे . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

१. गाव मौजे चिखली , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर १६५ ९ यामधील क्षेत्र १००० चौ . फूट म्हणजेच ९२.९ ३ चौ . मी . 
जागा व त्यावरील आर . सी . सी . बांधकाम असलेली संपूर्ण घर मिळकत तारण गहाणखताप्रमाणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ 


पुणे , १८ जुलै २०१ ९ . 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत ज्याअर्थी , 
शिवमुद्रा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , चिखली , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मालमत्तेची 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १८ जुलै २०१ ९ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


वसुली दाखला 
क्रमांक व तारीख 


१३८/२०१६ , 

दि . २८ सप्टेंबर २०१६ . 


आदेश 

क्रमांक / आर.ओ. / स्था.ज. / ११ / २०१ ९ -२० . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ प्रमाणे थकबाकीदार श्री . संतोष 
अंकुशराव भोईटे व इतर यांचेविरुद्ध शिवकृपा सहकारी पतपेढी लि . , मुंबई , शाखा कोरेगाव यांनी वसुली दाखला क्रमांक १३८/२०१६ , 
दिनांक २८ सप्टेंबर २०१६ रोजीच्या प्रमाणपत्रान्वये वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी कायदा १ ९ ६० कलम १०१ अन्वये वसुली दाखला प्राप्त 
करून घेतला आहे व त्याची अंमलबजावणी खालील सही करणार हे करीत आहे . त्याप्रमाणे लवादी थकबाकीदार श्री . संतोष अंकुशराव 
भोईटे यांचे जामीनदार श्री . विकास खुडे यांचेकडून रुपये ४२,३१,६६४ व त्यावरील व्याज व खर्च वसुलीसाठी त्यांची स्थावर मालमत्ता जप्त 
करीत आहोत आणि यावास्तव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चा नियम १०७ ( १० ) प्रमाणे मी , शरद दत्तात्रय जाधव , वसुली 
अधिकारी , लवादी थकबाकीदार श्री . संतोष अंकुशराव भोईटे यांचे जामीनदार श्री . विकास अशोक खुडे यांची सदरची निम्नलिखित स्थावर 
मालमत्ता या आदेशाने जप्त करीत आहे आणि या आदेशाच्या तारखेनंतर सदर स्थावर मालमत्ता तबदील केल्यास तिचा ताबा दिल्यास , 
त्यावर टाच , बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


लवादी थकीत कर्जदार 


सातारा , २२ एप्रिल २०१ ९ . 


मालमत्तेचे वर्णन 


श्री . संतोष अंकुशराव भोईटे यांचे 
जामीनदार श्री . विकास अशोक खुडे , 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० १६ , शके १ ९ ४४ 


गावाचे नाव 


बोरोडी , 
ता . आष्टी , 
जि . बीड . 


४१ 


सुरेखा अच्युत गायकवाड , 
वसुली अधिकारी , 

द्वारा - शिवमुद्रा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
चिखली , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . 


गट नंबर / 
मिळकत 

नंबर 

१११/१ 


आकार 

क्षेत्र 
हे . आ . / रुपये पैसे 

चौ . फूट 

०.६३.३३ 


चतु : सीमा 


०.९ ६ संपूर्ण हिस्सा 


ज्याअर्थी , वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम रुपये ४२,३१,६६४ अधिक व्याज व खर्च इत्यादी रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून १५ 
दिवसांत भरली नाही तर उपरोक्त मालमत्ता विक्रीस काढण्यात येईल . 


शरद दत्तात्रय जाधव , 
वसुली अधिकारी , 

द्वारा- शिवकृपा सहकारी पतपेढी मर्यादित , 
तालुका कोरेगाव , जिल्हा सातारा 


आदेश 

क्रमांक एस.आर.ओ. / १५६ / ८५० / २०१ ९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली अधिकारी , 
द्वारा- नवप्रभा महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , अवधुतनगर , फुरसुंगी , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . अरुण दिलीप खोले यांचेकडील रुपये ५,५३,८५१ अधिक 
दिनांक ५ मार्च २०१७ पासून होणारे व्याज , सरचार्ज व वसुली खर्च , वसुलीसाठी त्यांनी खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता 
या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही , कसलाही करार , 
गहाण , लीन , ताबा , खरेदी , खाजगी हस्तांतरण तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे . तसे केले तर त्या सर्व बाबी 
नवप्रभा महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , अवधुतनगर , फुरसुंगी , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचेबाबत रद्द होतील . निरर्थक 
ठरतील , बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ 


( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक व दिनांक 

( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . 

( १ ) श्री . अरुण दिलीप खोले , ( २ ) श्री . शरद वसंत दास , ( ३ ) श्री . अरुण विश्वनाथ दास , 


पुणे , २ ९ ऑक्टोबर २०१ ९ . 


( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : -- मौजे फुरसुंगी , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे हद्दीतील सब रजिस्ट्रार , हवेली , जिल्हा पुणे यांच्या 
हद्दीतील सर्व्हे नंबर २२० , हि , नंबर १/६५ , मधील ०० हे . ०.१ / २ ( अर्धा आर ) म्हणजेच ५०० चौ . 
हे . ०.१ / २ ( अर्धा आर ) म्हणजेच ५०० चौ . फूट मिळकत . त्यातील दगड , माती व 
सदर मिळकतीत जाण्या - येण्याच्या हक्कासहित सर्व तदंगभूत वस्तुसहित . 


परिशिष्ट 

जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे वर्णन 

दाखला क्रमांक १०१/१२१/४४६/२०१७ , दिनांक २७ जून २०१७ . 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , सरचार्ज व इतर खर्च इत्यादी या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत नवप्रभा 
महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , अवधुतनगर , फुरसुंगी , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही तर उपरोक्त 
जप्त केलेल्या मालमत्तेची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २ ९ ऑक्टोबर २०१ ९ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 


वसुली दाखला / 
हुकूमतनामा क्रमांक 

व दिनांक 

१०१ / ९ ५२ / १०१६ / २०१७ / 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० 


सन २०१७ , 

दि . २/२/२०१७ . 


आदेश 

क्रमांक १० / ४ / वि.व.अ. / व / सं.र.लोखंडे / स्था.मा.ज. / २०१ ९ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी , पुणे द्वारा शिवचैतन्य नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , फुरसुंगी , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . संतोष रविंद्र लोखंडे , राहणार सर्व्हे नंबर ३६ / १० , गुलमोहर 
कॉलनी , काळेपडक , हडपसर , पुणे यांचेकडील शिवचैतन्य नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , फुरसुंगी , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे - २८ 
या संस्थेचे कर्ज रुपये ४ , ९ ५,४३६ अधिक दिनांक २३ सप्टेंबर २०१६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे 
होणारे व्याज , शासकीय सेवा शुल्क व दावा खर्च वसुलीसाठी होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी स्वत : च्या मालकीची व लिहून देणार सौ . 
स्वरुपा संतोष लोखंडे , राहणार सर्व्हे नंबर ३६ / १० , गुलमोहर कॉलनी , काळेपडळ , हडपसर , पुणे - २८ त्यांची पत्नी यांच्या मालकीची मौजे 
फुरसुंगी येथील प्लॉट मिळकत या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली प्लॉट मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे 
आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या प्लॉट मिळकत / स्थावर मालमत्तेचे केलेले 
कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


१६ , शके १ ९ ४४ 


सुभाष कांबळे , 
विशेष वसुली अधिकारी , 
द्वारा नवप्रभा महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
अवधुतनगर , फुरसुंगी , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . 


परिशिष्ट 

जप्त केलेल्या शेतजमिनीचे वर्णन 

गावाचे नाव , तालुका , जिल्हा , 
मिळकतीचे वर्णन , सर्व्हे नंबर , हिस्सा क्रमांक 
व क्षेत्र 


गाव मौजे फुरसुंगी , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील जुना 
सर्व्हे नंबर १४० व नवीन सर्व्हे नंबर १६५ , हिस्सा क्र . १ , 
यांसी क्षेत्र ०० हे . १५.५ आर क्षेत्रापैकी ०० हे . १२ आर 
मिळकत क्षेत्र . 


कलम १ ( अ ) यात वर्णन केलेल्या मिळकतीवर आर . सी . सी . 
बांधकाम करण्यात आलेल्या व श्रेयस आर्चिड या नावाने 
ओळखल्या जाणाऱ्या स्कीममधील सहाव्या मजल्यावरील 
प्लॉट क्र . ६०५ , क्षेत्रफळ ५५० चौ . फूट म्हणजेच 
मी . ( बिल्टअप ) ग्रामपंचायत ७ ९ ३७ येणेप्रमाणे . 

५१.११ 


चो . 


चतु : सीमा 


पूर्वेस : श्री . अजित सदाशिव व मूळमालकाची 
उर्वरित मिळकत . 


पश्चिमेस : सदाशिव काळू हरपळे यांची 
मिळकत . 

दक्षिणेस : श्री . चांद यांची मिळकत . 
उत्तरेस : रोड 


पूर्वेस : प्लॉट नंबर ६०२ 
पश्चिमेस : ओपन पेस 


दक्षिणेस : प्लॉट नंबर ६०४ 

उत्तरेस : लिफ्ट व प्लॉट नंबर ६०६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते 


पुणे , ३० मार्च २०१ ९ . 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय सेवा शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत ज्याअर्थी , शिवचैतन्य नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , फुरसुंगी , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचेकडे 
भरणा केली नाही तर उपरोक्त जप्त केलेली स्थावर मालमत्तेची जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०१ ९ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


निवाडा / 
आदेशाची तारीख 


१ 

क्रमांक ३१३ , 
दि . ४ सप्टेंबर 
२०१७ . 


बुधवार , 


कर्जदार / 
मिळकतदाराचे नाव 


आदेश 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चा नियम १०७ ( १० ) प्रमाणे . 

क्रमांक / वि.व.अ. / स्था.ज.आ. / ११८ / २०२०-२१ . – ज्याअर्थी , चेअरमन , ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई , शाखा सातारा 
यांनी मिळविलेला लवाद दाखला क्रमांक १०१/३१३/२०१७ , दिनांक ४ सप्टेंबर २०१७ यात नमूद केलेली येणेबाकी रक्कम रुपये ९९ , ४७५ 
थकबाकीदार सभासद कर्जदार सौ . अर्चना अनिल आस्वानी , राहणार मु . पो . रि . स . नं . ३ ९ २ / १ , प्लॉट नंबर ८७ , एस -२ , तालुका , जिल्हा 
सातारा प्रतिवादी यांची खाली नमूद केलेली मालमत्ता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० च्या कलम १५६ व नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार जप्त करून व विक्री होऊन मिळणेबाबत अर्ज केला आहे . 


२ 

कर्जदार : - सौ . अर्चना अनिल 
आस्वानी यांचे पती मालमत्ता 
धारक श्री . अनिल चुनीलाल 
आस्वानी यांच्या मिळकतीवर 
वारसाहक्काने . 


डिसेंबर १ 


त्याअर्थी , मी , के . एस . खामकर , वसुली व विक्री अधिकारी , महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ च्या नियम १०७ ( १० ) अन्वये आदेश 
देतो की , खाली नमूद केलेली मालमत्ता या आदेशान्वये आज दिनांक १८ जानेवारी २०२१ रोजी जप्त करण्यात आली असून या आदेशानुसार 
त्या मालमत्तेचे अथवा त्यातील हितसंबंधाचे कोणतेही खाजगी हस्तांतर किंवा मालकी हक्कातील अथवा त्या मालमत्तेवर निर्माण केलेला कोणताही 
बोजा निर्दित धनकोविरुद्ध रद्द व निरर्थक होईल . तरी सदर मिळकतीवर संस्थेचा बोजा नोंद करून खातेउतारे देण्यात यावेत . 

स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

गावाचे नाव 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० १६ , शके १ ९ ४४ 


सातारा , १८ जानेवारी २०२१ . 


३ 

मु . पो . शाहुपुरी , 
तालुका सातारा , 
जिल्हा सातारा . 
जिल्हा कोल्हापूर . 


सही , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
द्वारा- शिवचैतन्य नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
फुरसुंगी , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . 


४३ 


भूमापन गट / 
मिळकत क्रमांक 


४ 

रि.स.नं. ३ ९ २ / १ , 
प्लॉट नंबर ८७ , 
एस -२ . 


जमीन क्षेत्रफळ 

हे . आर . 

५ 


आकार 

रु . पै . 


श्री . अनिल चुनीलाल 
आस्वानी यांच्या माल 

मत्तेवरील वारसाहक्काने 

येणाऱ्या हिश्श्याचे क्षेत्र 

आर . 

आज अखेर कर्ज येणेबाकी रक्कम रुपये १,३६ , १०४ अधिक त्यावरील व्याज व कायदेशीर खर्च आदेशाचे तारखेपासून पंधरा दिवसांचे 
आत भरणा न केल्यास नमूद केलेली मालमत्ता विक्रीस काढणेत येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १८ जानेवारी २०२१ रोजी माझ्या कार्यालयाच्या शिक्का व सहीनिशी जारी करण्यात आला असे . 


१२५६.०० 


के . एस . खामकर , 
वसुली अधिकारी , 

द्वारा - ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई , 
शाखा सातारा , तालुका , जिल्हा सातारा . 


आदेश 

क्रमांक वि.व.अ. / वसुली / चं.कि.कामठे / स्था.मा.ज. / २०२०. – महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी , पुणे द्वारा - भोर सन्मित्र नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , भोर , तालुका भोर , जिल्हा पुणे , महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . चंद्रकांत किसन कामठे , राहणार १२३ , मंगळवार पेठ , 
भोर , तालुका भोर , जिल्हा पुणे यांचेकडील भोर सन्मित्र नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , भोर , तालुका भोर , जिल्हा पुणे या संस्थेचे 
कर्ज रुपये २,८७,३२ ९ अधिक दिनांक १ एप्रिल २०० ९ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे शासकीय सेवा 
शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी होणारा खर्च अशी होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी गहाणखतास संमती देणार सहकर्जदार श्री . अरुण 


४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ 


वसुली दाखला / 
हुकूमनामा क्रमांक 
व दिनांक 

१०१ / २२०३ / २ ९ १६ / 


लक्ष्मण शिवतरे यांची मौजे उत्रोली , तालुका भोर , जिल्हा पुणे येथील शेतजमीन क्षेत्रावर स्थावर मिळकत ही या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये 
नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत 
जप्त करण्यात आलेल्या स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास 
अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

परिशिष्ट " अ " 

जप्त केलेल्या शेतजमिनीचे वर्णन 


२०० ९ , 

दि . ५ 


२०१० . 


जानेवारी 


वसुली दाखला / 
हुकूमनामा क्रमांक 
व दिनांक 

१०१ / २१ ९ ५ / २ ९ ०७ / 


२०० ९ , 

दि . ५ 


२०१० . 


गावाचे नाव , 
तालुका / जिल्हा 


गाव मौजे ग्रामपंचायत 
उत्रोली , तालुका भोर , 
जिल्हा पुणे . 


जानेवारी 


गावाचे नाव , 
तालुका / जिल्हा 


गट क्र . 

११६ ९ 


गाव मौजे भोलावडे , 

तालुका भोर , 

जिल्हा पुणे . 


भू . क्रमांक स्थावर मालमत्तेचे वर्णन / 

सि.स.नं. / क्षेत्रफळ 

हे , 
आर . 


- 


०० 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत भोर सन्मित्र नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , भोर , तालुका भोर , जि . पुणे यांच्याकडे भरणा केली 
नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेल्या जमीन क्षेत्राची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ८ डिसेंबर २०२० रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 

पुणे , ८ डिसेंबर २०२० . 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० १६ , शके १ ९ ४४ 


आदेश 

क्रमांक वि.व.अ. / वसुली / मा.वा.किरवे / स्था.मा.ज. / २०२० - महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी , पुणे द्वारा - भोर सन्मित्र नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , भोर , तालुका भोर , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . माधव वासुदेव किरवे , राहणार ६८ , मंगळवार पेठ , भोर , 
तालुका भोर , जिल्हा पुणे यांचेकडील भोर सन्मित्र नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , भोर , तालुका भोर , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज 
रुपये ७३,७७२ अधिक दिनांक १ एप्रिल २०० ९ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे शासकीय सेवा शुल्क , 
दावा खर्च व वसुलीसाठी होणारा खर्च अशी होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी मौजे भोलावडे , तालुका भोर , जिल्हा पुणे येथील गट क्रमांक 
५६० पैकी मधील ० हे . २१.३० आर जमीन क्षेत्र व गट क्रमांक ५६०/१ पैकी मधील ० हे . १२ आर क्षेत्रापैकी श्री . माधव वासुदेव किरवे 
यांच्या हिश्श्याचे जमीन क्षेत्र स्थावर मिळकत ही या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात 
आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या स्थावर मालमत्तेचे केलेले 
कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


गट क्र . 


रु . 

१८.५ ०० 


परिशिष्ट " अ " 

जप्त केलेल्या शेतजमिनीचे वर्णन 


५६० 

५६०/१ 


गहाणखत्र संमती देणार सहकर्जदार 
श्री . अरुण लक्ष्मण शिवतरे यांचे 
शेतजमीन क्षेत्र . 


भू . क्रमांक स्थावर मालमत्तेचे वर्णन / 
सि.स.नं. / क्षेत्रफळ 

हे . आर . 


पैसे 

६२ 


रु . 


चतु : सीमा 


पैसे 

२४ 


पूर्वेस : श्री . कोंडीबा मोरे 
यांची मिळकत . 

पश्चिमेस : पाणंद 

दक्षिणेस : श्री . मच्छिद्र बा . 
शिवतरे यांची मिळकत . 
उत्तरेस : यशवंत शिवतरे 
यांची मिळकत . 


00 २१.३० 
१२ 

00 

वरीलपैकी एकूण सामाईक क्षेत्रापैकी 

श्री . माधव वासुदेव किरवे यांचे जमीन 

क्षेत्र मिळकत , 


चतु : सीमा 


पूर्वेस : 
पश्चिमेस : 

दक्षिणेस : 

उत्तरेस : 


सरकारी मूळ 

रेकॉर्डप्रमाणे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत भोर सन्मित्र नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , भोर , तालुका भोर , जि . पुणे यांच्याकडे भरणा केली 
नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेल्या जमीन क्षेत्राची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ८ डिसेंबर २०२० रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 

पुणे , ८ डिसेंबर २०२० . 


वसुली दाखला / 
हुकूमनामा क्रमांक 
व दिनांक 


आदेश 

क्रमांक १७२ / वि.व.अ. / वसुली / श्री.रा.सु . चव्हाण / स्था.मा.ज. / २०२१ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे द्वारा श्री गणेश ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निंबूत , तालुका बारामती जिल्हा 
पुणे . महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . राजकुमार सुखदेव चव्हाण 
यांचेकडील श्री गणेश ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निंबूत , तालुका बारामती जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये ७,१८,६५४ 
तसेच यापैकी मुद्दल रुपये ४,२५,००० यावर दिनांक १ फेब्रुवारी २०२० पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे 
शासकीय सेवा शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी होणारा खर्च अशी होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी कर्जदार लिहून देणार श्री . राजकुमार 
सुखदेव चव्हाण यांनी कर्ज घेण्यासाठी स्वत : च्या मालकीची मौजे निरा - शिवतक्रार , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथील गट क्रमांक ५६ - क / 
५ - ३/३ - ब क्षेत्रापैकी श्री . राजकुमार सुखदेव चव्हाण यांच्या हिश्श्याची मिळकत जी की , खालील आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये 
नमूद केलेली 
मिळकत त्यांच्या कर्जासाठी या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत 
जप्त करण्यात आलेल्या स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास 
अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

परिशिष्ट " अ " 

जप्त केलेल्या शेतजमिनीचे वर्णन 


१०१ / २२ / ९ ५ / २०२० , 
दि . ११ सप्टेंबर 

२०२० . 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० १६ , शके १ ९ ४४ 


गावाचे नाव , 
तालुका / जिल्हा 


भू . क्रमांक स्थावर मालमत्तेचे वर्णन / 
सि.स.नं. / क्षेत्रफळ 

हे . आर . 
०० ०३६४ ०० 


गट क्र . 

गाव मौजे निरा - शिवतक्रार , ५६ क 
तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे . 

५ - इ / ३- ब 


रु . 


पैसे 

०४ 


वरील सामाईक क्षेत्रापैकी 

श्री . राजकुमार सुखदेव चव्हाण 
यांच्या हिश्श्याचे क्षेत्र मिळकत . 


४५ 


चतु : सीमा 


पूर्वेस : 

पश्चिमेस : 

दक्षिणेस : 

उत्तरेस : 


मूळ सरकारी 
रेकॉर्डप्रमाणे 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत श्री गणेश ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निंबूत , तालुका बारामती , जि . पुणे यांच्याकडे 
भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेल्या जमीन क्षेत्राची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २७ जानेवारी २०२१ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 

पुणे , २७ जानेवारी २०२१ . 


आदेश 

क्रमांक २२ / वि.व.अ. / वसुली / वि.स.निगडे / स्था.मा.ज. / २०२१. – महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी , पुणे द्वारा निरा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री विजय सदाशिव निगडे , राहणार गुळूंचे , तालुका पुरंदर , जिल्हा 
पुणे यांचेकडील निरा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये २ , ९ ५,१३२ अधिक 
दिनांक ३० जून २००६ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे शासकीय सेवा शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी 
होणारा खर्च अशी होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी श्रीमती शांताबाई सदाशिव निगडे , विजय सदाशिव निगडे , राजेंद्र सदाशिव निगडे , 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ 


वसुली दाखला / 
हुकूमनामा क्रमांक 
व दिनांक 

१०१ / ५ ९ ७ / ६५१ / 


यांच्या मौजे गुळूंचे , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे मालकीची शेतजमीन धारण करून घेतलेली या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली 
शेतजमीन या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात 
आलेल्या जमिनीचे / स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर 
तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या शेतजमिनीचे वर्णन 

सर्व्हे क्र . 

क्षेत्र 


२००६ , 

दि . १५ सप्टेंबर 

२००६ . 


गावाचे नाव , 
तालुका / जिल्हा 


गाव मौजे गुळूंचे , 

तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे . 


गट क्र . 

६४० पै 


६३१ पै 


६३३ पै 


१३४ पै 


हे . 


आर . 

१ ९ .७५ 


आदेश 


३२.७५ 


१६.७५ 


- 


२३.८ 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० १६ , शके १ ९ ४४ 


रु . 


आकार 


पैसे 

३६ 


०८ 


२२ 


० ९ 


चतु : सीमा 


पूर्वेस : गट नं . ६४१ , ६४५ 
पश्चिमेस : गट नं . ६३५ , ६३६ , 
६३ ९ . 

दक्षिणेस : गट नं . ६३४ 

उत्तरेस : गट नं . ६१६ 


पूर्वेस : पाठ लहान 

पश्चिमेस : ओढा 


दक्षिणेस : गट नं . ६५५ , ६५७ 
उत्तरेस : ओढा 


पूर्वेस : गट नं . ६३४ 

पश्चिमेस : गट नं . ११६० 

दक्षिणेस : गट नं . ६३४ 
उत्तरेस : गट नं . १११४ 


पूर्वेस : गट नं . १३५ 
पश्चिमेस : गट नं . १३३ 
दक्षिणेस : गट नं . १३३ , १३५ 
उत्तरेस : गट नं . १३० 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत निरा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा , तालुका पुरंदर , जि . पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही , तर 
उपरोक्त जप्त केलेल्या जमीन क्षेत्राची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ६ जानेवारी २०२१ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 

पुणे , ६ जानेवारी २०२१ . 


क्रमांक 

- 

२३१० / वि.व.अ. / वसुली / श्री.न.ता.रणनवरे / स्था.मा.ज. / २०२१ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे द्वारा निरा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . नवनाथ तानाजी रणनवरे , राहणार राख , तालुका 
पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडील निरा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये ७ ९ , १२६ 
अधिक दिनांक १ जानेवारी २०१४ पासून पुढे ही सर्व रक्कम फिटेपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे शासकीय सरचार्ज व दावा खर्च व वसुलीसाठी 
खर्च होणारी रक्कम इत्यादी होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी श्री . नवनाथ तानाजी रणनवरे यांच्या कर्जास तारण असलेली वडील सहकर्जदार 
तथा प्रतिवादी क्रमांक २ श्री . तानाजी कोंडिराम रणनवरे यांच्या स्वत : च्या मालकीची शेतजमीन या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली 
आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या जमिनीचे / स्थावर मालमत्तेचे केलेले 
कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ 


वसुली दाखला / 

हुकूमनामा क्रमांक 

व दिनांक 

१०१ / १५ ९ / ३४ / 


२०१४ , 

दि . २५ एप्रिल 

२०१४ . 


गावाचे नाव , 
तालुका / जिल्हा 


गाव मौजे राख , 

तालुका पुरंदर , 

जिल्हा पुणे . 


वसुली दाखला / 
हुकूमनामा क्रमांक 
व दिनांक 

१०१ / ५ ९९ / ५५ ९ / 


२०१५ , 

दि . ६ जानेवारी 

२०१५ . 


जप्त केलेल्या शेतजमिनीचे वर्णन 

भू . नं . 

क्षेत्र 


गट क्र . 


गावाचे नाव , 

तालुका / जिल्हा 


८८८ 


सदरचा आदेश आज दिनांक ६ जानेवारी २०२१ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 

६ 

पुणे , ६ जानेवारी २०२१ . 


गाव मौजे गुळूंचे , 

तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे . 


हे . 

१ 


गट क्र . 

३५ ९ पै 


आर . 

०२ 


हे , 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत निरा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा , तालुका पुरंदर , जि . पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही , तर 
उपरोक्त जप्त केलेल्या जमीन क्षेत्राची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


O 


रु . 

२ 


आदेश 

क्रमांक २३१२ / वि.व.अ. / वसुली / वि.शा.निगडे / स्था.मा.ज. / २०२१ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष 
वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे द्वारा निरा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . विलास शामराव निगडे , राहणार गुळूंचे , तालुका 
पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडील निरा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये १,६५,४३७ 
अधिक दिनांक १ जून २०१५ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे होणारे व्याज , शासकीय सरचार्ज व दावा 
खर्च इत्यादी होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी श्री . विलास शामराव निगडे स्वत : च्या मालकीच्या हिश्श्याची शेतजमीन या आदेशान्वये जप्त 
करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या जमिनीचे / स्थावर 
मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

जप्त केलेल्या शेतजमिनीचे वर्णन 

भू . क्र . 

क्षेत्र 


आकार 


आर . 

रु . 

५६.७५ O 


पैसे 

२ ९ 


आकार 


१६ , शके १ ९ ४४ 


चतु : सीमा 


पैसे 

७३ 


पूर्वेस : निरा रोड 
पश्चिमेस : सर्व्हे नं . ८ ९ ७ , ८ ९ ३ 
दक्षिणेस : सर्व्हे नं . ८८७ 
उत्तरेस : सर्व्हे नं . ८८ ९ 


४७ 


चतु : सीमा 


पूर्वेस : गट नं . ३६० 
पश्चिमेस : गट नं . ३६८ 
दक्षिणेस : 
उत्तरेस : 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत निरा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा , तालुका पुरंदर , जि . पुणे यांच्याकडे भरणा केली नाही , तर 
उपरोक्त जप्त केलेल्या जमीन क्षेत्राची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ६ जानेवारी २०२१ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 
पुणे , ६ जानेवारी २०२१ . 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ 


वसुली दाखला / 
हुकूमनामा क्रमांक 
व दिनांक 

१०१/५८८८/२०१६ , 


आदेश 

क्रमांक २३ ९ / वि.व.अ. / वसुली / श्री.बि.म.शहा / स्था.मा.ज. / २०२१ – महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष 
वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे द्वारा प्रतिभा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , माळेगाव बु II . , तालुका बारामती , जिल्हा पुणे . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . बिपीन महावीर शहा यांचेकडील 
प्रतिभा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , माळेगाव बु II . , तालुका बारामती , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये ५३,० ९ ८ अधिक 
दिनांक १ जून २०१५ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे शासकीय सेवा शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी 
होणारा खर्च अशी होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी श्री . बिपीन महावीर शहा यांची मौजे ग्रामपंचायत माळेगाव बु II . , तालुका बारामती , 
जिल्हा पुणे येथील वॉर्ड क्रमांक ४ मधील घर मिळकत नंबर १ ९ ८६ / १ , आर . सी . सी . बांधकाम ५६० चौ . फूट इमारत स्थावर मिळकत या 
आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश 
होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या जमिनीचे / स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास 
किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत 
आहे . 


दि . ३१ मार्च २०१६ 


गावाचे नाव , 
तालुका / जिल्हा 


गाव मौजे ग्रामपंचायत 
माळेगाव बु II . , 
तालुका बारामती , 
जिल्हा पुणे . 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० 


परिशिष्ट " अ " 

जप्त केलेल्या शेतजमिनीचे वर्णन 


भू . क्रमांक स्थावर मालमत्तेचे वर्णन / 
सि.स.नं. / क्षेत्रफळ 


१६ , शके १ ९ ४४ 


गाव मौजे ग्रामपंचायत माळेगाव बु II , तालुका 
बारामती , जिल्हा पुणे येथील श्री . बिपीन महावीर 
शहा यांची मिळकत नंबर १ ९ ८६ / १ , आर.सी.सी. 
बांधकाम ५६० चौ . फूट इमारत मिळकत . 


चतु : सीमा 


पूर्वेस : मूळ 
पश्चिमेस : सरकारी 
दक्षिणेस : रेकॉर्डप्रमाणे . 
उत्तरेस : 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत प्रतिभा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , माळेगाव बु II . , तालुका बारामती , जि . पुणे यांच्याकडे 
भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेल्या जमीन क्षेत्राची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ६ जानेवारी २०२१ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 

पुणे , १ जानेवारी २०२१ . 


आदेश 

क्रमांक /वि.व.अ./वसुली/श्री.अ.वि.शेट्टी/स्था.मा.ज./२०२१ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी , पुणे द्वारा - युथ फौंडेशन नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , बारामती , तालुका बारामती , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . अमुल विश्वनाथ शेट्टी यांचेकडील युथ फौंडेशन 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , बारामती , तालुका बारामती , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये ७ , ४३,७५८ तसेच यापैकी मुद्दल 
रुपये ६,१३,२५८ यावर दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१ ९ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे शासकीय सेवा 
शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी होणारा खर्च अशी होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी मौजे बारामती , तालुका बारामती , जिल्हा पुणे सौ . 
सुमती प्रकाश शेट्टी , राहणार अवधुतनगर , टी . सी . कॉलेज रोड , बारामती , तालुका बारामती , जिल्हा पुणे यांच्या मालकीची मौजे बारामती , 
तालुका बारामती , जिल्हा पुणे यांचा मिळकत नंबर ७ / २ / अ / ३ मधील बांधकाम केलेली घर मिळकत श्री . अमुल विश्वनाथ शेट्टी यांच्या 
कर्जासाठी या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात 
आलेल्या जमिनीचे / स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर 
तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ 


वसुली दाखला / 
हुकूमनामा क्रमांक 
व दिनांक 


१०१/१०३०/८/२०२० , 
दि . १० जुलै २०२० 


वसुली दाखला / 
हुकूमनामा क्रमांक 
व दिनांक 


परिशिष्ट " अ " 

जप्त केलेल्या स्थावर प्लॉट इमारत मिळकतीचे / शेतजमिनीचे वर्णन 

गावाचे नाव , 

तालुका / जिल्हा 


गाव मौजे बारामती , 
तालुका बारामती , 
जिल्हा पुणे . 


१०१/१०३५/६/२०२० , 
दि . १० जुलै २०२० 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० 


भू . क्रमांक स्थावर मालमत्तेचे वर्णन / 

सि.स.नं. / क्षेत्रफळ 

हे . 

आर . 


गाव मौजे बारामती , 
तालुका बारामती , 
जिल्हा पुणे . 


गट क्र . 

७ / २ / अ / ३ 

00 

००.५० 

श्री . अमुल विश्वनाथ शेट्टी यांच्या कर्जासाठी 
सौ . सुमती प्रकाश शेट्टी यांची स्थावर घर 
मिळकत . 


आदेश 


रु . 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत युथ फौंडेशन नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , बारामती , तालुका बारामती , जि . पुणे यांच्याकडे भरणा 
केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेल्या जमीन क्षेत्राची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २५ जानेवारी २०२१ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 

पुणे , २५ जानेवारी २०२१ . 


00 


पैसे 


क्रमांक / वि.व.अ. / वसुली / श्री.सं.बि.लालबिगे / स्था.मा.ज. / २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष 
वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे द्वारा युथ फौंडेशन नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , बारामती , तालुका बारामती , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . संजय बिहारी लालबिगे यांचेकडील 
युथ फौंडेशन नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , बारामती , तालुका बारामती , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये १,३६,६५२ अधिक 
दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१ ९ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे शासकीय सेवा शुल्क , दावा खर्च व 
वसुलीसाठी होणारा खर्च अशी होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी मौजे बारामती , तालुका बारामती , जिल्हा पुणे यांची गट क्रमांक ६१/३ 
मधील क्षेत्र ० हे . १० आर यावरील क्षेत्रासहीत बांधकाम केलेली घर मिळकत या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत या 
आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या 
जमिनीचे / स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण 
देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

परिशिष्ट " अ " 

जप्त केलेल्या स्थावर प्लॉट इमारत मिळकतीचे / शेतजमिनीचे वर्णन 

गावाचे नाव , 

भू . क्रमांक स्थावर मालमत्तेचे वर्णन / 

सि.स.नं. / क्षेत्रफळ 

तालुका / जिल्हा 

हे . 

आर . 


गट क्र . 

पैसे 

१० 

00 

३१ 

६१/३ 
वरील स्थावर मिळकतीवर श्री . संजय बिहारी 
लालबिगे यांची स्थावर घर मिळकत . 


१६ , शके १ ९ ४४ 


रु . 


चतु : सीमा 


पूर्वेस : धनंजय वाबळे 
पश्चिमेस : श्रीराम स्वीट 
स्वत : चे . 

दक्षिणेस : एस . टी . स्टँड 
उत्तरेस : स्टेडियम 


४ ९ 


चतु : सीमा 


पूर्वेस : नबिया सुखलाल लाबिगे 
पश्चिमेस : बबन सोनवणे 
दक्षिणेस : अजित गणीभाई 

तांबोळी . 

उत्तरेस : जाहिदा महंमद 
हनिफ शेख . 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत युथ फौंडेशन नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , बारामती , तालुका बारामती , जि . पुणे यांच्याकडे भरणा 
केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेल्या जमीन क्षेत्राची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २५ जानेवारी २०२१ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 
पुणे , २५ जानेवारी २०२१ . 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ 


वसुली दाखला / 
हुकूमनामा क्रमांक 
व दिनांक 


आदेश 

क्रमांक /वि.व.अ./वसुली/श्री.अ.सु.येवले/स्था.मा.ज./२०२१ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष वसुली व 
विक्री अधिकारी , पुणे द्वारा युथ फौंडेशन नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , बारामती , तालुका बारामती , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . अमोल सुरेश येवले यांचेकडील युथ फौंडेशन 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , बारामती , तालुका बारामती , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये १८,५२,४७१ तसेच यापैकी मुद्दल रुपये 
१५,००,३६५ यावर दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१ ९ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे शासकीय सेवा 
शुल्क , 
दावा खर्च व वसुलीसाठी होणारा खर्च अशी होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी मौजे जळोची , तालुका बारामती , जिल्हा पुणे येथील गट 
क्रमांक २३७/८ मधील क्षेत्र २ हे . ७३ आर पैकी क्षेत्र ० हे . १५ आर शेतजमीन क्षेत्र मिळकत यांच्या कर्जासाठी या आदेशान्वये जप्त 
करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या जमिनीचे / स्थावर 
मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

परिशिष्ट " अ " 

जप्त केलेल्या स्थावर प्लॉट इमारत मिळकतीचे / शेतजमिनीचे वर्णन 

भू . क्रमांक स्थावर मालमत्तेचे वर्णन / 

गावाचे नाव , 
तालुका / जिल्हा 

रु . 

पैसे 

सि.स.नं. / क्षेत्रफळ 
गट क्र . हे . आर . 
२३७/८ ०२ 
वरील एकूण क्षेत्रापैकी श्री . अमोल सुरेश येवले 
यांची ०० हे . १५ आर शेतजमीन क्षेत्र मिळकत . 

७३ 

०१ 

९ ३ 


१०१/१०३३/७/२०२० , 
दि . १० जुलै २०२० 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० १६ , शके १ ९ ४४ 


गाव मौजे जळोची , 
तालुका बारामती , 
जिल्हा पुणे . 


चतु : सीमा 


पूर्वेस : गट नं . पैकी श्री . निशांत 
निंबाळकर व श्री . मारुतराव 
देवकाते यांचे क्षेत्र . 
पश्चिमेस : गट नंबर २३७ / ९ 
दक्षिणेस : ३० फूट अंतर्गत 
सामाईक रस्ता . 
उत्तरेस : गट नं . २३७/८ पैकी 
सौ . वैशाली राजवर्धन पाटील 
यांचे क्षेत्र . 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत युथ फौंडेशन नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , बारामती , तालुका बारामती , जि . पुणे यांच्याकडे भरणा 
केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेल्या जमीन क्षेत्राची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २५ जानेवारी २०२१ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 

पुणे , २५ जानेवारी २०२१ . 


आदेश 

क्रमांक १६० / वि.व.अ. / वसुली / श्री.सु.औ . हेंद्रे / स्था.मा.ज. / २०२१ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष 
वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे द्वारा श्री गणेश ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निंबूत , तालुका बारामती , जिल्हा पुणे . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . सुनिल औदुंबर हेंद्रे यांचेकडील 
श्री गणेश ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निंबूत , तालुका बारामती , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये ४२,८४ ९ तसेच 
यापैकी मुद्दल रुपये ३४ , ९ ८० यावर दिनांक ३१ जानेवारी २०२० पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे शासकीय 
सेवा शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी होणारा खर्च अशी होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी कर्जदार लिहून देणार श्री . सुनिल औदुंबर हेंद्रे 
यांनी कर्ज घेण्यासाठी स्वत : च्या मालकीची मोजे निरा - शिवतक्रार , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथील गट क्रमांक ३०- ड , प्लॉट नंबर १ ९ / 
२० क्षेत्रापैकी श्री . सुनिल औदुंबर हेंद्रे यांच्या हिश्श्याची मिळकत जी की , खालील आदेशांतर्गत परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली मिळकत 
त्यांच्या कर्जासाठी या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त 
करण्यात आलेल्या जमिनीचे / स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास 
अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ 


वसुली दाखला / 
हुकूमनामा क्रमांक 

व दिनांक 


१०१ / १६ / ९ ३ / २०२० , 

दि . ११ सप्टेंबर 

२०२० . 


वसुली दाखला / 
हुकूमनामा क्रमांक 

व दिनांक 


परिशिष्ट " अ " 

जप्त केलेल्या स्थावर प्लॉट इमारत मिळकतीचे / शेतजमिनीचे वर्णन 

गावाचे नाव , 

तालुका / जिल्हा 


गाव मौजे निरा 

शिवतक्रार , 
तालुका पुरंदर , 

जिल्हा पुणे . 


१ 

१०१ / १ ९ / ४० / २०२० , 
दि . १४ ऑगस्ट 

२०२० . 


गावाचे नाव , 

तालुका / जिल्हा 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० 


भू . क्रमांक स्थावर मालमत्तेचे वर्णन / 

सि.स.नं. / क्षेत्रफळ 

हे . 

आर . 

०१.८० ०२ 


गट क्र . 

३० - ड , 

प्लॉट नं . 


२ 

गाव मौजे निरा 
शिवतक्रार , 
तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे . 


00 


रु . 


पैसे 


४८ 


१ ९ / २० . 

वरील सामाईक क्षेत्रापैकी श्री . सुनिल औदुंबर 
हेंद्रे यांच्या हिश्श्याचे क्षेत्र मिळकत . 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत श्री गणेश ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निंबूत , तालुका बारामती , जि . पुणे यांच्याकडे 
भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेल्या जमीन क्षेत्राची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २७ जानेवारी २०२१ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 

पुणे , २७ जानेवारी २०२१ . 


१६ , शके १ ९ ४४ 


आदेश 

क्रमांक 

१५ ९ / वि.व.अ. / वसुली / सौ.हे.प्र.जगदाळे / स्था.मा.ज. / २०२१. – महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे द्वारा श्री गणेश ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निंबूत , तालुका बारामती , जिल्हा 
पुणे . महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये असा आदेश देतो की , सौ . हेमलता प्रकाश जगदाळे 
यांचेकडील श्री गणेश ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निंबूत , तालुका बारामती , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये ४ , ९ ३,५७३ 
तसेच यापैकी मुद्दल रुपये ४,२६,७ ९ ५ यावर दिनांक १ फेब्रुवारी २०२० पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे 
शासकीय सेवा शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी होणारा खर्च अशी होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी कर्जदार लिहून देणार सौ . हेमलता 
प्रकाश जगदाळे यांनी कर्ज घेण्यासाठी स्वत : च्या मालकीची मौजे निरा - शिवतक्रार , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथील मिळकत नंबर २ / 
३०४ - अ व ३० - ड , फ्लॅट नंबर १३ अधिक १४ आणि या क्षेत्रामधील दुसरा मजला , दगड , विट बांधकाम , वर लोखंडी पत्रा ही फ्लॅट 
मिळकत त्यांच्या कर्जासाठी या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत 
जप्त करण्यात आलेल्या जमिनीचे / स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण 
करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

परिशिष्ट " अ " 

जप्त केलेल्या स्थावर प्लॉट इमारत मिळकतीचे / शेतजमिनीचे वर्णन 

भू . क्रमांक स्थावर मालमत्तेचे वर्णन / 
सि.स.नं. / क्षेत्रफळ 


३ 

मिळकत नंबर २ / ३०४ - अ मधील उत्तर - दक्षिण 

२० ९ × ५३ पूर्व - पश्चिम दुसरा मजला पत्रा शेड . 


चतु : सीमा 


भूमापन क्रमांक ३० - ड , फ्लॅट नंबर १३ अधिक 

१४ मधील २० ९ × ५३ चौ . फूट . 


पूर्वेस : 

पश्चिमेस : 

दक्षिणेस : 

उत्तरेस : 


चतु : सीमा 


पूर्वेस : 

पश्चिमेस : 


दक्षिणेस : 

उत्तरेस : 


५१ 


मूळ 
सरकारी 

रेकॉर्डप्रमाणे . 


पूर्वेस : 

पश्चिमेस : 

दक्षिणेस : 

उत्तरेस : 


४ 


सरकारी 

मूळ 

रेकॉर्डप्रमाणे . 


सरकारी 

मूळ 

रेकॉर्डप्रमाणे . 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ 


१ 


वसुली दाखला / 
हुकूमनामा क्रमांक 
व दिनांक 


परिशिष्ट " अ " 

जप्त केलेल्या स्थावर प्लॉट इमारत मिळकतीचे / शेतजमिनीचे वर्णन 

२ 


१०१/५/३०३/२०१८ , 
दि . १७ ऑक्टोबर 
२०१८ . 


उत्तर - दक्षिण २० ९ x ५३ . 

पूर्व - पश्चिम , 


गाव मौजे माळेगाव खुर्द , 
तालुका बारामती , 
जिल्हा पुणे . 


३ 

सिटी सर्व्हे नंबर २ / ३०४ - अ मधील दुसरा मजला पूर्वेस : 

पश्चिमेस : 

दगड , विट बांधकाम , वर लोखंडी पत्रा . 

दक्षिणेस : 

उत्तरेस : 


सदरील सौ . हेमलता प्रकाश जगदाळे यांची 

स्थावर मिळकत . 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत श्री गणेश ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निंबूत , तालुका बारामती , जि . पुणे यांच्याकडे 
भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेल्या जमीन क्षेत्राची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २७ जानेवारी २०२१ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 

पुणे , २७ जानेवारी २०२१ . 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० 


आदेश 


क्रमांक २२ ९ / वि.व.अ. / वसुली / श्री.आ.नि.आडागळे / स्था.मा.ज. / २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे द्वारा प्रतिभा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , माळेगाव बु II . , तालुका बारामती , 
जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . आत्माराम निवृत्ती 
आडागळे यांचेकडील प्रतिभा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , माळेगाव बु II . , तालुका बारामती , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज 
रुपये ३,३४,८३५ अधिक दिनांक १ नोव्हेंबर २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे शासकीय सेवा 
शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी होणारा खर्च अशी होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी मौजे माळेगाव खुर्द , तालुका बारामती , जिल्हा पुणे 
येथील गट क्रमांक ८१ पैकी ०० हे . २२ आर ही स्थावर मिळकत या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये 
जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या जमिनीचे / 
स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 

परिशिष्ट " अ " 

जप्त केलेल्या स्थावर प्लॉट इमारत मिळकतीचे / शेतजमिनीचे वर्णन 

गावाचे नाव , 
तालुका / जिल्हा 


गट क्र . 

८१ 

मधील 


भू . क्रमांक स्थावर मालमत्तेचे वर्णन / 

सि.स.नं. / क्षेत्रफळ 

हे . 

आर . 


00 


२२ 


१६ , शके १ ९ ४४ 


रु . 


पैसे 

३१ 


सरकारी 

मूळ 

रेकॉर्डप्रमाणे . 


वरील क्षेत्रापैकी श्री . आत्माराम निवृत्ती आडागळे 
यांचे शेतजमीन क्षेत्र मिळकत 


चतु : सीमा 


पूर्वेस : 

मूळ 
पश्चिमेस 
! सरकारी 
दक्षिणेस : रेकॉर्डप्रमाणे . 

उत्तरेस : 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत प्रतिभा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , माळेगाव बु II . , तालुका बारामती , जिल्हा पुणे 
यांच्याकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेल्या जमीन क्षेत्राची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १ जानेवारी २०२१ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 

पुणे , १ जानेवारी २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ ७ , २०२२ / अग्रहायण १० १६ , शके १ ९ ४४ 
आदेश 


क्रमांक २०८ / वि.व.अ. / वसुली / श्री.वि . ना.लोणकर / स्था.मा.ज. / २०२१ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे द्वारा प्रतिभा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , माळेगाव बु II . , तालुका बारामती , 
जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . विलास नामदेव 
लोणकर यांचेकडील प्रतिभा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , माळेगाव बु II . , तालुका बारामती , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज 
रुपये ६,३७ , ९ ८ ९ अधिक दिनांक १ नोव्हेंबर २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे शासकीय सेवा 
शुल्क , दावा खर्च व वसुलीसाठी होणारा खर्च अशी होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी कर्जदार व प्रतिवादी क्रमांक २ , श्री . दिलीप नामदेवराव 
लोणकर यांची मौजे येळेवस्ती , तालुका बारामती , जिल्हा पुणे येथील गट क्रमांक १२१ पैकी क्षेत्र ०० हे . ५८ आर ही सामाईक स्थावर 
मिळकत या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर 
पुढील आदेश होईपर्यंत या आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत 
करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई 
करण्यात येत आहे . 


वसुली दाखला / 
हुकूमनामा क्रमांक 
व दिनांक 


१०१/३/३०३/२०१८ , 
दि . १७ ऑक्टोबर 
२०१८ . 


परिशिष्ट " अ " 

जप्त केलेल्या स्थावर प्लॉट इमारत मिळकतीचे / शेतजमिनीचे वर्णन 

गावाचे नाव , 
तालुका / जिल्हा 


गाव मौजे येळेवस्ती , 

तालुका बारामती , 
जिल्हा पुणे , 


भू . क्रमांक स्थावर मालमत्तेचे वर्णन / 
सि.स.नं. / क्षेत्रफळ 

क्षेत्र 


गट नंबर 


१२१ 

मधील 


हे , 


०० 


आर . 

५८ 


आकार 


रु 
. 


पैसे 

२० 


वरील सामाईक क्षेत्रापैकी कर्जदार व प्रतिवादी 
क्रमांक २ , श्री . दिलीप नामदेवराव लोणकर यांची 
शेतजमीन क्षेत्र मिळकत . 


चतु : सीमा 


५३ 


पूर्वेस : 

पश्चिमेस : 

दक्षिणेस : 

उत्तरेस : 


मूळ 
सरकारी 

रेकॉर्डप्रमाणे . 


जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत प्रतिभा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , माळेगाव बु II . , तालुका बारामती , जिल्हा पुणे 
यांच्याकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेल्या जमीन क्षेत्राची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १ जानेवारी २०२१ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 

पुणे , १ जानेवारी २०२१ . 


आदेश 

• 

- 

क्रमांक २१ ९ / वि.व.अ. / वसुली / श्री.पो.द.वाबळे / स्था.मा.ज. / २०२१. – महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील क्रमांक १०७ व त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , विशेष 
वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे द्वारा प्रतिभा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , माळेगाव बु II . , तालुका बारामती , जिल्हा पुणे . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये असा आदेश देतो की , श्री . पोपट दत्तात्रय वाबळे यांचेकडील 
प्रतिभा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , माळेगाव बु II , तालुका बारामती , जिल्हा पुणे या संस्थेचे कर्ज रुपये ३,६१ , ९ ६४ 
अधिक दिनांक १ नोव्हेंबर २०१७ पासून पुढे ही सर्व रक्कम परतफेड होईपर्यंत १५ टक्के दराप्रमाणे शासकीय सेवा शुल्क , दावा खर्च व 
वसुलीसाठी होणारा खर्च अशी होणारी सर्व रक्कम वसुलीसाठी प्रतिज्ञापत्र लिहून दिलेले सहकर्जदार श्री . दत्तात्रय आबासाहेब वाबळे 
यांची मौजे जळकेवाडी , तालुका बारामती , जिल्हा पुणे येथील गट क्रमांक ७३ पैकी क्षेत्र ०६ हे . ०५ आर ही स्थावर मिळकत या आदेशांतर्गत 
परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकत या आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत या 
आदेशांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण 
करण्यास अगर तारण देण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९९ अन्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ 


वसुली दाखला / 
हुकूमनामा क्रमांक 
व दिनांक 


१०१/६/३०३/२०१८ , 
दि . १७ ऑक्टोबर 
२०१८ . 


पुणे , १ जानेवारी २०२१ . 


परिशिष्ट " अ " 

जप्त केलेल्या स्थावर प्लॉट इमारत मिळकतीचे / शेतजमिनीचे वर्णन 

गावाचे नाव , 

तालुका / जिल्हा 


गाव मौजे जळकेवाडी , 
तालुका बारामती , 
जिल्हा पुणे . 


भू . क्रमांक स्थावर मालमत्तेचे वर्णन / 
सि.स.नं. / क्षेत्रफळ 

क्षेत्र 


गट नंबर 


७३ 
मधील 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० 


हे . 

०६ 


आर . 

०५ 


रु . 

०५ 


आकार 


पैसे 

१७ 


१६ , शके १ ९ ४४ 


चतु : सीमा 


पूर्वेस : 

पश्चिमेस 
: 

दक्षिणेस : 

उत्तरेस : 


वरील क्षेत्रापैकी प्रतिज्ञापत्र लिहून दिलेले 

सहकर्जदार श्री . दत्तात्रय आबासाहेब वाबळे 
यांचे शेतजमीन क्षेत्र मिळकत . 

जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , शासकीय अधिभार शुल्क व वसुलीसाठी झालेला खर्च इत्यादी सर्व होणारी रक्कम या आदेशाच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांचे आत प्रतिभा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , माळेगाव बु II . , तालुका बारामती , जिल्हा पुणे 
यांच्याकडे भरणा केली नाही , तर उपरोक्त जप्त केलेल्या जमीन क्षेत्राची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १ जानेवारी २०२१ रोजी माझ्या सहीने दिला असे . 


मूळ 
सरकारी 
रेकॉर्डप्रमाणे . 


गौतम लक्ष्मण गायकवाड , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , पुणे 
द्वारा - प्रतिभा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
माळेगाव बु II . , ता . बारामती , जिल्हा पुणे . 


आदेश 

क्रमांक / आर.ओ. / स्था.ज. / १५६ / ०५ / २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , सुनिल आबुराव तांबे , वसुली 
अधिकारी , पुणे डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . जितेंद्र गुलाब टिळेकर ( ऋणको ) यांचेकडील 
कर्ज रुपये २१,२३,८८ ९ अधिक दिनांक १ जून २०१८ पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर वसुलीसाठी 
श्री . गुलाब नारायण टिळेकर यांचे मालकीचे खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे 
आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीज , ताबा खरेदी , खाजगी हस्तांतरण 
तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील . निरर्थक ठरतील बोजा चढविल्यास तो 
रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१ / ९ १ ९ / १० ९ ३ / २०१८ , दिनांक ११ सप्टेंबर २०१८ . 

( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . ( १ ) श्री . जितेंद्र गुलाब टिळेकर , ( २ ) श्री . गुलाब नारायण टिळेकर , ( ३ ) सौ . मंदा गुलाब 
टिळेकर , ( ४ ) श्री . शरद बबन झुरूंगे , ( ५ ) श्री . राजेंद्र लालासो टिळेकर . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ८ जून २०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे , ८ जून २०२१ . 


( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे खामगाव टेक , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ६३ यांसी क्षेत्र ०२ हे . ०६ आर अधिक 
पो.ख. ०० हे . ०१ आर मिळून एकूण क्षेत्र ०२ हे . ०७ आर यापैकी श्री . गुलाब नारायण टिळेकर यांचे हिश्श्याचे क्षेत्र ०० हे . ९ ४ आर 
मिळकत . 


यांसी चतु : सीमा : - पूर्वेस गट नंबर ६३ पैकी श्री . चव्हाण यांची मिळकत . दक्षिणेस - श्री . कदम यांची मिळकत . पश्चिमेस - खामगाव 
टेक -- थोरातवाडी रस्ता . उत्तरेस - श्री . नारायण उमाजी चव्हाण यांची मिळकत . 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ ७ , २०२२ / अग्रहायण १० १६ , शके १ ९ ४४ 

आदेश 

क्रमांक / आर.ओ. / स्था.ज. / १५६ / ०६ / २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , सुनिल आबुराव तांबे , वसुली 
अधिकारी , पुणे डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , सौ . सुशिला सुरेश जाधव ( ऋणको ) यांचेकडील 
कर्ज रुपये २,११,६४२ अधिक दिनांक १ मे २०१६ पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी 
श्री . सुरेश नारायण जाधव व श्री . लक्ष्मण नारायण जाधव यांचे मालकीचे खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे 
जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीज , ताबा 
खरेदी , खाजगी हस्तांतरण तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई 
देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील . निरर्थक ठरतील 
बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


५५ 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१ / २१ ९ / ३७३ / २०१६ , दिनांक १२ जुलै २०१६ . 

( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . ( १ ) सौ . सुशिला सुरेश जाधव , ( २ ) श्री . बाबुराव शंकर बडेकर , ( ३ ) श्री . संजय जयसिंग 
थोरात , ( ४ ) श्री . सुरेश नारायण जाधव , ( ५ ) श्री . लक्ष्मण नारायण जाधव , 


( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील ( अ ) सि.स.नं. ८६ ९ यांसी क्षेत्र ६८.९ चौ . मी . यापैकी 
१३.७८ चौ.मी. जागा व त्यावरील १५ X १० + १५ X १० चौ . फूट असे एकूण ३०० चौ . फूट आर . सी . सी . बांधकाम असलेले घर मिळकत 
यांसी ग्रामपंचायत मिळकत नंबर जुना ४/००४६ नवीन ४ / ००६२ - ब ) सि.स.नं. ३३६४ यांसी क्षेत्र १२ चौ.मी. जागा व त्यावरील घर मिळकत . 
तसेच सि.स.नं. ३३६५ यांसी क्षेत्र २१ चौ.मी. यापैकी १२ चौ.मी. ही श्री . सुरेश नारायण जाधव व श्री . लक्ष्मण नारायण जाधव यांच्या 
नावावरील बखळ मिळकत . 


- 

( अ ) सि.स.नं. ८६ ९ यांसी चतु : सीमा : - पूर्वेस - श्री . जयंत वनारसे यांची मिळकत , दक्षिणेस - श्री . रमेश नारायण जाधव यांचे 
वारस श्री . दिपक रमेश जाधव व इतर यांची मिळकत , पश्चिमेस रस्ता , उत्तरेस - श्री . लक्ष्मण नारायण जाधव यांची मिळकत . 
( ब ) सि.स.नं. ३३६४ व सि.स.नं. ३३६५ यांसी चतु : सीमा 
: सीमा : 
सि.स.नं. ३३६६ , उत्तरेस ३३७२ 

पूर्वेस 
- पूर्वेस - सि.स.नं. ३३६१ , दक्षिणेस - सि.स.नं. ३३५८ , पश्चिमेस 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ८ जून २०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

पुणे , ८ जून २०२१ . 


आदेश 

क्रमांक / आर.ओ. / स्था.ज. / १५६ / ७ / २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , सुनिल आबुराव तांबे , वसुली 
अधिकारी , पुणे डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . समीर जयकुमार सिन्हा ( ऋणको ) यांचेकडील 
कर्ज रुपये ६,३३,३४३ अधिक दिनांक १ जानेवारी २०२१ पासून द.सा.द.शे. १४ टक्के होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर वसुलीसाठी 
श्री . समीर जयकुमार सिन्हा यांचे मालकीचे खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे 
आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीज , ताबा खरेदी , खाजगी हस्तांतरण 
तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील . निरर्थक ठरतील बोजा चढविल्यास तो 
रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ 

ते 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१ / ३०५० / ३३ ९ १ / २०२१ , दिनांक १६ मार्च २०२१ . 

( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . ( १ ) श्री . समीर जयकुमार सिन्हा , ( २ ) श्री . सुजित मुक्ता सिन्हा , ( ३ ) श्री . देवमनी रामानंद 
सिन्हा , ( ४ ) श्री . लक्ष्मण नामदेव चोरघडे . 


१६ , शके १ ९ ४४ 


( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : येवलेवाडी , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील सर्व्हे नंबर ०२ ( जुना ) , सर्व्हे नंबर ७० यांसी हिस्सा नंबर 
१४ - अ यांसी क्षेत्र 
00 हे . ३२ आर यापैकी ०० हे . ०५ आर या मिळकतीवर बांधलेल्या आर . सी . सी . इमारतीतील दुसऱ्या मजल्यावरील श्री . 
समीर जयकुमार सिन्हा यांच्या नावावरील फ्लॅट नंबर ०८ यांसी क्षेत्र ७०० चौ . फूट म्हणजेच ६५.०६ चौ . मी . शौचालयासह यासी पुणे मनपा 
मिळकत नंबर पी / एच / ७८/००४८३००० ही मिळकत . 

यांसी चतुःसीमा : - पूर्वेस - फ्लॅट नंबर ७ ही मिळकत , दक्षिणेस ओपन स्पेस , पश्चिमेस- ओपन स्पेस , उत्तरेस पॅसेज . 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १० जून २०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

पुणे , १० जून २०२१ . 


आदेश 

क्रमांक / आर.ओ. / स्था.ज. / १५६ / ८ / २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , सुनिल आबुराव तांबे , वसुली 
अधिकारी , पुणे डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . हर्षल शिवाजी म्हस्के ( ऋणको ) यांचेकडील 
कर्ज रुपये ८,०६,२३० अधिक दिनांक १ जानेवारी २०२१ पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर वसुलीसाठी 
श्री . शिवाजी विष्णू म्हस्के यांचे मालकीचे खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे 
आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीज , ताबा खरेदी , खाजगी हस्तांतरण 
तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील . निरर्थक ठरतील बोजा चढविल्यास तो 
रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१ / ३०४ ९ / ३३ ९ ० / २०२१ , दिनांक १६ मार्च २०२१ . 

( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . ( १ ) श्री . हर्षल शिवाजी म्हस्के , ( २ ) श्री . जगन्नाथ गंगाधर शेळके , ( ३ ) श्री . सुनील पोपट 
साळवे , ( ४ ) श्री . शिवाजी विष्णू म्हस्के . 


बु 

( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे मांजरी बु II . , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील द.स.नं. १५२ / अ / १ - अ / २ यांसी क्षेत्र ०० हे . ४३.२ 
आर यापैकी ०० हे . ०६ आर व त्यावरील आर . सी . सी . इमारत यांसी संपूर्ण क्षेत्रफळ २२०८ चौ . फूट यांसी ग्रा.मि.नं. जुना ३ / ००० ९ व नवीन 
मिळकत नंबर ३/०४५५ ही श्री . शिवाजी विष्णू म्हस्के यांच्या नावावरील मिळकत तसेच सदर मिळकतीवर भविष्यात होणारे सर्व प्रकारच्या 
बांधकामासहित मिळकत . 


यांसी चतु : सीमा : - पूर्वेस - श्री . सुधीर लक्ष्मण घुले यांची मिळकत , दक्षिणेस - श्री . जयसिंग विष्णू म्हस्के यांची मिळकत , पश्चिमेस 
श्री . शिवाजी विष्णू म्हस्के यांची उर्वरित मिळकत , उत्तरेस - श्री . विलास विष्णू म्हस्के यांची मिळकत . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ११ जून २०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे , ११ जून २०२१ . 


- 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ ७ , २०२२ / अग्रहायण १० १६ , शके १ ९ ४४ 

आदेश 

क्रमांक / आर.ओ. / स्था.ज. / १५६ / ९ / २०२१.– महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , सुनिल आबुराव तांबे , वसुली 
अधिकारी , पुणे डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . काळूराम विठ्ठल गायकवाड ( ऋणको ) 
यांचेकडील कर्ज रुपये १३,१३,०४८ अधिक दिनांक १ जानेवारी २०२१ पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर 
वसुलीसाठी सहकर्जदार श्री . पंढरीनाथ बाबू ऊर्फ बाबुराव कांचन यांचे मालकीचे खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या 
आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , 
लीज , ताबा खरेदी , खाजगी हस्तांतरण तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील . 
निरर्थक ठरतील बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१/३३७८/३७४४/२०२१ , दिनांक ३० मार्च २०२१ . 

( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . ( १ ) श्री . काळूराम विठ्ठल गायकवाड , ( २ ) श्री . पंढरीनाथ बाबू ऊर्फ बाबुराव कांचन , ( ३ ) सौ . उषा 
पंढरीनाथ कांचन , ( ४ ) श्री . दत्तात्रय चंद्रकांत रिकामे , ( ५ ) श्री . सागर विठ्ठल जवळकर . 


५७ 


( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ६ ९ ८ यांसी क्षेत्र ०१ हे . १० आर अधिक 
पो.ख. ०० हे . ३२ आर असे एकूण क्षेत्र ०१ हे . ४२ आर यापैकी लिहून देणार सहकर्जदार श्री . पंढरीनाथ बाबू ऊर्फ बाबुराव कांचन यांच्या 
मालकीचे ०० हे . ०५ आर मिळकत व सदर मिळकतीवर असलेले दगड , वीट , सिमेंटमधील पक्के बांधकाम १६८६ चौ . फूट यांसी जुना 
ग्रा.मि.नं. १/०४७१ यांसी नवीन ग्रामपंचायत मिळकत नंबर ६ / ००६ ९ ५ व सदर मिळकतीवर भविष्यात होणारे बांधकामासहित मिळकत . 


यांसी चतु : सीमा : - पूर्वेस - श्रीमती संगिता विठ्ठल कांचन यांची मिळकत , दक्षिणेस - श्री . दिगंबर कांचन यांची मिळकत , पश्चिमेस 
श्री . गुलाब कोंडीबा कांचन यांची मिळकत , उत्तरेस सामाईक रस्ता . 
- 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ११ जून २०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

पुणे , ११ जून २०२१ . 


आदेश 

क्रमांक / आर.ओ. / स्था.ज. / १५६ / १ ९ / २०२१ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , सुनिल आबुराव तांबे , वसुली 
अधिकारी , पुणे डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . काळुराम बाबुराव पुणेकर ( ऋणको ) यांचेकडील 
कर्ज रुपये १,२३,८ ९ ० अधिक दिनांक १ एप्रिल २०२१ पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर वसुलीसाठी 
श्री . विशाल अरुण तानवडे यांचे मालकीचे खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे 
आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीज , ताबा खरेदी , खाजगी हस्तांतरण 
तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील . निरर्थक ठरतील बोजा चढविल्यास तो 
रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१/३६४८/२२४/२०२१ , दिनांक ६ जुलै २०२१ . 

( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . ( १ ) श्री . अरुण मल्हारी तानवडे , ( २ ) श्री . सुदाम दामू पठारे , ( ३ ) श्री . दिपक सूर्यभान झांबरे , 
( ४ ) श्री . विशाल अरुण तानवडे , ( ५ ) सौ . अलका अरुण तानवडे , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ 


५८ 

( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे वाडेगव्हाण , तालुका पारनेर , जिल्हा अहमदनगर येथील गट नंबर ४७४ मधील सहकर्जदार 
श्री . विशाल तानवडे यांचे मालकीचे ०० हे . २४ आर यांनी रजिस्ट्रर गहाणखताने तारण दिलेले क्षेत्र ही शेतजमीन मिळकत . 
यांसी चतु : सीमा : - पूर्वेस गट नंबर ५३४/१/२/३ , दक्षिणेस- गट नंबर ४७३ , पश्चिमेस कॅनॉल , उत्तरेस गट नंबर ४७५ . 
- - 

- 


- 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० 


१६ , शके १ ९ ४४ 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

पुणे , १८ ऑक्टोबर २०२१ . 


आदेश 

क्रमांक / आर.ओ. / स्था.ज. / १५६ / १६ / २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , सुनिल आबुराव तांबे , वसुली 
अधिकारी , पुणे डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . उमेश किसन साकोरे ( ऋणको ) यांचेकडील 
कर्ज रुपये ५,७०,३४५ अधिक दिनांक १ एप्रिल २०२१ पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी 
श्री . उमेश किसन साकोरे यांचे मालकीचे खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे 
आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीज , ताबा खरेदी , खाजगी हस्तांतरण 
तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील . निरर्थक ठरतील बोजा चढविल्यास तो 
रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१/३६५१/२२६/२०२१ , दिनांक ६ जुलै २०२१ . 

( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . ( १ ) श्री . उमेश किसन साकोरे , ( २ ) सौ . कल्पना सुनिल गवारे , ( ३ ) सौ . पूनम उमेश साकोरे , 
( ४ ) श्री . गणेश सुनिल गवारे , ( ५ ) सौ . माधुरी रामदास साकोरे , ( ६ ) अश्विनी संदिप शिंदे , ( ७ ) श्री . मंगेश रमेश धुमाळ , ( ८ ) श्री . संदिप 
सर्जेराव शिंदे . 


- 


( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे वाळकी , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ११८ / १ ब यांसी क्षेत्र ०२ हे . ३२ आर अधिक 
पो.ख. ०० हे . ०८ आर असे एकूण क्षेत्र ०२ हे . ३८ आर मधील सहकर्जदार सौ . कल्पना सुनिल गवारे यांचे हिश्श्याचे ०० हे . ७० आर 
रजिस्ट्रर गहाणखताने तारण दिलेले क्षेत्र ही शेतजमीन मिळकत . 


यांसी चतु : सीमा : - पूर्वेस गट नंबर ११८/१ ( २ ) ब पैकी , दक्षिणेस गट नंबर ११७ , ११६ , पश्चिमेस गट नंबर ११५ , उत्तरेस जोंधळे 

मळा ते आलेगाव डॅम रस्ता . 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

पुणे , १३ ऑक्टोबर २०२१ . 


आदेश 

— 

क्रमांक / आर.ओ. / स्था.ज. / १५६ / १७ / २०२१ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , सुनिल आबुराव तांबे , वसुली 
अधिकारी , पुणे डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . मच्छिंद्र बबन नवले ( ऋणको ) यांचेकडील 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ ७ , २०२२ / अग्रहायण १० १६ , शके १ ९ ४४ 

कर्ज रुपये १४,८३,४६८ अधिक दिनांक १ एप्रिल २०२१ पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी 
श्री . मच्छिंद्र बबन नवले यांचे मालकीचे खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि 
या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीज , ताबा खरेदी , खाजगी हस्तांतरण तारण 
करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील . निरर्थक ठरतील बोजा चढविल्यास तो 
रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१ / ३६४ ९ / २२५ / २०२१ , दिनांक ६ जुलै २०२१ . 

( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . ( १ ) श्री . मच्छिंद्र बबन नवले , ( २ ) सौ . शोभा मच्छिंद्र नवले , ( ३ ) श्री . रविंद्र मच्छिंद्र नवले , 
( ४ ) श्री . किसन मच्छिंद्र नवले , ( ५ ) श्री . मल्हारी सोमाजी गाडीलकर , ( ६ ) श्री . रामदास धोंडीबा नवले . 


( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे न्हावरा , तालुका शिरूर , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ४३ ९ / ६ यांसी क्षेत्र ०० हे . ८० आर यापैकी श्री . 
मच्छिंद्र बबन नवले यांचे मालकीचे ०० हे . २० आर रजिस्ट्रर गहाणखताने तारण दिलेले क्षेत्र ही शेतजमीन मिळकत . 


यांसी चतु : सीमा : - पूर्वेस - शिरूर - चौफुला रस्ता , दक्षिणेस गट नंबर ४४१ पैकी मिळकत , पश्चिमेस - गट नंबर ४४० , उत्तरेस 
नंबर ४३ ९ / ६ पैकी श्री . मधुकर नवले यांची मिळकत . 


५ ९ 


- 


पुणे , १३ ऑक्टोबर २०२१ . 


गट 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


सुनिल आबुराव तांबे , 
वसुली अधिकारी , 

द्वारा- डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . 


आदेश 

क्रमांक / आर.ओ. / स्था.ज. / १५६ / १० / २०२१ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , वसुली 
अधिकारी , पुणे डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , प्रगती सरस्वती क्लासेस , संचालिका सौ . 
मिनाक्षी शहाजी कुतवळ ( ऋणको ) यांचेकडील कर्ज रुपये ३,०७,०५६ अधिक दिनांक १ जानेवारी २०१४ पासून द.सा.द.शे. १४ टक्के होणारे 
व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी श्री हनुमंत गोरख कुतवळ यांनी त्यांच्या मालकीचे खालील परिशिष्टात नमूद केलेली 
स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही 
करार , गहाण , लीज , ताबा खरेदी , खाजगी हस्तांतरण तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि करण्यात आले असेल 
तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे 
बाबतीत रद्द होतील . निरर्थक ठरतील बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१/८६४/८७०/२०१५ , दिनांक १७ मार्च २०१५ , 

( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . ( १ ) प्रगती सरस्वती क्लासेस , संचालिका सौ . मिनाक्षी शहाजी कुतवळ , ( २ ) श्री . आबुराव 
सिताराम कुतवळ , ( ३ ) श्री . हनुमंत गोरख कुतवळ . 


( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे कुतवळवाडी , तालुका बारामती , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ७२६/२ यांसी क्षेत्र ०० हे . ५८ आर ही 
श्री . हनुमंत गोरख कुतवळ यांनी त्यांचे नावावरील कर्जास तारण दिलेल्या क्षेत्रापैकी २० आर शेतजमीन मिळकत . 


यांसी चतु : सीमा : - पूर्वेस - गट नंबर ७२६ / २ मधील उर्वरित मिळकत , दक्षिणेस - शंकर व दौलत दत्तू सस्ते यांची मिळकत , पश्चिमेस 
वडाणे रस्ता , उत्तरेस दत्तात्रय नामदेव कुतवळ . 


६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ 


- 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १५ जून २०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

पुणे , १५ जून २०२१ . 


१६ , शके १ ९ ४४ 


आदेश 

- 

क्रमांक / आर.ओ. / स्था.ज. / १५६ / ११ / २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , वसुली 
अधिकारी , पुणे डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , सौ . द्वारका भरत परभाणे ( ऋणको ) यांचेकडील 
कर्ज रुपये २,८४,५४६ अधिक दिनांक १ जानेवारी २०१४ पासून द.सा.द.शे. १४ टक्के होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी 
श्री . श्रीरंग भाऊसो कुतवळ यांचे मालकीचे खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे 
आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीज , ताबा खरेदी , खाजगी हस्तांतरण 
तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील . निरर्थक ठरतील बोजा चढविल्यास तो 
रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१ / ८६४ - ब / ८७० / २०१५ , दिनांक १७ मार्च २०१५ . 

( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . ( १ ) सौ . द्वारका भरत परभाणे , ( २ ) श्री . हनुमंत गोरख कुतवळ , ( ३ ) श्री . श्रीरंग भाऊसो कुतवळ , 
( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे कुतवळवाडी , तालुका बारामती , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ७८ ९ यांसी क्षेत्र ०१ हे . ३५ आर यापैकी 
श्री . श्रीरंग भाऊसो कुतवळ यांनी त्यांच्या हिश्श्याचे कर्जास तारणे दिलेले क्षेत्र ०० हे . ६७ आर यापैकी क्षेत्र ०० हे . २० आर ही शेतजमीन 
मिळकत . 


यांसी चतु : सीमा : – पूर्वेस - गट नंबर ७८८ , दत्तात्रय सदाशिव कुतवळ , दक्षिणेस - कुतवळवाडी- सुपा रस्ता , पश्चिमेस - गट नंबर ७ ९ ० , 
प्रतिभा किरण कुतवळ , उत्तरेस - गट नंबर ७८ ९ मधील उर्वरित मिळकत . 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १५ जून २०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

पुणे , १५ जून २०२१ . 


आदेश 

- 

क्रमांक / आर.ओ. / स्था.ज. / १५६ / ०३ / २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , वसुली 
अधिकारी , पुणे डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . खंडू गेनबा चौधरी ( ऋणको ) यांचेकडील 
कर्ज रुपये ६ , ९ ४,४७३ अधिक दिनांक १ ऑक्टोबर २०१ ९ पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी 
श्री . खंडू गेनबा चौधरी यांचे मालकीचे खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि 
या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीज , ताबा खरेदी , खाजगी हस्तांतरण तारण 
करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील . निरर्थक ठरतील बोजा चढविल्यास तो 
रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ 
जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१ / १७ ९ ० / १८४१ / २०१ ९ , दिनांक २ डिसेंबर २०१ ९ . 

( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . ( १ ) श्री . खंडू गेनबा चौधरी , ( २ ) श्री . रामचंद्र रंगनाथ काळे , ( ३ ) श्री . अक्षय अण्णा दरगुडे , 
( ४ ) सौ . ललिता खंडू चौधरी . 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० 


१६ , शके १ ९ ४४ 


( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे निमोणे , साकोरे वस्ती , तालुका शिरूर , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ५२ ९ यांसी क्षेत्र ०१ हे . 
अधिक पो.ख. ०० हे . २७ आर असे एकूण क्षेत्र ०१ हे . ८४ आर यापैकी पूर्वेकडील बाजूचे क्षेत्र ०० हे . ९ २ आर अधिक पो . ख . ०० हे . ० ९ 
आर एकूण ०१ हे . ०१ श्री . खंडू गेनबा चौधरी यांच्या हिश्श्याची शेतजमीन मिळकत . 

५७ आर 


६१ 


यांसी चतु : स : सीमा : - पूर्वेस - गट नंबर ५२८ , श्री . विक्रम शिवाजी काळे यांची मिळकत , दक्षिणेस - गट नंबर ५३० , श्री . राजेंद्र ढोरजकर 
यांची मिळकत , पश्चिमेस - गट नंबर ५२ ९ मधील श्री . पांडुरंग गेनबा चौधरी यांची मिळकत , उत्तरेस - गट नंबर ५१ ९ पैकी श्री . राजेंद्र 
हिंगे यांची मिळकत . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ७ एप्रिल २०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

पुणे , ७ एप्रिल २०२१ . 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


आदेश 

क्रमांक / आर.ओ. / स्था.ज. / १५६ / ०१ / २०२१ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , वसुली 
अधिकारी , पुणे डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री गणेश शहाजी रणदिवे ( ऋणको ) यांचेकडील 
कर्ज रुपये ४,३०,०४८ अधिक दिनांक १ फेब्रुवारी २०२० पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी 
श्री . गणेश शहाजी रणदिवे , श्री . संदिप शहाजी रणदिवे , सौ . नर्मदाबाई शहाजी रणदिवे , श्री . रमेश विश्वनाथ रणदिवे , सौ . अलका शहाजी 
रणदिवे / सौ . सारिका उत्तम शितोळे यांच्या मालकीचे खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात 
आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीज , ताबा खरेदी , खाजगी 
हस्तांतरण तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील . निरर्थक ठरतील बोजा चढविल्यास 
तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१ / ३ ९ ७२ / ३६५७ / २०२० , दिनांक ३ मार्च २०२० . 

( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . ( १ ) गणेश शहाजी रणदिवे , ( २ ) सौ . नर्मदाबाई शहाजी रणदिवे , ( ३ ) श्री . संदिप शहाजी 
रणदिवे , ( ४ ) सौ . अलका शहाजी रणदिवे / सौ . सारिका उत्तम शितोळे , ( ५ ) श्री . रमेश विश्वनाथ रणदिवे , ( ६ ) सौ . सुनंदा रमेश रणदिवे , 
( ७ ) श्री . ज्ञानेश्वर बबन जगताप , ( ८ ) श्री मनोहर शिवाजी डांगे , 


( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे रांजणगाव सांडस , तालुका शिरूर , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ५३४/१ यांसी क्षेत्र ०० हे . हे . ५३ आर 
यापैकी पूर्वेकडील बाजूची दक्षिणोत्तर मिळकत क्षेत्र ०० हे . २६.५० आर ही सहकर्जदार श्री . गणेश शहाजी रणदिवे , श्री . संदिप शहाजी 
रणदिवे , सौ . नर्मदाबाई शहाजी रणदिवे , श्री . रमेश विश्वनाथ रणदिवे , सौ . अलका शहाजी रणदिवे / सौ . सारिका उत्तम शितोळे यांच्या 
सामाईक मालकी हक्काचे तारण दिलेली शेतजमीन मिळकत . 


यांसी चतु : सीमा : - पूर्वेस गट नंबर ५३३ , श्री . अनिल गणपत रणदिवे यांची मिळकत , दक्षिणेस - गट नंबर ५२ ९ , श्री . विश्वनाथ बाबुराव 
रणदिवे यांची मिळकत , पश्चिमेस - गट नंबर ५३४/१ , श्री . अनिल ज्ञानेश्वर रणदिवे यांची मिळकत व तद्नंतर गट नंबर ५२७ , उत्तरेस 
गट नंबर ५३६ , इरिगेशन रस्ता . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ७ एप्रिल २०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे , ७ एप्रिल २०२१ . 


- 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ ७ , २०२२ / अग्रहायण १० १६ , शके १ ९ ४४ 

आदेश 

- 

क्रमांक / आर.ओ. / स्था.ज. / १५६ / २५ / २०२१ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , वसुली 
अधिकारी , पुणे डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . योगेश मारुती पवळे ( ऋणको ) यांचेकडील 
कर्ज रुपये ३२,२५,४६६ अधिक दिनांक १ डिसेंबर २०१ ९ पासून द.सा.द.शे. १४ टक्के होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी 
श्री . मारुती आबु पवळे यांचे मालकीचे खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि 
या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीज , ताबा खरेदी , खाजगी हस्तांतरण तारण 
करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील . निरर्थक ठरतील बोजा चढविल्यास तो 
रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


६२ 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१ / २८४७ / ३४३ ९ / २०२० , दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२० . 

( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . ( १ ) श्री . योगेश मारुती पवळे , ( २ ) श्री . मारुती आबु पवळे , ( ३ ) सौ . मंदा मारुती पवळे , 
( ४ ) श्री . विवेक मारुती पवळे , ( ५ ) श्री . अमोल तुकाराम नेवाळे , ( ६ ) श्री . ओंकारेश्वर आनंदा पाटील , ( ७ ) श्री . वैभव गोकुळदास भोसले . 
( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे मांजरी खुर्द , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील वसुली गट नंबर ८४३ यांसी क्षेत्र ०२ हे . ५० आर 
यापैकी सहकर्जदार श्री . मरुती आबु पवळे यांच्या नावावरील रजिस्टर गहाणखताने तारण दिलेले ०० हे . ४० आर ही शेतजमीन मिळकत 
तसेच सदर मिळकतीवर भविष्यात होणारे बांधकाम . 


यांसी चतु : सीमा : - पूर्वेस - श्री . आबु नामदेव पवळे , दक्षिणेस - दहा फुटी सामाईक रस्ता , पश्चिमेस - श्री . ज्ञानोबा आबु पवळे , 
उत्तरेस सौ . रत्नाबाई आबु पवळे . 
- 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे , १५ फेब्रुवारी २०२१ . 


आदेश 

क्रमांक / आर.ओ. / स्था.ज. / १५६ / २८ / २०२१ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , वसुली 
अधिकारी , पुणे डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . रमाकांत बाळासो कंद ( ऋणको ) यांचेकडील 
कर्ज रुपये ४३,४४,७०२ अधिक दिनांक १ डिसेंबर २०१ ९ पासून द.सा.द.शे. १४ टक्के होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी 
सहकर्जदार श्री . भाऊसाहेब साहेबराव तुपे व श्री . महादेव साहेबरा तुपे , सौ . जयश्री भाऊसाहेब तुपे , रसिका भाऊसाहेब तुपे , सौ . विद्या 
महादेव तुपे , श्री . सुमित महादेव तुपे , श्री . अमित महादेव तुपे यांच्या मालकीचे खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या 
आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , 
लीज , ताबा खरेदी , खाजगी हस्तांतरण तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील . 
निरर्थक ठरतील बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१/२८४८/२८४१/२०२० , दिनांक २० जानेवारी २०२० . 

( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . ( १ ) श्री . रमाकांत बाळासो कंद , ( २ ) सौ . राणी रमाकांत कंद , ( ३ ) श्री . श्रीकांत बाळासाहेब कंद , 

( ४ ) सौ . प्रतिभा श्रीकांत कंद , ( ५ ) श्री . भाऊसाहेब साहेबराव तुपे , ( ६ ) श्रीमती जयश्री भाऊसाहेब तुपे , ( ७ ) श्रीमती रसिका भाऊसाहेब तुपे , 
( ८ ) श्री . महादेव साहेबराव तुपे , ( ९ ) सौ . विद्या महादेव तुपे , ( १० ) श्री . सुमित महादेव तुपे , ( ११ ) श्री . अमित महादेव तुपे , ( १२ ) श्री . भीमराव 
मधुकर तापकीर , ( १३ ) श्री . संतोष ज्ञानोबा देशमुख . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ ७ , २०२२ / अग्रहायण १० 


१६ , शके १ ९ ४४ 


६३ 


६ ९ आर 

( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील वसुली गट नंबर १३१ यांसी क्षेत्र ०० हे . 
यापैकी सहकर्जदार श्री . भाऊसाहेब तुपे व श्री . महादेव साहेबराव तुपे , सौ . जयश्री भाऊसाहेब तुपे , रसिका भाऊसाहेब तुपे , सौ . विद्या 
महादेव तुपे , श्री . सुमित महादेव तुपे , श्री . अमित महादेव तुपे यांच्या सामाईक हिश्श्याची ०० हे . २३ आर ही रजिस्टर गहाणखताने तारणे 
दिलेली मिळकत . 


- 

यांसी चतु : सीमा : – पूर्वेस - श्री . आबु विष्णू तुपे यांची मिळकत , दक्षिणेस - श्री . विजू भोल्हू तुपे यांची मिळकत , पश्चिमेस - श्री . संभाजी 
बबन तुपे यांची मिळकत , उत्तरेस - श्री . जालींदर काळूराम तुपे यांची मिळकत . 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

पुणे , १५ फेब्रुवारी २०२१ . 


आदेश 

क्रमांक / आर.ओ. / स्था.ज. / १५६ / २६ / २०२१ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , वसुली 
अधिकारी , पुणे डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . विवेक मारुती पवळे ( ऋणको ) यांचेकडील 
कर्ज रुपये ११,०८,०१५ अधिक दिनांक १ डिसेंबर २०१ ९ पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी 
सहकर्जदार श्री . ज्ञानोबा आबु पवळे यांचे मालकीचे खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली 
आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीज , ताबा खरेदी , खाजगी हस्तांतरण 
तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील . निरर्थक ठरतील बोजा चढविल्यास तो 
रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१ / २८४ ९ / ३४४० / २०२० , दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२० . 

( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . ( १ ) श्री . विवेक मारुती पवळे , ( २ ) श्री . ज्ञानोबा आबू पवळे , ( ३ ) सौ . शशिकला ज्ञानोबा पवळे , 
( ४ ) श्री . बाळासो दत्तोबा नेवाळे , ( ५ ) श्रीमती नंदिनी जगन्नाथ चोरघडे , 


( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे मांजरी खुर्द , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील वसुली गट नंबर ८४३ यांसी क्षेत्र ०२ हे . ५० आर 
यापैकी सहकर्जदार श्री . ज्ञानोबा आबू पवळे यांच्या नावावरील रजिस्टर गहाणखताने तारण दिलेली ०० हे . ४० आर ही शेतजमीन मिळकत 
तसेच सदर मिळकतीवर भविष्यात होणारे बांधकाम . 


यांसी चतु : सीमा : – पूर्वेस - श्री . मारुती आबू पवळे यांची मिळकत , दक्षिणेस - अंतर्गत रस्ता , पश्चिमेस - श्री . तुकाराम आबू पवळे यांची 
मिळकत , उत्तरेस - सौ . रत्नाबाई आबू पवळे यांची मिळकत . 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

पुणे , १५ फेब्रुवारी २०२१ . 


आदेश 

क्रमांक / आर.ओ. / स्था.ज. / १५६ / २७ / २०२१ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , वसुली 
अधिकारी , पुणे डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र 


६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ 


- 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० १६ , शके १ ९ ४४ 


सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . सोमनाथ बाळासो हरगुडे ( ऋणको ) यांचेकडील 
कर्ज रुपये २२,००,५२५ अधिक दिनांक १ डिसेंबर २०१ ९ पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी 
सहकर्जदार श्री . बाळासाहेब त्रिंबक हरगुडे व सौ . जनाबाई बाळासाहेब हरगुडे यांचे मालकीचे खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर 
मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही 
करार , गहाण , लीज , ताबा खरेदी , खाजगी हस्तांतरण तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि करण्यात आले असेल 
तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे 
बाबतीत रद्द होतील . निरर्थक ठरतील बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१/२८५०/२८३४/२०२० , दिनांक २० जानेवारी २०२० . 

( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . ( १ ) श्री . सोमनाथ बाळासो हरगुडे , ( २ ) श्री . बाळासो त्रिंबक हरगुडे , ( ३ ) सौ . जनाबाई बाळासो 
हरगुडे , ( ४ ) श्री . नारायण त्रिंबबक हरगुडे , ( ५ ) सौ . दिपाली सोमनाथ हरगुडे , ( ६ ) श्री . अनिल बाळासो हरगुडे , ( ७ ) श्री . विशाल दत्तात्रय 

जगताप . 


( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे केसनंद , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील वसुली गट नंबर ६६० यांसी क्षेत्र ०१ हे . २० आर यापैकी 
सहकर्जदार श्री . बाळासाहेब त्रिंबक हरगुडे यांच्या नावावरील ०० हे . ६० आर ही अविभक्त हिश्श्याची शेतजमीन मिळकत व त्यावरील 
सहकर्जदार श्री . बाळासाहेब त्रिंबक हरगुडे व सौ . जनाबाई बाळासाहेब हरगुडे यांच्या नावे असलेली ग्रामपंचायत मिळकत नंबर १६ ९९ 
( वाघोली रस्ता ) आर . सी . सी . बांधकाम स्लॅप पूर्व - पश्चिम ५० X ४० असे २००० चौ . फूट शौचालयासहित व डबल मजली ५० X ४० असे 
२००० चौ . फूट व्यावसाईक बांधकाम असा आहे तसेच सदर मिळकतीवर भविष्यात होणारे बांधकाम ही मिळकत . 


यांसी चतु : सीमा : - पूर्वेस - श्री . तुळशीराम भगवान हरगुडे यांची मिळकत , दक्षिणेस - श्री . बबन केरू हरगुडे , पश्चिमेस - गट नंबर ६६० 
मधील उर्वरित मिळकत , श्री . नारायण हरगुडे यांची मिळकत , उत्तरेस- केसनंद - वाघोली रोड . 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

पुणे , १५ फेब्रुवारी २०२१ . 


आदेश 

क्रमांक / आर.ओ. / स्था.ज. / १५६ / ०४ / २०२१ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , वसुली 
अधिकारी , पुणे डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . दिलीप बाळासो कामठे ( ऋणको ) यांचेकडील 
कर्ज रुपये ६,८७,६७२ अधिक दिनांक १ डिसेंबर २०१ ९ पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी 
सहकर्जदार श्री . बाळू ऊर्फ बाळासो भागुजी कामठे यांच्या मालकीची मिळकत . तसेच इतर सर्व तंद्गभूत वस्तुसहित मिळकत यांचे मालकीचे 
खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर 
मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीज , ताबा खरेदी , खाजगी हस्तांतरण तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत 
आहे आणि करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , 
तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील . निरर्थक ठरतील बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१ / ३५३७ / ३२८४ / २०१ ९ , दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२० . 

( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . ( १ ) श्री . दिलीप बाळासो कामठे , ( २ ) श्री . बाळू ऊर्फ बाळासो भागुजी कामठे , ( ३ ) सौ . सुमन 
बाळासो कामठे , ( ४ ) श्री . बापू बबन खेडेकर , ( ५ ) श्री . धनंजय कांतीलाल नवले . 


( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे बोरीभडक , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ९ १ , क्षेत्र ०० हे . ६३ ही सहकर्जदार श्री . बाळु 
ऊर्फ बाळासो भागुजी कामठे यांच्या मालकीची रजिस्टर गहाणखताने तारण दिलेली संपूर्ण शेतजमीन मिळकत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० १६ , शके १ ९ ४४ 


यांसी चतु : सीमा : - पूर्वेस - श्री . प्रकाश पवार यांची मिळकत , दक्षिणेस श्री . एकनाथ महादेव खेडेकर यांची मिळकत , पश्चिमेस 
श्री . दगडू सतू गव्हाणे यांची मिळकत , उत्तरेस - श्री . नारायण साधू पवार यांची मिळकत . 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ७ जून २०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

पुणे , ७ जून २०२१ . 


६५ 


आदेश 

- 

क्रमांक / आर.ओ. / स्था.ज. / १५६ / ०२ / २०२१ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , वसुली 
अधिकारी , पुणे डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . अतुल सुभाष लगड ( ऋणको ) यांचेकडील 
कर्ज रुपये ४,३८,८६६ अधिक दिनांक १ जून २०१ ९ पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी 
श्री . सुभाष बापुराव लगड यांचे मालकीचे खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे 
आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीज , ताबा खरेदी , खाजगी हस्तांतरण 
तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील . निरर्थक ठरतील बोजा चढविल्यास तो 
रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१ / ४०३ / ६०५ / २०१ ९ , दिनांक २२ जुलै २०१ ९ 

( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . ( १ ) श्री . अतुल सुभाष लगड , ( २ ) श्री . सुभाष बापुराव लगड , ( ३ ) सौ . सुजाता अतुल लगड , 
( ४ ) श्री . अनिल दादासाहेब शेलार , ( ५ ) श्री . नंदकुमार चंदर नलगे , ( ६ ) श्री . शब्बीर रसुलभाई जरवाते . 


( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे कुरूळी , तालुका शिरूर , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ६५ यांसी क्षेत्र ०३ हे . ०० आर अधिक पोटखराबा 
०० हे . ११ आर एकूण क्षेत्र ०३ हे . ११ आर मधील सहकर्जदार श्री . सुभाष बापुराव लगड यांच्या मालकीचे ०० हे . ७५ आर अधिक 
पोटखराबा ०० हे . ०३ आर असे एकूण क्षेत्र ०० हे . ७८ आर ही शेतजमीन मिळकत . 


यांसी चतु : सीमा : - पूर्वेस - गट नंबर ६५ पैकी क्षेत्र , दक्षिणेस कुरूळी ते नागरगाव रस्ता पश्चिमेस गट नंबर ६५ पैकी क्षेत्र , 
उत्तरेस - गट नंबर ८६ , ८५ . 


- 


सदरचा आदेश आज दिनांक ७ एप्रिल २०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

पुणे , ७ एप्रिल २०२१ . 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 


आदेश 

क्रमांक / आर.ओ. / स्था.ज. / १५६ / २० / २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , वसुली 
अधिकारी , पुणे डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . नवनाथ बाजीराव कोडलिंगे ( ऋणको ) 
यांचेकडील कर्ज रुपये ३६,८१,७८ ९ अधिक दिनांक १ मे २०२१ पासून द.सा.द.शे. १४ टक्के होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च 
वसुलीसाठी सौ . सुमन बाप मुरलीधर टिळेकर / सौ . सुमन बबन शिवरकर यांच्या मालकीची मिळकत . तसेच इतर सर्व तद्गंभूत वस्तूसहित 


६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार 


ते बुधवार , 


डिसेंबर १ 


- 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० 


१६ , शके १ ९ ४४ 


मिळकत . यांचे मालकीचे खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या 
तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीज , ताबा खरेदी , खाजगी हस्तांतरण तारण करण्यास या 
आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील . निरर्थक ठरतील बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ 
ठरेल . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१/३३/५७५/२०२१ , दिनांक २७ जुलै २०२१ . 

( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . ( १ ) श्री . नवनाथ बाजीराव कोडलिंगे , ( २ ) सौ . सुमन बाप मुरलीधर टिळेकर / सौ . 
शिवरकर , ( ३ ) सौ . अश्विनी नवनाथ कोडलिंगे , ( ४ ) श्री . संपत श्रीरंग म्हेत्रे , ( ५ ) श्री . चंद्रकांत भिमराव टिळेकर , 

सुमन बबन 


( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे टिळेकरवाडी , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर १०७/१ यांसी क्षेत्र १ ९ हे . १३ आर अधिक 
पोटखराबा ०४ हे . ८८ आर असे एकूण क्षेत्र २४ हे . ०१ आर पैकी ०० हे . ९ २ आर सहकर्जदार सौ . सुमन बाप मुरलीधर टिळेकर / सौ . सुमन 
बबन शिवरकर यांच्या मालकीची संपूर्ण शेतजमीन मिळकत . 


है 


यांसी चतु : सीमा : – पूर्वेस - गट नंबर १०७ ही मिळकत व ११६ सामाईक रस्ता , दक्षिणेस - सौ . जनाबाई मधुकर कापरे यांची मिळकत , 
पश्चिमेस - श्री . संजय सदाशिव हरपळे यांची मिळकत , उत्तरेस - श्री . संपत श्रीरंग म्हेत्रे यांची मिळकत . 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २० ऑक्टोबर २०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

पुणे , २० ऑक्टोबर २०२१ . 


आदेश 

क्रमांक / आर.ओ. / स्था.ज. / १५६ / २१ / २०२१ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , वसुली 
अधिकारी , पुणे डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , सौ . नेहा सुरेश दरेकर ( ऋणको ) यांचेकडील 
कर्ज रुपये ४६,८७,११७ अधिक दिनांक १ मे २०२१ पासून द.सा.द.शे. १४ टक्के होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी 
श्री . सुरेश भुजंग दरेकर यांचे मालकीचे खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे 
आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीज , ताबा खरेदी , खाजगी हस्तांतरण 
तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील . निरर्थक ठरतील बोजा चढविल्यास तो 
रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१ / १७ ९ / ६१७ / २०२१ , दिनांक २७ जुलै २०२१ . 

( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . ( १ ) सौ . नेहा सुरेश दरेकर , ( २ ) श्री . सुरेश भुजंग दरेकर , ( ३ ) श्री . सुनिल नामदेव यादव , 
( ४ ) श्री . पोपट साहेबराव यादव . 


00 

( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे बोरीऐंदी , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ८४२ यांसी क्षेत्र ०२ हे . ८१ आर अधिक पो.ख. 
२५ आर यापैकी सहकर्जदार श्री . सुरेश बुजंग दरेकर यांच्या नावावरील ०० हे . २० आर शेतजमीन मिळकत तसेच सदर मिळकतीतील 
सौ . नेहा सुरेश दरेकर व सुरेश भुजंग दरेकर यांच्या नावावरील असलेले पक्के बांधकाम गाळे यांसी ग्रामपंचायत मिळकत नंबर ७२३/१ ते 
७२३ / १ ९ ही मिळकत . 


यांसी चतु : सीमा : - पूर्वेस - बोरीऐंदी - ताह्मणवाडी रोड , दक्षिणेस - गट नंबर ८४२ पैकी उर्वरित मिळकत , किरण टिळेकर , प्रमोद मगर 
यांची मिळकत व सोसायटी बिल्डिंग , पश्चिमेस सदर गटापैकी किरण टिळेकर यांची मिळकत , उत्तरेस सदर गटापैकी संगिता किरण 
टिळेकर यांची मिळकत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ ७ , २०२२ / अग्रहायण १० १६ , शके १ ९ ४४ 

६७ 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २० ऑक्टोबर २०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

पुणे , २० ऑक्टोबर २०२१ . 


आदेश 

क्रमांक / आर.ओ. / स्था.ज. / १५६ / २२ / २०२१ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , वसुली 
अधिकारी , पुणे डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . दत्तात्रय ज्ञानदेव ऊर्फ ज्ञानोबा दौंडकर 
( ऋणको ) यांचेकडील कर्ज रुपये १७,२४,०१४ अधिक दिनांक १ मे २०२१ पासून द.सा.द.शे. १४ टक्के होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व 
इतर खर्च वसुलीसाठी श्री . दत्तात्रय ज्ञानदेव ऊर्फ ज्ञानोबा दौंडकर यांचे मालकीचे खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या 
आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , 
लीज , ताबा खरेदी , खाजगी हस्तांतरण तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील . 
निरर्थक ठरतील बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१/३४/५७६/२०२१ , दिनांक २७ जुलै २०२१ . 

( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . ( १ ) श्री . दत्तात्रय ज्ञानदेव ऊर्फ ज्ञानोबा दौंडकर , ( २ ) सौ . मंगल दत्तात्रय दौंडकर , 
( ३ ) श्री . अभिजित शिवाजी भोसेकर , ( ४ ) श्री . बाळासो तात्याबा भोसेकर . 


( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : रजिस्टर गहाणखतान्वये तारण दिलेले मौजे बोरीऐंदी , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ३४२ 
यांसी क्षेत्र ०१ हे . ५८ आर अधिक पो . ख . ०० हे . १ ९ आर असे एकूण क्षेत्र ०१ हे . ७७ आर यापैकी क्षेत्र ०० हे . ४० आर ही श्री . दत्तात्रय 
ज्ञानदेव ऊर्फ ज्ञानोबा दौंडकर यांच्या मालकीची शेतजमीन मिळकत . 


यांसी चतु : सीमा : – पूर्वेस - बोरीऐंदी - होलेवाडी रस्ता , दक्षिणेस - तानाजी बाजीराव दौंडकर यांची मिळकत , पश्चिमेस 
३४२ मधील उर्वरित मिळकत , उत्तरेस - उद्धव सोपाना भिसे यांची मिळकत . 


सदर गट नंबर 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २० ऑक्टोबर २०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

पुणे , २० ऑक्टोबर २०२१ . 


आदेश 

क्रमांक / आर.ओ. / स्था.ज. / १५६ / २३ / २०२१ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , वसुली 
अधिकारी , पुणे डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . दिपक हरिचंद्र ऊर्फ हरिश्चंद्र शिंदे ( ऋणको ) 
यांचेकडील कर्ज रुपये १६,३३,१५ ९ अधिक दिनांक १ मे २०२१ पासून द.सा.द.शे. १४ टक्के होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च 
वसुलीसाठी श्री . बाळू बाबा दोरगे यांच्या मालकीची मिळकत . तसेच इतर सर्व तद्गभूत वस्तुसहित मिळकत . यांचे मालकीचे खालील 
परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत 
कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीज , ताबा खरेदी , खाजगी हस्तांतरण तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि 
करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , 
जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील . निरर्थक ठरतील बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार 


ते बुधवार , डिसेंबर १ 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१/३६/५७८/२०२१ , दिनांक २७ जुलै २०२१ . 

( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . ( १ ) श्री . दिपक हरिचंद्र ऊर्फ हरिश्चंद्र शिंदे ( २ ) श्री . बाळू बाबा दोरगे , ( ३ ) सौ . अंकिता दिपक 
शिंदे , ( ४ ) श्री . सौरभ नरेश जैन , ( ५ ) श्री . सचिन रघुनाथ लाटकर , 


- 


१६ , शके १ ९ ४४ 


( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे माळशिरस , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथील वसुली गट नंबर २४० यांसी क्षेत्र ११ हे . ९ ० आर 
अधिक पोटखराबा ०२ हे . ०८ आर असे एकूण क्षेत्र १३ हे . ९ ८ आर यापैकी सहकर्जदार श्री . बाळू बाबा दोरगे यांनी त्यांच्या नावावरील 
रजिस्टर गहाणखताने तारणे दिलेले क्षेत्र ०१ हे . १२.१२ आर ( पो.ख. सहीत ) संपूर्ण शेतजमीन मिळकत . 


यांसी चतु : सीमा : - पूर्वेस पौंढे शिव , दक्षिणेस - श्री . आनंद लक्ष्मण पवार यांची मिळकत , पश्चिमेस गट नंबर १८४ व २३ ९ , 
उत्तरेस - भागुबाई केशव तुपे यांची मिळकत . 


- 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २० ऑक्टोबर २०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

पुणे , २० ऑक्टोबर २०२१ . 


आदेश 

क्रमांक / आर.ओ. / स्था.ज. / १५६ / २४ / २०२१ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , वसुली 
अधिकारी , पुणे डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . विजय शिवाजी लाटकर ( ऋणको ) यांचेकडील 
कर्ज रुपये २७,६४,१६४ अधिक दिनांक १ मे २०२१ पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी 
श्री . विजय शिवाजी लाटकर यांच्या मालकीची मिळकत . तसेच इतर सर्व तद्गभूत वस्तुसहित मिळकत . यांचे मालकीचे खालील परिशिष्टात 
नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत 
कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीज , ताबा खरेदी , खाजगी हस्तांतरण तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि 
करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , 
जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील . निरर्थक ठरतील बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१/४३/५८५/२०२१ , दिनांक २७ जुलै २०२१ . 

( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . ( १ ) श्री . विजय शिवाजी लाटकर , ( २ ) सौ . हेमा विजय लाटकर , ( ३ ) श्री . सौरभ नरेश जैन , 
( ४ ) श्री . प्रकाश गोपाळराव दोरगे . 


( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे यवत , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ५१७/४ यांसी क्षेत्र १३ हे . ४५ आर अधिक पोटखराबा 
०१ हे . ५४ आर असे एकूण क्षेत्र १४ हे . ९९ आर यापैकी कर्जदार श्री . विजय शिवाजी लाटकर यांच्या नावावरील रजिस्टर गहाणखताने 
कर्जास तारणे दिलेले क्षेत्र ०० हे . ८७ आर ( पो . ख . सहित ) यापैकी क्षेत्र ०० हे . ६० आर शेतजमीन मिळकत . 


यांसी चतु : सीमा : – पूर्वेस सदर गटातील विजय लाटकर यांची उर्वरित मिळकत , दक्षिणेस - ओढा , पश्चिमेस - भुलेश्वर रोड , 

उत्तरेस - श्री . रामभाऊ आढाव यांची मिळकत . 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २० ऑक्टोबर २०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे , २० ऑक्टोबर २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ ७ , २०२२ / अग्रहायण १० १६ , शके १ ९ ४४ 

आदेश 

क्रमांक / आर.ओ. / स्था.ज. / १५६ / २५ / २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , वसुली 
अधिकारी , पुणे डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . आशिष बाळासाहेब लाटकर ( ऋणको ) 
यांचेकडील कर्ज रुपये १६,१५,६४ ९ अधिक दिनांक १ मे २०२१ पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च 
वसुलीसाठी सहकर्जदार श्री . बाळासाो ऊर्फ बाळासाहेब सोनबा लाटकर , सौ . सरोज बाळासो ऊर्फ बाळासाहेब लाटकर , श्री . नंदकिशोर 
रघुनाथ लाटकर , श्री . सचिन रघुनाथ लाटकर , श्रीमती मंगल रघुनाथ लाटकर , सौ . राजश्री प्रकाश कापसे , सौ . सारिका सचिन काळे , 
सौ . गौरी आशिष लाटकर यांच्या मालकीची मिळकत . तसेच इतर सर्व तद्गभूत वस्तुसहित मिळकत . यांचे मालकीचे खालील परिशिष्टात 
नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत 
कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीज , ताबा खरेदी , खाजगी हस्तांतरण तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि 
करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , 
जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील . निरर्थक ठरतील बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


६ ९ 


( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१/४४/५८६/२०२१ , दिनांक २७ जुलै २०२१ . 

( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . ( १ ) श्री . आशिष बाळासो ऊर्फ बाळासाहेब लाटकर , ( २ ) श्री . बाळासो ऊर्फ बाळासाहेब सोनबा 
लाटकर , ( ३ ) सौ . सरोज ऊर्फ लता बाळासो ऊर्फ बाळासाहेब लाटकर , ( ४ ) श्री . नंदकिशोर रघुनाथ लाटकर , ( ५ ) श्री . सचिन रघुनाथ 
लाटकर , ( ६ ) श्रीमती मंगल रघुनाथ लाटकर , ( ७ ) सौ . राजश्री प्रकाश कापसे , ( ८ ) सौ . सारिका सचिन काळे , ( ९ ) सौ . गौरी आशिष लाटकर , 
( १० ) श्री . संतोष रामदास दोरगे , ( ११ ) श्री . गजानन काळूराम चोरघे . 


( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : मौजे यवत , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ८३० यांसी क्षेत्र ०१ हे . ५५ आर हे सहकर्जदार श्री . 
बाळासो ऊर्फ बाळासाहेब सोनबा लाटकर , सौ . सरोज बाळासो ऊर्फ बाळासाहेब लाटकर , श्री . नंदकिशोर रघुनाथ लाटकर , श्री . सचिन 
रघुनाथ लाटकर , श्रीमती मंगल रघुनाथ लाटकर , सौ . राजश्री प्रकाश कापसे , सौ . सारिका सचिन काळे , सौ . गौरी आशिष लाटकर यांनी 
रजिस्टर गहाणखताने तारण दिलेली असून सदर तारण दिलेल्या क्षेत्रापैकी ०० हे . ०.७७.५० आर सहकर्जदार श्री . बाळासाहेब सोनबा 
लाटकर यांच्या हिश्श्याच्या मालकीची शेतजमीन मिळकत . 


यांसी चतु : सीमा : - पूर्वेस - नवीन कॅनॉल , दक्षिणेस - अविनाश नाईक , पश्चिमेस गट नंबर ८३० मधील उर्वरित मिळकत व घोलप 
देशमुख यांची मिळकत , उत्तरेस नवीन कॅनॉल . 


- 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २० ऑक्टोबर २०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

पुणे , २० ऑक्टोबर २०२१ . 


आदेश 

क्रमांक / आर.ओ. / स्था.ज. / १५६ / २६ / २०२१ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , वसुली 
अधिकारी , पुणे डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . राजेंद्र ज्ञानोबा जगताप ( ऋणको ) यांचेकडील 
कर्ज रुपये १५,२४,२६७ अधिक दिनांक १ मे २०२१ पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी 
श्री . राजेंद्र ज्ञानोबा जगताप यांचे मालकीचे खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे 
आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीज , ताबा खरेदी , खाजगी हस्तांतरण 
तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील . निरर्थक ठरतील बोजा चढविल्यास तो 
रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार 


ते बुधवार , डिसेंबर १ 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० १६ , शके १ ९ ४४ 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१/१८५/६२२/२०२१ , दिनांक २७ जुलै २०२१ . 

( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . ( १ ) श्री . राजेंद्र ज्ञानोबा जगताप , ( २ ) सौ . वैशाली राजेंद्र जगताप , ( ३ ) श्री . प्रभाकर गंगाधर 
आबक , ( ४ ) श्री . नितीन गुलाब कुदळे . 


( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : - मौजे खामगाव , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर १०१ ९ यांसी क्षेत्र ०२ हे . ६२ आर अधिक 
पो.ख. ०३ हे . २१ आर असे एकूण क्षेत्र ०५ हे , ८३ आर यापैकी कर्जदार श्री . राजेंद्र ज्ञानोबा जगताप यांच्या मालकीचे रजिस्टर गहाणखताने 
तारण दिलेले क्षेत्र ०१ हे . ०८ आर यापैकी क्षेत्र ०० हे . ६० आर ही शेतजमीन मिळकत . 


यांसी चतु : सीमा : - पूर्वेस - श्री . महेंद्र ज्ञानोबा जगताप यांची मिळकत , दक्षिणेस - जिल्हा परिषद शाळा व रस्ता , पश्चिमेस - गट नंबर 
१०१ ९ पैकी विश्वनाथ निवृत्ती जगताप यांची मिळकत , उत्तरेस - १०१ ९ मधील राजेंद्र जगताप यांची उर्वरित मिळकत . 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २० ऑक्टोबर २०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

पुणे , २० ऑक्टोबर २०२१ . 


आदेश 

क्रमांक / आर.ओ. / स्था.ज. / १५६ / २७ / २०२१ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , वसुली 
अधिकारी , पुणे डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , सौ . आशा अनिल जगताप ( ऋणको ) यांचेकडील 
कर्ज रुपये १०,२०,०३७ अधिक दिनांक १ मे २०२१ पासून द.सा.द.शे. १४ टक्के होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी 
सौ . आशा अनिल जगताप यांच्या मालकीची मिळकत . तसेच इतर सर्व तंद्गभूत वस्तुसहित मिळकत . यांचे मालकीचे खालील परिशिष्टात 
नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत 
कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीज , ताबा खरेदी , खाजगी हस्तांतरण तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि 
करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , 
जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील . निरर्थक ठरतील बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१/१७२/६११/२०२१ , दिनांक २७ जुलै २०२१ . 

( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . ( १ ) सौ . आशा अनिल जगताप , ( २ ) श्री . अनिल ज्ञानदेव जगताप , ( ३ ) श्री . आकाश अनिल 
जगताप , ( ४ ) कु . सायली अनिल जगताप , ( ५ ) श्री . शंकर विठ्ठल राऊत , ( ६ ) श्री . रमेश तुकाराम सणस . 


( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : - मौजे टिळेकरवाडी , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर २३१ यांसी क्षेत्र ०० हे . ५० आर अधिक 
पोटखराबा ०० हे . ०१ आर असे एकूण क्षेत्र ०० हे . ५१ आर ही सौ . आशा अनिल जगताप यांच्या मालकीची संपूर्ण शेतजमीन मिळकत . 
यांसी चतु : सीमा : – पूर्वेस - गट नंबर २३० , श्री . रंगनाथ जगताप यांची मिळकत , दक्षिणेस - बोरीभडक शिव रेल्वे लाईन यांची मिळकत , 
पश्चिमेस गट नंबर २३२ , श्री . जगताप यांची मिळकत , उत्तरेस - गट नंबर २३३ . 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २० ऑक्टोबर २०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे , २० ऑक्टोबर २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ ७ , २०२२ / अग्रहायण १० १६ , शके १ ९ ४४ 

आदेश 

क्रमांक / आर.ओ. / स्था.ज. / १५६ / २८ / २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , वसुली 
अधिकारी , पुणे डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . शिवाजी भगवान म्हेत्रे ( ऋणको ) यांचेकडील 
कर्ज रुपये ३,५२,६५ ९ अधिक दिनांक १ मे २०२१ पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी 
श्री . भगवान भैरू म्हेत्रे यांच्या मालकीची मिळकत . तसेच इतर सर्व तंद्गभूत वस्तुसहित मिळकत . यांचे मालकीचे खालील परिशिष्टात 
नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत 
कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीज , ताबा खरेदी , खाजगी हस्तांतरण तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि 
करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , 
जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील , निरर्थक ठरतील बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१ / ५५ / ५ ९ ७ / २०२१ , दिनांक २७ जुलै २०२१ . 

( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . ( १ ) श्री . शिवाजी भगवान म्हेत्र , ( २ ) श्री . भगवान भैरू ऊर्फ बहिरू म्हेत्रे , ( ३ ) श्री . सुभाष 
भिकोबा म्हस्कुटे , ( ४ ) श्री . नामदेव गणपत जगताप . 


७१ 


( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : - मौजे सहजपूर , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर २१४/३ यांसी क्षेत्र ०१ हे . २६ आर यापैकी 
सहकर्जदार श्री . भैरवनाथ भैरू म्हेत्रे यांनी कर्जास तारण दिलेले क्षेत्र ०० हे . ६३ आर यापैकी क्षेत्र ०० हे . २० आर ही मिळकत . 
यांसी चतु : सीमा : - पूर्वेस सामाईक रस्ता , दक्षिणेस 
– - 

सामाईक रस्ता , पश्चिमेस लक्ष्मण नामदेव म्हेत्र , गट नंबर २१४/२ , 

उत्तरेस 

गट नंबर २१४/३ मधील उर्वरित मिळकत . 


- 


- 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

J 

सदरचा आदेश आज दिनांक २० ऑक्टोबर २०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

पुणे , २० ऑक्टोबर २०२१ . 


आदेश 

क्रमांक / आर.ओ. / स्था.ज. / १५६ / २ ९ / २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , वसुली 
अधिकारी , पुणे डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . नानासो / नानासाहेब गुलाब चौधरी ( ऋणको ) 
यांचेकडील कर्ज रुपये ११,५६ , १४३ अधिक दिनांक १ मे २०२१ पासून द.सा.द.शे. १४ टक्के होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च 
वसुलीसाठी श्री . नानासो / नानासाहेब गुलाब चौधरी व सौ . सुनिता नानासाहेब चौधरी यांच्या मालकीची मिळकत . तसेच इतर सर्व तंद्गभूत 
वस्तुसहित मिळकत . यांचे मालकीचे खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि 
या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीज , ताबा खरेदी , खाजगी हस्तांतरण तारण 
करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील . निरर्थक ठरतील बोजा चढविल्यास तो 
रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

व 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१/४०/५८२/२०२१ , दिनांक २७ जुलै २०२१ . 

( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . ( १ ) नानासो ऊर्फ नानासाहेब गुलाब चौधरी , ( २ ) सौ . सुनिता नानासो ऊर्फ नानासाहेब गुलाब 
चौधरी , ( ३ ) श्री . निखिल रामदास चौधरी , ( ४ ) सौ . सुवर्णा दादा चौधरी . 


७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ 
ते 


- 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० १६ , शके १ ९ ४४ 


( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : - मौजे सोरतापवाडी , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ७२५ यांसी क्षेत्र ०१ हे . ९ १ आर अधिक 
पोटखराबा ०० हे . ०४ आर यापैकी श्री . नानासो / नानासाहेब गुलाब चौधरी यांच्या मालकीची ०० हे . ०६ आर व सहकर्जदार सौ . सुनिता 
नानासाहेब चौधरी यांच्या मालकीची ०० हे . ३६.५ आर शेतजमीन मिळकत . 


यांसी चतु : सीमा : - श्री . नानासाहेब चौधरी यांच्या मालकीच्या ०० हे . ०६ आर क्षेत्र , पूर्वेस - सदर गटापैकी सुनिता चौधरी यांची मिळकत , 
दक्षिणेस सदर गटापैकी उषा चव्हाण व राहुल चोरगे यांना विकलेली मिळकत , पश्चिमेस पुणे - सोलापूर रोडकडे जाणारा रस्ता , 

उत्तरेस - सदर गटापैकी पाटील यांची मिळकत व सुनिता चौधरी यांची मिळकत . 


-- 

यांसी चतु : सीमा 
: सौ . सुनिता चौधरी यांच्या मालकीच्या ०० हे . ३६.५ आर क्षेत्र , पूर्वेस श्री . विकास मगर यांची मिळकत , 
दक्षिणेस - सदर गटापैकी पाटील व इतर यांची मिळकत , पश्चिमेस - पुणे - सोलापूर रोडकडे जाणारा रस्ता , उत्तरेस 
उत्तरेस - सदर गटापैकी 
सोमनाथ , यशराज व प्रसादराव यांची मिळकत . 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

पुणे , २१ ऑक्टोबर २०२१ . 


आदेश 

क्रमांक / आर.ओ. / स्था.ज. / १५६ / ३० / २०२१ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , वसुली 
अधिकारी , पुणे डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . कुबेर अर्जुन कुंजीर ( ऋणको ) यांचेकडील 
कर्ज रुपये ७,६४,७३७ अधिक दिनांक १ मे २०२१ पासून द.सा.द.शे. १४ टक्के होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी 
श्री . कुबेर अर्जुन कुंजीर यांच्या मालकीची मिळकत . तसेच इतर सर्व तंद्गभूत वस्तुसहित मिळकत . यांचे मालकीचे खालील परिशिष्टात 
नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत 
कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीज , ताबा खरेदी , खाजगी हस्तांतरण तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि 
करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , 
जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील . निरर्थक ठरतील बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१ / ४७ / ५८ ९ / २०२१ , दिनांक २७ जुलै २०२१ . 

( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . ( १ ) श्री . कुबेर अर्जुन कुंजीर , ( २ ) सौ . गायत्री कुबेर कुंजीर , ( ३ ) श्री . प्रदिपकुमार शनिदेव 
कांबळे , ( ४ ) श्री . नितीन देवराम कांबळे , 


( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : - मौजे थेऊर , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर २३५ यांसी क्षेत्र ०१ हे . ०५ आर अधिक 
पो.ख. ०० हे . २३ आर असे एकूण क्षेत्र ०१ हे . २८ आर यापैकी रजिस्टर गहाणखतान्वये तारण दिलेले श्री . कुबेर अर्जुन कुंजीर यांच्या 
मालकीचे क्षेत्र ०० हे . ६४ आर ( पो . ख . सह ) यापैकी ०० हे . २० आर ही शेतजमीन मिळकत . 


यांसी चतु : सीमा : - पूर्वेस सदर गटातील कुबेर अर्जुन कुंजीर यांची मिळकत व नाला , दक्षिणेस - भरत कुंजीर यांची मिळकत , 
पश्चिमेस - सन्मुख संघारीया यांची मिळकत , उत्तरेस सिद्धेश्वर कुंजीर यांची मिळकत . 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे , २१ ऑक्टोबर २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ ७ , २०२२ / अग्रहायण १० १६ , शके १ ९ ४४ 

आदेश 

क्रमांक / आर.ओ. / स्था.ज. / १५६ / ३१ / २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , वसुली 
अधिकारी , पुणे डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . सुहास सुरेश खेडेकर ( ऋणको ) यांचेकडील 
कर्ज रुपये १६,०५,८८ ९ अधिक दिनांक १ मे २०२१ पासून द.सा.द.शे. १४ टक्के होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी 
सौ . कौशल्या सुरेश खेडेकर यांच्या मालकीची मिळकत . तसेच इतर सर्व तंद्गभूत वस्तुसहित मिळकत . यांचे मालकीचे खालील परिशिष्टात 
नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत 
कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीज , ताबा खरेदी , खाजगी हस्तांतरण तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि 
करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , 
जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील , निरर्थक ठरतील बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१/१८४/६२१/२०२१ , दिनांक २७ जुलै २०२१ . 

( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . ( १ ) श्री . सुहास सुरेश खेडेकर , ( २ ) सौ . कौशल्या सुरेश खेडेकर , ( ३ ) श्री . 
खेडेकर , ( ४ ) श्री . प्रेमनाथ हनुमंत वाल्हेकर , ( ५ ) श्री . दयानंद कैलास वाल्हेकर , ( ६ ) श्री . योगेश सुरेश खेडेकर . 


७३ 


सुरेश सिताराम 


( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : - मौजे नायगाव , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ४ ९ ५ यांसी क्षेत्र ०८ हे . ४७ आर अधिक 
पो.ख. ०१ हे . २४ आर असे एकूण ० ९ हे . ७१ आर पैकी ०० हे . ४० आर सहकर्जदार सौ . कौशल्या सुरेश खेडेकर यांच्या मालकीची 
शेतजमीन मिळकत . 


यांसी चतु : सीमा : - पूर्वेस सदर गटापैकी श्री . अशोक लक्ष्मण गायकवाड , दक्षिणेस - रस्ता व गायरान , गट नंबर १३१ , 
पश्चिमेस - सदर गटापैकी श्री . सुरेश सिताराम खेडेकर यांची ०० हे . ४० आर मिळकत , उत्तरेस - सदर गटापैकी लक्ष्मीबाई पोपट 
गायकवाड यांची मिळकत . 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

पुणे , २१ ऑक्टोबर २०२१ . 


आदेश 

क्रमांक / आर.ओ. / स्था.ज. / १५६ / ३२ / २०२१ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , वसुली 
अधिकारी , पुणे डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री गणेश दत्तात्रय चौधरी ( ऋणको ) यांचेकडील 
कर्ज रुपये १८,६८,५७ ९ अधिक दिनांक १ मे २०२१ पासून द.सा.द.शे. १४ टक्के होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी 
श्री . गणेश दत्तात्रय चौधरी यांच्या मालकीची मिळकत . तसेच इतर सर्व तंद्गभूत वस्तुसहित मिळकत . यांचे मालकीचे खालील परिशिष्टात 
नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत 
कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीज , ताबा खरेदी , खाजगी हस्तांतरण तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि 
करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , 
जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील . निरर्थक ठरतील बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१/४२/५८४/२०२१ , दिनांक २७ जुलै २०२१ . 

( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . ( १ ) श्री . गणेश दत्तात्रय चौधरी , ( २ ) सौ . स्वाती गणेश चौधरी , ( ३ ) श्री . बाळू दत्तात्रय चौधरी . 


७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ 


( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : - मौजे श्रीप्रयागधाम , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ३१ यांसी क्षेत्र ०१ हे . २२ आर अधिक 
पो.ख. ०० हे . ४२ आर असे एकूण ०१ हे . ६४ आर यापैकी श्री . गणेश दत्तात्रय चौधरी यांच्या मालकीचे क्षेत्र ०० हे . ४२ आर क्षेत्र ( पो . ख . 
सह ) ही शेतजमीन मिळकत . 


- 


यांसी चतु : सीमा : : - पूर्वेस सौ . वंदना चौधरी यांची मिळकत , दक्षिणेस - श्री . सचिन चौधरी यांची मिळकत , पश्चिमेस - श्री . विजय 

चौधरी यांची मिळकत , उत्तरेस - श्री . शिवाजी चौधरी यांची मिळकत . 


- 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० १६ , शके १ ९ ४४ 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

पुणे , २१ ऑक्टोबर २०२१ . 


आदेश 

क्रमांक / आर.ओ. / स्था.ज. / १५६ / ३३ / २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , वसुली 
अधिकारी , पुणे डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . आण्णा गणपत कोतवाल ( ऋणको ) यांचेकडील 
कर्ज रुपये १० , ९ ६,७६२ अधिक दिनांक १ मे २०२१ पासून द.सा.द.शे. १४ टक्के होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी 
श्री . आण्णा गणपत कोतवाल , सौ . सावित्रीबाई गणपत कोतवाल व सोनुल आण्णा कोतवाल यांच्या मालकीची मिळकत . तसेच इतर सर्व 
तंद्गभूत वस्तुसहित मिळकत . यांचे मालकीचे खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली 
आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीज , ताबा खरेदी , खाजगी हस्तांतरण 
तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील , निरर्थक ठरतील बोजा चढविल्यास तो 
रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१/३८/५८०/२०२१ , दिनांक २७ जुलै २०२१ . 

( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . ( १ ) श्री . आण्णा गणपत कोतवाल , ( २ ) सौ . मंदा आण्णा कोतवाल , ( ३ ) श्रीमती सावित्रीबाई 
गणपत कोतवाल , ( ४ ) सौ . काजल सोनुल कोतवाल , ( ५ ) श्री . सोनुल आण्णा कोतवाल , ( ६ ) श्री . संदिप दिगंबर भोरडे , ( ७ ) श्री . राहुल 
दशरथ संकर . 


- 


( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : - मौजे अष्टापूर , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ६०१ यांसी क्षेत्र ०० हे . ४१ आर पैकी ०० हे . 
१०.५ आर हे श्री . आण्णा गणपत कोतवाल व सहकर्जदार सौ . सावित्रीबाई गणपत कोतवाल यांच्या मालकीचे व श्री . सोनुल आण्णा 
कोतवाल यांच्या मालकीचे क्षेत्र ०० हे . १० आर अशी एकूण क्षेत्र ०० हे . २०.५ आर ही शेतजमीन मिळकत . 


यांसी चतु : सीमा : - पूर्वेस गट नंबर ६०५ , अष्टापूर , दक्षिणेस गट नंबर ६०५ , अष्टापूर , पश्चिमेस सदर गटापैकी संपत व द्रौपदाबाई 
गणपत कोतवाल यांची मिळकत , उत्तरेस अष्टापूर- पिंपरी सांडस रोड . 


- 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे , २१ ऑक्टोबर २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ ७ , २०२२ / अग्रहायण १० १६ , शके १ ९ ४४ 

आदेश 

क्रमांक / आर.ओ. / स्था.ज. / १५६ / ३४ / २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , वसुली 
अधिकारी , पुणे डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . योगेश सुरेश टिळेकर ( ऋणको ) यांचेकडील 
कर्ज रुपये २३,४६,२२७ अधिक दिनांक १ मे २०२१ पासून द.सा.द.शे. १४ टक्के होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी 
श्री . सुरेश बबन टिळेकर यांच्या मालकीची मिळकत . तसेच इतर सर्व तंद्गभूत वस्तुसहित मिळकत . यांचे मालकीचे खालील परिशिष्टात 
नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत 
कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीज , ताबा खरेदी , खाजगी हस्तांतरण तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि 
करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , 
जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील , निरर्थक ठरतील बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


७५ 


( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१ / ३७ / ५७ ९ / २०२१ , दिनांक २७ जुलै २०२१ . 

( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . ( १ ) श्री . योगेश सुरेश टिळेकर , ( २ ) श्री . सुरेश बबन टिळेकर , ( ३ ) सौ . शकुंतला सुरेश टिळेकर , 
( ४ ) श्री . सुशांत रमेश टिळेकर , ( ५ ) श्री . बाबासाहेब राजेंद्र बोराडे 


( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : - मौजे भवरापूर , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ११८ यांसी क्षेत्र ०२ हे . ९ ५ आर यापैकी 
सहकर्जदार श्री . सुरेश बबन टिळेकर यांनी त्यांच्या मालकीचे रजिस्टर गहाणखतान्वये कर्जास तारण दिलेले क्षेत्र ०० हे . ७० आर यापैकी 
०० हे . ४० आर शेतजमीन मिळकत . 


यांसी चतु : सीमा : – पूर्वेस - श्री . रमेश बबन टिळेकर यांची मिळकत , दक्षिणेस गट नंबर १२१ , पाटलोची कांचन यांची मिळकत , 
पश्चिमेस पाटलोची कांचन यांची मिळकत , उत्तरेस रस्ता व धनंजय साठे यांची मिळकत . 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

पुणे , २१ ऑक्टोबर २०२१ . 


आदेश 

क्रमांक / आर.ओ. / स्था.ज. / १५६ / ३५ / २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , वसुली 
अधिकारी , पुणे डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . हिरामण बाळासो थोरात ( ऋणको ) यांचेकडील 
कर्ज रुपये २,६३,००७ अधिक दिनांक १ मे २०२१ पासून द.सा.द.शे. १४ टक्के होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी 
श्री . बाळासो आप्पा थोरात यांच्या मालकीची मिळकत . तसेच इतर सर्व तंद्गभूत वस्तुसहित मिळकत . यांचे मालकीचे खालील परिशिष्टात 
नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत 
कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीज , ताबा खरेदी , खाजगी हस्तांतरण तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि 
करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , 
जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील . निरर्थक ठरतील बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१ / ५३ / ५ ९ ५ / २०२१ , दिनांक २७ जुलै २०२१ . 

( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . ( १ ) श्री . हिरामण बाळासो थोरात , ( २ ) श्री . बाळासो आप्पा थोरात , ( ३ ) सौ . रंजना बाळासो 
थोरात , ( ४ ) श्री . संदिप सुरेश थोरात , ( ५ ) श्री दत्तात्रय सोपान थोरात . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ 


- 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० 


७६ 

( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : - मोजे खामगावटेक , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ११० यांसी क्षेत्र ०० हे . ५५ आर ( पो . ख . सह ) 
सहकर्जदार श्री . बाळासो आप्पा थोरात यांनी त्यांच्या मालकीचे कर्जास तारण दिलेले क्षेत्र ०० हे . ५५ आर यापैकी ०० हे . २० आर संपूर्ण 
शेतजमीन मिळकत . 


१६ , शके १ ९ ४४ 


यांसी चतु : सीमा - पूर्वेस - श्री . माणिक थोरात यांची मिळकत , दक्षिणेस - श्री . बाळू अनंता थोरात यांची मिळकत , पश्चिमेस - शासकीय 
जागा , उत्तरेस - श्री . राजयोग बरकडे यांची मिळकत . 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

पुणे , २१ ऑक्टोबर २०२१ . 


आदेश 

क्रमांक / आर.ओ. / स्था.ज. / १५६ / ३६ / २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , वसुली 
अधिकारी , पुणे डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . अमोल राजेंद्र टिळेकर ( ऋणको ) यांचेकडील 
कर्ज रुपये ३,०७,१५५ अधिक दिनांक १ मे २०२१ पासून द.सा.द.शे. १४ टक्के होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी 
श्री . राजेंद्र भिवाजी टिळेकर यांनी कर्जास तारण दिलेली यांच्या मालकीची मिळकत . तसेच इतर सर्व तंद्गभूत वस्तुसहित मिळकत . यांचे 
मालकीचे खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून 
सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीज , ताबा , खरेदी , खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई 
करण्यात येत आहे आणि करण्यात आले असेल तर त्या सर्व बाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील , निरर्थक ठरतील . बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 
जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१/६०/६०१/२०२१ , दिनांक २७ जुलै २०२१ . 

( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . ( १ ) श्री . अमोल राजेंद्र टिळेकर , ( २ ) श्री . राजेंद्र भिवाजी टिळेकर , ( ३ ) श्री . अतुल राजेंद्र 
टिळेकर , ( ४ ) श्री . रोहित सुनिल बोराटे , 


— 

( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन 
} मौजे टिळेकरवाडी , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ४६ यांसी क्षेत्र ०१ हे . ० ९ आर यापैकी 
सहकर्जदार श्री . राजेंद्र भिवाजी टिळेकर यांनी कर्जास तारण दिलेले त्यांच्या नावावरील क्षेत्र ०० हे . ६ ९ आर यापैकी ०० हे . ३० आर ही 
जमीन मिळकत . 


यांसी चतु : सीमा : - पूर्वेस श्री . दिलीप बाजीराव टिळेकर यांची मिळकत , दक्षिणेस श्री . राजेंद्र तुळशीराम टिळेकर यांची मिळकत , 
पश्चिमेस - ओढा , उत्तरेस - ओढा . 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

पुणे , २१ ऑक्टोबर २०२१ . 


आदेश 

- चे 

क्रमांक / आर.ओ. / स्था.ज. / १५६ / १५ / २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , वसुली 
अधिकारी , पुणे डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ ७ , २०२२ / अग्रहायण १० १६ , शके १ ९ ४४ 

सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . सुभाष यशवंत धुमाळ ( ऋणको ) यांचेकडील 
कर्ज रुपये २६,६२,३२० अधिक दिनांक १ डिसेंबर २०१ ९ पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी 
श्री . सुभाष यशवंत धुमाळ यांचे मालकीचे खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे 
आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीज , ताबा , खरेदी , खाजगी हस्तांतरण , 
तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील , निरर्थक ठरतील . बोजा चढविल्यास तो 
रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


७७ 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१ / ३५४५ / ३२ ९ १ / २०१ ९ , दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२० . 

( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . ( १ ) श्री . सुभाष यशवंत धुमाळ , ( २ ) सौ . मीनाक्षी सुभाष धुमाळ , ( ३ ) श्री . विनायक केशवगीर 
गोसावी , ( ४ ) श्री . संजय गोपाळ फलफले . 


( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : - मौजे कात्रज येथील सर्व्हे नंबर २६ , हिस्सा नंबर १/३/१ यांसी नवीन सर्व्हे नंबर २ ९ , हिस्सा नं . १/३/१ 
यांसी क्षेत्र १२१७७.५ चौ . फूट या मिळकतीवर आर . सी . सी . मध्ये बांधकाम करण्यात आलेल्या अनिता रेसिडेन्सीमधील बी -४ विंगमधील 
पहिल्या मजल्यावरील फ्लॅट नंबर १०४ यांसी क्षेत्रफळ ८१.१३ चौ.मी. बिल्टअप यांसी पुणे महानगरपालिका मिळकत क्रमांक ओ / डी / ०१ / 
०२३७३१४ ९ ही श्री . सुभाष यशवंत धुमाळ यांच्या नावावरील मिळकत . 


यांसी चतु : सीमा : – पूर्वेस - फ्लॅट नंबर १०५ , श्री . माधव जोशी , सौ . मेघना जोशी यांची मिळकत , दक्षिणेस सोसायटी अंतर्गत रोड , 
पश्चिमेस - सोसायटी अंतर्गत रोड , उत्तरेस - फ्लॅट नंबर १०३ , श्री . समीर मेहता यांची मिळकत . 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १८ ऑगस्ट २०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

पुणे , १८ ऑगस्ट २०२१ . 


आदेश 

क्रमांक / आर.ओ. / स्था.ज. / १५६ / ०७ / २०२० . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , वसुली 
अधिकारी , पुणे डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . विशाल पद्माकर चौधरी ( ऋणको ) यांचेकडील 
कर्ज रुपये ३,७७,०१७ अधिक दिनांक १ डिसेंबर २०१ ९ पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी 
श्री . विशाल पद्माकर चौधरी , श्री . सागर पद्माकर चौधरी , श्रीमती लता पद्माकर चौधरी यांचे मालकीचे खालील परिशिष्टात नमूद 
केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही 
कसलाही करार , गहाण , लीज , ताबा , खरेदी , खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि करण्यात 
आले असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा 
पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील , निरर्थक ठरतील . बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१ / ३५३४ / ३२८१ / २०१ ९ , दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२० , 

( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . ( १ ) श्री . विशाल पद्माकर चौधरी , ( २ ) श्री . सागर पद्माकर चौधरी , ( ३ ) श्रीमती लता पद्माकर 
चौधरी , ( ४ ) सौ . अनिता विशाल चौधरी , ( ५ ) श्री . स्वप्निल भगवान कांचन , ( ६ ) श्री . नवनाथ साहेबराव घोरपडे , 


( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : - मौजे सोरतापवाडी , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ६५१/२ यांसी क्षेत्र ०० हे , ४८ आर 
यापैकी ०० हे . ११ आर ही श्री . विशाल पद्माकर चौधरी , श्री . सागर पद्माकर चौधरी , श्रीमती लता पद्माकर चौधरी यांच्या मालकीची 
संपूर्ण जमीन मिळकत . 


यांसी चतुःसीमा : – पूर्वेस - श्री . पांडुरंग एस . चौधरी यांची मिळकत , दक्षिणेस - श्री . गांधी यांची मिळकत , पश्चिमेस - श्री . सिताराम बी . 
चौधरी यांची मिळकत , उत्तरेस - रेल्वे . 


७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार 


ते बुधवार , 


डिसेंबर १ ७ , २०२२ / अग्रहायण १० 


- 


१६ , शके १ ९ ४४ 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २३ डिसेंबर २०२० रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे , २३ डिसेंबर २०२० . 


आदेश 

क्रमांक / आर.ओ. / स्था.ज. / १५६ / ०८ / २०२० . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , वसुली 
अधिकारी , पुणे डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . नवनाथ शिवाजी बडबडे ( ऋणको ) यांचेकडील 
कर्ज रुपये ६८,४२५ अधिक दिनांक १ सप्टेंबर २०१० पासून द.सा.द.शे. १४ टक्के होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी 
श्री . शिवाजी गेनबा बडबडे यांचे मालकीचे खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे 
आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीज , ताबा , खरेदी , खाजगी हस्तांतरण , 
तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील , निरर्थक ठरतील . बोजा चढविल्यास तो 
रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१/८४०/१०१८/२०१० , दिनांक २३ / ९ / २०१० . 

( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . ( १ ) श्री . नवनाथ शिवाजी बडबडे , ( २ ) श्री . शिवाजी गेनबा बडबडे , ( ३ ) श्री . चंद्रकांत भगवान 
बाप्ते . 


( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : - मौजे उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर १२०४ यांसी क्षेत्र ०० हे . ९९ आर 
यापैकी ०० हे . ०.०१ आर जागा व त्यावरील घर मिळकत यांसी ग्रामपंचायत मिळकत नंबर नवीन मिळकत नंबर ३ / ००८०५ ( जुना मिळकत 
नंबर ३/०६०१ ) यांसी क्षेत्र दगड , वीट , पत्रा , मातीचे घर २४ X १६ = ३८४ चौ . फूट ही श्री . शिवाजी गेनबा बरबडे यांच्या नावावरील 
मिळकत . 


यांसी चतु : सीमा : : - पूर्वेस श्री . मोहन रायकर यांची मिळकत , दक्षिणेस - अंतर्गत रस्ता , पश्चिमेस - श्री . मोहळ यांची मिळकत , 

उत्तरेस - श्री . तांबोळी यांची मिळकत . 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २२ डिसेंबर २०२० रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

पुणे , २२ डिसेंबर २०२० . 


आदेश 

क्रमांक / आर.ओ. / स्था.ज. / १५६ / ० ९ / २०२० . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , वसुली 
अधिकारी , पुणे डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री दादा बबन बोरकर ( ऋणको ) यांचेकडील 
कर्ज रुपये १०,१७,०३६ अधिक दिनांक १ नोव्हेंबर २०१ ९ पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी 
श्री . दादा बबन बोरकर यांचे मालकीची खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे 
आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीज , ताबा , खरेदी , खाजगी हस्तांतरण , 
तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील , निरर्थक ठरतील . बोजा चढविल्यास तो 
रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० 


१६ , शके १ ९ ४४ 


७ ९ 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१ / ३५२ ९ / ३२७६ / २०१ ९ , दिनांक १८/२/२०२० . 

( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . ( १ ) श्री . दादा बबन बोरकर , ( २ ) सौ . संध्या दादा बोरकर , ( ३ ) श्री . कालीदास विठ्ठल कोलते , 
श्री . काळूराम विनायक म्हस्के . 

( ४ ) 


( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : - मौजे डाळींब , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ५०१ यांसी क्षेत्र १० हे . २२ आर अधिक पो . ख . 
०० हे . ३० आर एकूण क्षेत्र १० हे . ५२ आर पैकी श्री . दादा बबन बोरकर यांच्या मालकीचे क्षेत्र ०१ हे . ३४.५ आर ही शेतजमीन मिळकत . 
यांसी चतु : सीमा : – पूर्वेस - गट नंबर ४ ९९ , दक्षिणेस- गट नंबर ५०१ पैकी श्री . सुभाष महादेव बोरकर यांची मिळकत , पश्चिमेस - गट 
नंबर ५०१ पैकी श्री . ज्ञानदेव महादेव बोरकर यांची मिळकत , उत्तरेस गट नंबर ५०१ पैकी श्री . खंडेराव महादेव बोरकर यांची मिळकत . 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २३ डिसेंबर २०२० रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

पुणे , २३ डिसेंबर २०२० . 


आदेश 

क्रमांक / आर.ओ. / स्था.ज. / १५६ / १० / २०२० . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , वसुली 
अधिकारी , पुणे डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . विजय विठोबा थोरात ( ऋणको ) यांचेकडील 
कर्ज रुपये ४ , ७४ , २५ ९ अधिक दिनांक १ फेब्रुवारी २०१७ पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी 
श्री . विजय विठोबा थोरात यांच्या हिश्श्याची खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे 
आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीज , ताबा , खरेदी , खाजगी हस्तांतरण , 
तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील , निरर्थक ठरतील . बोजा चढविल्यास तो 
रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१ / १६२६ / १४ ९ / २०१७ , दिनांक २ मे २०१७ . 

( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . ( १ ) श्री . विजय विठोबा थोरात , ( २ ) श्री . बाळू भानुदास पांढरे , ( ३ ) श्री . मनोज काळूराम थोरात , 
( ४ ) सौ . दिपाली विजय थोरात . 


- 


( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : - मौजे सहजपूर , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ३२६ यांसी क्षेत्र ०१ हे . ६६ आर अधिक 
पो.ख. ०० हे . १ ९ आर एकूण क्षेत्र ०१ हे . ८५ आर पैकी श्री . विजय विठोबा थोरात यांच्या हिश्श्याचे क्षेत्र ०० हे . ८२ आर अधिक पोटखराबा 
०० हे . १० आर एकूण क्षेत्र ०० हे . ९ २ आर यापैकी दक्षिणेकडील बाजुची २० आर मिळकत . 


यांसी चतु : सीमा : -- पूर्वेस सदर गटातील मल्हारी बाबुराव थोरात यांची मिळकत , दक्षिणेस पुणे - सोलापूर राष्ट्रीय महामार्ग , 
पश्चिमेस - गट नंबर ३२७ , उत्तरेस- रेल्वे लाईन . 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २३ डिसेंबर २०२० रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे , २३ डिसेंबर २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ ७ , २०२२ / अग्रहायण १० १६ , शके १ ९ ४४ 

आदेश 

क्रमांक / आर.ओ. / स्था.ज. / १५६ / १२ / २०२० . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , वसुली 
अधिकारी , पुणे डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . संतोष बापुराव गायकवाड ( ऋणको ) यांचेकडील 
कर्ज रुपये ३८,७ ९ , ६८१ अधिक दिनांक १ ऑगस्ट २०१ ९ पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी 
सौ . संगिता संतोष गायकवाड , सौ . सुरेखा लक्ष्मण पवार यांच्या मालकीची मिळकत . तसेच सर्व तंद्गभूत वस्तुसहित मिळकत . यांचे मालकीचे 
खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर 
मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीज , ताबा , खरेदी , खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत 
आहे आणि करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , 
तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील , निरर्थक ठरतील . बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


८० 


( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१ / १७८८ / १८३ ९ / २०१ ९ , दिनांक २ डिसेंबर २०१ ९ . 

( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . ( १ ) श्री . संतोष बापुराव गायकवाड , ( २ ) सौ . संगिता संतोष गायकवाड , ( ३ ) सौ . सुरेखा लक्ष्मण 
पवार , ( ४ ) श्री . लक्ष्मण विश्वनाथ पवार , ( ५ ) श्री . निलेश उत्तम कुंभारकर , ( ६ ) श्री . राजेंद्र रामचंद्र आढाव . 


( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : - मौजे राजेवाडी , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर २३ ९ यांसी क्षेत्र ०१ हे . ९ ३ आर अधिक 
पो.ख. ०० हे . १५ आर यापैकी सौ . संगिता संतोष गायकवाड यांच्या मालकीची ०० हे . ९ ६.५० आर अधिक पो . ख . ०० हे . ०७.५० आर ही 
शेतजमीन मिळकत . तसेच सौ . सुरेखा लक्ष्मण पवार यांच्या मालकीची ०० हे . ९ ६.५० आर अधिक पो . ख . ०० हे . ०७.५० आर ही शेतजमीन 
मिळकत . 


गट नंबर २३ ९ यांसी चतु : सीमा : - पूर्वेस - श्री . सदाशिव महादेव जगताप यांची मिळकत , दक्षिणेस - श्री . दत्तात्रय महादेव जगताप यांची 
मिळकत , पश्चिमेस - सामाईक रस्ता व श्री . हरिभाऊ महादेव जगताप यांची मिळकत , उत्तरेस - श्री . रामदास बाबुराव जगताप यांची 
मिळकत . 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २२ डिसेंबर २०२० रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

पुणे , २२ डिसेंबर २०२० . 


आदेश 

क्रमांक / आर.ओ. / स्था.ज. / १५६ / २१ / २०२१ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , वसुली 
अधिकारी , पुणे डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . नवनाथ चंद्रकांत कोडीतकर ( ऋणको ) 
यांचेकडील कर्ज रुपये ४,६४,०३ ९ अधिक दिनांक १ जानेवारी २०२० पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर 
खर्च वसुलीसाठी श्री . नवनाथ चंद्रकांत कोडीतकर यांच्या मालकीची खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त 
करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीज , ताबा , खरेदी , 
खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई 
देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील , निरर्थक ठरतील . 
बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१ / ३८५० / ३२ ९ ८ / २०१ ९ , दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२० . 

( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . ( १ ) श्री . नवनाथ चंद्रकांत कोडीतकर , ( २ ) सौ . सोनाली नवनाथ कोडीतकर , ( ३ ) श्री . मल्लप्पा 
शामराव पाटील , ( ४ ) श्री . महेश कामल वाघमारे . 


डिसेंबर १ 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० १६ , शके १ ९ ४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , 

( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : - मौजे नऱ्हे , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील सर्व्हे नंबर ४३/५ यांसी क्षेत्र ०० हे . ०३ आर जमीन 
मिळकतीवर केलेल्या बांधकामासह यांसी मिळकत क्रमांक ३१२ , ३१२/१ , ३१२ / २ / अ , ३१२/२ , ३१२ / ३ असा असून या मिळकतींवर बांधकाम 
करण्यात आलेल्या जिजाई निवारा या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या इमारतीतील चौथ्या मजल्यावरील श्री . नवनाथ चंद्रकांत कोडीतकर 
यांच्या नावावरील असलेली सदनिका नंबर ३३ यांसी क्षेत्रफळ ३१५ चौ . फूट म्हणजेच २ ९ .२७ चौ . मी . बिल्टअप यांसी ग्रामपंचायत मिळकत 
क्रमांक ०३१२ / ३२ ही मिळकत . 


८१ 


यांसी चतु : सीमा : - पूर्वेस - रिकामी जागा , दक्षिणेस फ्लॅट नंबर ३२ , श्री . ओटी यांची मिळकत , पश्चिमेस - रिकामी जागा , उत्तरेस 
- 
रिकामी जागा . 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

पुणे , ८ फेब्रुवारी २०२१ . 


आदेश 

क्रमांक / आर.ओ. / स्था.ज. / १५६ / २२ / २०२१ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , वसुली 
अधिकारी , पुणे डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . संदिप विलास कुंजीर ( ऋणको ) यांचेकडील 
कर्ज रुपये ३१,२ ९ , ४६५ अधिक दिनांक १ डिसेंबर २०१ ९ पासून द.सा.द.शे. १४ टक्के होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी 
श्री . विलास रंगनाथ कुंजीर यांच्या मालकीची खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे 
आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीज , ताबा , खरेदी , खाजगी हस्तांतरण , 
तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील , निरर्थक ठरतील . बोजा चढविल्यास तो 
रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१ / ३५४० / ३२८७ / २०१ ९ , दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२० . 

( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . ( १ ) श्री . संदिप विलास कुंजीर , ( २ ) सौ . राजश्री संदिप कुंजीर , ( ३ ) श्री . विलास रंगनाथ 
कुंजीर , ( ४ ) श्री . शरद बाळासो पांगारकर , ( ५ ) श्री . रमेश बाबुराव झिंजुरके 


( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : - मौजे वळती , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर २५१ यांसी क्षेत्र ०३ हे . २५ आर अधिक पो.ख. 
०० हे . ०३ आर एकूण क्षेत्र 
०३ हे . २८ आर यापैकी श्री . विलास रंगनाथ कुंजीर यांचे नावावरील क्षेत्र ०० हे . ४१ आर व गट नंबर २६० 
मधील क्षेत्र ०१ हे . ५४ आर यापैकी श्री . विलास रंगनाथ कुंजीर यांचे नावावरील क्षेत्र ०० हे . १ ९ .२५ आर शेतजमीन मिळकत व त्यावरील 
होणारे भविष्यात होणारे बांधकाम मिळकत . 


यांसी चतु : सीमा : - गट नंबर २५१ , पूर्वेस - वळतीगाव - घोलप वस्ती रोड , दक्षिणेस - श्री . सुरेश रंगनाथ कुंजीर यांची मिळकत , पश्चिमेस 
श्री . वाल्मिक कुंजीर यांची मिळकत , उत्तरेस - श्री . विलास कांचन यांची मिळकत . 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे , ११ फेब्रुवारी २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ ७ , २०२२ / अग्रहायण १० १६ , शके १ ९ ४४ 

आदेश 

- 

— 

क्रमांक / आर.ओ. / स्था.ज. / १५६ / २३ / २०२१ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , वसुली 
अधिकारी , पुणे डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , सौ . सुरेखा भिमराव कांचन ( ऋणको ) यांचेकडील 
कर्ज रुपये ३,०२,६५० अधिक दिनांक १ जुलै २०१३ पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी 
श्री . भिमराव काळूराम कांचन यांच्या मालकीची खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली 
आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीज , ताबा खरेदी , खाजगी हस्तांतरण , 
तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील , निरर्थक ठरतील . बोजा चढविल्यास तो 
रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


८२ 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१/५०३/४६८/२०१३ , दिनांक २ सप्टेंबर २०१३ . 

( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . ( १ ) सौ . सुरेखा भिमराव कांचन , ( २ ) श्री . भिमराव काळूराम कांचन , ( ३ ) श्री . तुषार उत्तम 
कांचन . 


( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : - मौजे बोरीभडक , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ७० यांसी क्षेत्र ०२ हे . ९९ आर अधिक 
पो.ख. ०० हे . १३ आर असे एकूण क्षेत्र ०३ हे . १२ आर यापैकी श्री . भिमराव काळूराम कांचन यांच्या हिश्श्याचे क्षेत्र ०० हे . ३३ आर ही 
संपूर्ण जमीन मिळकत . 


यांसी चतु : सीमा : - पूर्वेस - श्री . राजाराम दत्तू कांचन यांची मिळकत , दक्षिणेस - गट नंबर ६ ९ , श्री . बोल्हू प्रभू कांचन यांची मिळकत , 
पश्चिमेस - श्री . विलास विक्रम कांचन यांची मिळकत , उत्तरेस गट नंबर ७१ मधील श्री . चंद्रकांत आबुराव कांचन यांची मिळकत . 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

पुणे , ११ फेब्रुवारी २०२१ . 


आदेश 

क्रमांक / आर.ओ. / स्था.ज. / १५६ / २४ / २०२१ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
- चे 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , वसुली 
अधिकारी , पुणे डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . सागर पोपट कांचन ( ऋणको ) यांचेकडील 
कर्ज रुपये २३,६ ९ , ७७२ अधिक दिनांक १ डिसेंबर २०१ ९ पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी 
श्री . पोपट बाबुराव कांचन यांच्या मालकीची खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे 
आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीज , ताबा खरेदी , खाजगी हस्तांतरण , 
तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील , निरर्थक ठरतील . बोजा चढविल्यास तो 
रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१ / ३५४४ / ३२ ९ ० / २०१ ९ , दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२० . 

( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . ( १ ) श्री . सागर पोपट कांचन , ( २ ) श्री . पोपट बाबुराव कांचन , ( ३ ) सौ . रंजना पोपट कांचन , 

( ४ ) सौ . दिपाली सागर कांचन , ( ५ ) श्री . राहुल लक्ष्मण कांचन , ( ६ ) श्री स्वरूप जर्नादन कांचन . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ ७ , २०२२ / अग्रहायण १० १६ , शके १ ९ ४४ 

( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : - मौजे बोरीऐंदी , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर २५६ यांसी क्षेत्र २० हे . ४८ आर अधिक 
पो.ख. ०२ हे . ३२ आर एकूण क्षेत्र २२ हे . ८० आर यापैकी सहकर्जदार श्री . पोपट बाबुराव कांचन यांच्या नावावरील ०१ हे . ०० आर ही 
शेतजमीन मिळकत . 


८३ 


यांसी चतु : सीमा : - पूर्वेस - श्री . नरसिंग बाबुराव कांचन , दक्षिणेस - श्री . शांताराम बोरकर , पश्चिमेस श्री . जयसिंग बाबुराव कांचन , 
उत्तरेस - श्री . संतोष होले . 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

पुणे , १२ फेब्रुवारी २०२१ . 


आदेश 

क्रमांक / आर.ओ. / स्था.ज. / १५६ / ०१ / २०२०.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , वसुली 
अधिकारी , पुणे डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , सौ . रंजना कांताराम मेमाणे ( ऋणको ) यांचेकडील 
कर्ज रुपये ३८,५७२ अधिक दिनांक १ ऑक्टोबर २००५ पासून द.सा.द.शे. १६ टक्के होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी 
श्री . कांताराम दिनकर मेमाणे यांच्या मालकीची खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली 
आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीज , ताबा खरेदी , खाजगी हस्तांतरण , 
तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील , निरर्थक ठरतील . बोजा चढविल्यास तो 
रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१/२८२६/१२५/२००६ , दिनांक १० जानेवारी २००६ . 

( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . ( १ ) सौ . रंजना कांताराम मेमाणे , ( २ ) श्री . अरुण दलुचंद मेमाणे , ( ३ ) श्री . शांताराम दिनकर 
मेमाणे , ( ४ ) श्री . कांताराम दिनकर मेमाणे . 


( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : - मौजे तरडे , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ३३३/१ यांसी क्षेत्र ९ ७ आर यापैकी श्री . कांताराम 
दिनकर मेमाणे यांनी त्याच्या हिश्श्याचे तारण दिलेले क्षेत्र ० हे . ०.०५.७५ आर सदर ही मिळकत जाण्यायेण्याचे हक्कासहित सर्व तदंगभूत 
वस्तुसहित . 


यांसी चतु : सीमा : - पूर्वेस - सौ . जानकाबाई मेमाणे यांची मिळकत , दक्षिणेस सौ . सिंधू भिकू गडदे यांची मिळकत , पश्चिमेस 
श्री . राजाराम नारायण बनकर यांची मिळकत , उत्तरेस पाझर तलाव . 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १० सप्टेंबर २०२० रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

पुणे , ११ फेब्रुवारी २०२१ . 


आदेश 

क्रमांक / आर.ओ. / स्था.ज. / १५६ / २० / २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , वसुली 
अधिकारी , पुणे डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र 


८४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ 
ते 


- 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० १६ , शके १ ९ ४४ 


सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . सोपानकाका भिकाजी वाल्हेकर ( ऋणको ) 
यांचेकडील कर्ज रुपये १,८१,०६१ अधिक दिनांक १ ऑक्टोबर २०१६ पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर 
खर्च वसुलीसाठी सहकर्जदार सौ . रुक्मिणी सोपान वाल्हेकर यांच्या मालकीची खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे 
जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीज , ताबा 
खरेदी , खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई 
देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील , निरर्थक ठरतील . 
बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१ / ८८७ / ९९ ७ / २०१६ , दिनांक १३ डिसेंबर २०१६ . 

( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . ( १ ) श्री . सोपानकाका भिकाजी वाल्हेकर , ( २ ) श्री . जयसिंग नारायण फासगे , ( ३ ) श्री . गणेश 
प्रभाकर खामकर , ( ४ ) सौ . रुक्मिणी सोपान वाल्हेकर , ( ५ ) श्री . भानुदास सावता नेवसे . 


( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : - मौजे बोरीपार्धी , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ११४ ( जुना १ ९ ७ ) यांसी क्षेत्र ०४ हे . १३ आर 
यापैकी सहकर्जदार सौ . रुक्मिणी सोपान वाल्हेकर इतर हक्कातील त्यांच्या नावावरील ०० हे . ०२ आर व त्यावरील ग्रामपंचायत मिळकत 
नंबर १ ९ १६ दगड , वीट , सिमेंटमध्ये बांधकाम क्षेत्र १८ X ३६ = ६४८ तसेच ३ X ६ = १८ चौ . मी . शौचालयासह तारण दिलेली मिळकत . 
यांसी चतु : सीमा : - पूर्वेस - श्री . विठ्ठल नेवसे यांची मिळकत , दक्षिणेस - श्री . भुजबळ यांची मिळकत , पश्चिमेस - श्री . सयाजी नेवसे यांची 
मिळकत , उत्तरेस - श्री . सयाजी नेवसे यांची मिळकत . 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

पुणे , ६ फेब्रुवारी २०२१ . 


आदेश 

क्रमांक / आर.ओ. / स्था.ज. / १५६ / १ ९ / २०२१ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , वसुली 
अधिकारी , पुणे डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . राजेंद्र ज्ञानदेव ताकवणे ( ऋणको ) यांचेकडील 
कर्ज रुपये ९ , ७४,७५५ अधिक दिनांक १ जुलै २०१७ पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी 
श्री . ज्ञानदेव जयवंत ताकवणे यांच्या मालकीची खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली 
आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीज , ताबा खरेदी , खाजगी हस्तांतरण , 
तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील , निरर्थक ठरतील . बोजा चढविल्यास तो 
रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१/११३२/१५७४/२०१७ , दिनांक २६ डिसेंबर २०१७ . 

( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . ( १ ) श्री . राजेंद्र ज्ञानदेव ताकवणे , ( २ ) श्री . ज्ञानदेव जयवंत ताकवणे , ( ३ ) श्री . विजय ज्ञानदेव 
ताकवणे , ( ४ ) श्री . राहुल शिवाजी पठारे , ( ५ ) श्री . ज्ञानेश्वर सुभाष ताकवणे . 


( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : - मौजे पारगाव , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर १०८४/१ यांसी क्षेत्र ०० हे . ४७ आर अधिक 
पो.ख. ०० हे , ०१ आर असे एकूण क्षेत्र ०० हे . ४८ आर सहकर्जदार श्री . ज्ञानदेव जयवंत ताकवणे यांनी रजिस्टर गहाणखताने तारण 
दिलेली शेतजमीन मिळकत . 

यांसी चतु : सीमा : – पूर्वेस - रस्ता , दक्षिणेस - श्री . निंबाळकर यांची मिळकत , पश्चिमेस गट नंबर १०८५ , उत्तरेस - गट नंबर १०८३ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ ७ , २०२२ / अग्रहायण १० १६ , शके १ ९ ४४ 

जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

पुणे , ६ फेब्रुवारी २०२१ . 


आदेश 

क्रमांक / आर.ओ. / स्था.ज. / १५६ / ०३ / २०२०.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , वसुली 
अधिकारी , पुणे डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री विठ्ठल बबन थोरात ( ऋणको ) यांचेकडील 
कर्ज रुपये ४७ , ९ ३,३ ९ ७ अधिक दिनांक १ सप्टेंबर २०२० पासून द.सा.द.शे. १४ टक्के होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी 
श्री . रामदास विठ्ठल थोरात यांच्या हिश्श्याचे खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे 
आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीज , ताबा खरेदी , खाजगी हस्तांतरण , 
तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील , निरर्थक ठरतील . बोजा चढविल्यास तो 
रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१/१२८५/१४१०/२०२० , दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२० , 

( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . ( १ ) श्री . विठ्ठल बबन थोरात , ( २ ) सौ . मंगल विठ्ठल थोरात , ( ३ ) श्री . रामदास विठ्ठल थोरात , 
( ४ ) श्री . रोहिदास चंद्रकांत थोरात , ( ५ ) श्री . सोपान बाळासाहेब थोरात , ( ६ ) श्री . चंद्रकांत म्हस्कू धायगुडे , ( ७ ) श्री . दादा बबन शिंदे . 
( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : - मौजे टिळेकरवाडी , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ७६ / १ यांसी क्षेत्र ०० हे . ८० आर 
अधिक पोट - खराबा ०२ हे . ०४ आर असे एकूण क्षेत्र ०२ हे . ८४ आर यापैकी सहकर्जदार श्री . रामदास विठ्ठल थोरात यांच्या हिश्श्याचे 
०० हे . २७ आर अधिक पो . ख . ०० हे . ६८ आर असे एकूण क्षेत्र ०० हे . ९ ५ आर ही रजिस्टर गहाणखताने तारण दिलेली संपूर्ण शेतजमीन 

मिळकत . 


८५ 


यांसी चतु : सीमा : - पूर्वेस फॉरेस्ट जमीन , दक्षिणेस - भारतीय कृषी उद्योग प्रतिष्ठाण यांची मिळकत , पश्चिमेस सदर गटापैकी श्री . 
रोहिदास चंद्रकांत थोरात यांची मिळकत , उत्तरेस श्री . रवी बहिरट यांची मिळकत . 


- 


- 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २१ डिसेंबर २०२० रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

पुणे , २१ डिसेंबर २०२० . 


१५५ 


आदेश 

क्रमांक / आर.ओ. / स्था.ज. / १५६ / ०४ / २०२० . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , वसुली 
अधिकारी , पुणे डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . चंद्रकांत बबन थोरात ( ऋणको ) यांचेकडील 
कर्ज रुपये ४७,४६ , ९ ७३ अधिक दिनांक १ सप्टेंबर २०२० पासून द.सा.द.शे. १४ टक्के होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी 
श्री . रोहिदास चंद्रकांत थोरात यांच्या हिश्श्याचे खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली 
आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीज , ताबा खरेदी , खाजगी हस्तांतरण , 


८६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ 


- 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० 


, 


१६ , शके १ ९ ४४ 


तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील , निरर्थक ठरतील . बोजा चढविल्यास तो 
रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१ / १२ ९ ४ / १४१ ९ / २०२० , दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२० . 

( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . ( १ ) श्री . चंद्रकांत बबन थोरात , ( २ ) सौ . मुक्ताबाई चंद्रकांत थोरात , ( ३ ) श्री . रोहिदास चंद्रकांत 
थोरात , ( ४ ) श्री . रामदास विठ्ठल थोरात , ( ५ ) श्री . सोपान बाळासाहेब थोरात , ( ६ ) श्री . सुदाम दत्तू बरकडे , ( ७ ) श्री . किरण पांडुरंग थोरात . 
( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : - मौजे टिळेकरवाडी , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ७६ / १ यांसी क्षेत्र ०० हे . ८० आर 
अधिक पोट - खराबा ०२ हे . ०४ आर एकूण क्षेत्र ०२ हे . ८४ आर यापैकी सहकर्जदार श्री . रोहिदास चंद्रकांत थोरात यांच्या हिश्श्याचे 
०० हे . २७ आर अधिक पो . ख . ०० हे . ६८ आर असे एकूण क्षेत्र ०० हे . ९ ५ आर ही रजिस्टर गहाणखताने तारण दिलेली संपूर्ण शेतजमीन 
मिळकत . 


यांसी चतु : सीमा : - पूर्वेस सदर गटापैकी श्री . रामदास विठ्ठल थोरात यांची मिळकत , दक्षिणेस - भारतीय कृषी उद्योग प्रतिष्ठाण यांची 
मिळकत , पश्चिमेस - श्री . रवी बहिरट यांची मिळकत , उत्तरेस - श्री . रवी बहिरट यांची मिळकत . 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २१ डिसेंबर २०२० रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

पुणे , २१ डिसेंबर २०२० , 


आदेश 

क्रमांक / आर.ओ. / स्था.ज. / १५६ / ०५ / २०२०.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , वसुली 
अधिकारी , पुणे डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , सौ . ताईबाई पांडुरंग शिंदे ( ऋणको ) यांचेकडील 
कर्ज रुपये ३०,७२,२०३ अधिक दिनांक १ सप्टेंबर २०२० पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी 
सौ . ताईबाई पांडुरंग शिंदे , सहकर्जदार सौ . सखुबाई चंद्रकांत धायगुडे व सौ . सुवर्णा विजय धायगुडे तसेच सहकर्जदार श्री . विठ्ठल बबन 
थोरात यांच्या हिश्श्याचे खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या 
तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीज , ताबा खरेदी , खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या 
आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील , निरर्थक ठरतील . बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ 
ठरेल . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१/१२८७/१४१२/२०२० , दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२० . 

( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . ( १ ) सौ . ताईबाई पांडुरंग शिंदे , ( २ ) श्री . रोहिदास चंद्रकांत थोरात , ( ३ ) सौ . सखुबाई चंद्रकांत 
धायगुडे , ( ४ ) सौ . सुवर्णा विजय धायगुडे , ( ५ ) श्री . विठ्ठल बबन थोरात , ( ६ ) श्री . दत्तात्रय सोपान थोरात , ( ७ ) श्री . चंद्रकांत म्हस्कू धायगुडे , 
( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : - ( अ ) मौजे खामगावटेक , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ३३ यांसी क्षेत्र ०२ हे . ४३ आर 
अधिक पोट - खराबा ०० हे . ०१ आर एकूण क्षेत्र ०२ हे . ४४ आर यापैकी कर्जदार सौ . ताईबाई पांडुरंग शिंदे , सहकर्जदार सौ . सखुबाई 
चंद्रकांत धायगुडे व सौ . सुवर्णा विजय धायगुडे यांच्या हिश्श्याचे ०१ हे . १४ आर ही शेतजमीन मिळकत . 


( ब ) मौजे खामगावटेक , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर १०७ यांसी क्षेत्र ०८ हे . २३ आर अधिक पो . ख . ०१ हे . ६७ आर 
एकूण क्षेत्र ० ९ हे . ९ ० आर यापैकी सहकर्जदार श्री . विठ्ठल बबन थोरात यांच्या मालकीचे ०० हे . १० आर ही रजिस्टर गहाणखताने तारण 
दिलेली संपूर्ण शेतजमीन मिळकत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ ७ , २०२२ / अग्रहायण १० १६ , शके १ ९ ४४ 
( अ ) गट नंबर ३३ यांसी चतु : सीमा 
: सीमा : - पूर्वेस - सदर गटापैकी श्री . बोराटे यांची मिळकत , दक्षिणेस - सरकारी रोड , पश्चिमेस - श्री . कांबळे 
यांची मिळकत , उत्तरेस - फॉरेस्ट . 


८७ 


( ब ) गट नंबर १०७ यांसी चतु : सीमा : - पूर्वेस सदर गटापैकी श्री . भुजबळ यांची मिळकत , दक्षिणेस - श्री . दत्तात्रय थोरात यांची मिळकत , 
पश्चिमेस - खामगावटेक रस्ता , उत्तरेस - सदर गटापैकी श्री . भुजबळ यांची मिळकत . 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २१ डिसेंबर २०२० रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

पुणे , २१ डिसेंबर २०२० . 


आदेश 

क्रमांक / आर.ओ. / स्था.ज. / १५६ / ०६ / २०२० . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , वसुली 
अधिकारी , पुणे डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . बाळू आप्पा थोरात ( ऋणको ) यांचेकडील 
कर्ज रुपये ४१,५८,२२८ अधिक दिनांक १ सप्टेंबर २०२० पासून द.सा.द.शे. १४ टक्के होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी 
सहकर्जदार श्री . सोपान बाळासाहेब थोरात यांच्या हिश्श्याचे खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात 
आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीज , ताबा खरेदी , खाजगी 
हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील , निरर्थक ठरतील . बोजा चढविल्यास 
तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१ / १२ ९ ० / १४१५ / २०२० , दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२० . 

( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . ( १ ) श्री . बाळू आप्पा थोरात , ( २ ) सौ . रंजना बाळू थोरात , ( ३ ) श्री . सोपान बाळासाहेब थोरात , 
( ४ ) सौ . राणी सोपान थोरात , ( ५ ) श्री . देविदास विठ्ठल थोरात , ( ६ ) श्री . चंद्रकांत म्हस्कू धायगुडे . 


( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : - मौजे टिळेकरवाडी , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ७६ / १ यांसी क्षेत्र ०० हे . ८० आर 
अधिक पोट - खराबा ०२ हे . ०४ आर एकूण क्षेत्र ०२ हे . ८४ आर यापैकी सहकर्जदार श्री . सोपान बाळासाहेब थोरात यांनी त्यांच्या हिश्श्याचे 
०० हे . २६ आर अधिक पो.ख. ०० हे . ६८ आर असे एकूण क्षेत्र ०० हे . ९ ४ आर ही रजिस्टर गहाणखताने तारण दिलेली संपूर्ण शेतजमीन 
मिळकत . 


यांसी चतु : सीमा : - पूर्वेस - गट नंबर ७५ व फॉरेस्ट जमीन , दक्षिणेस - श्री . रामदास विठ्ठल थोरात , 
श्री . रामदास विठ्ठल थोरात , श्री . रोहिदास चंद्रकांत थोरात यांची 
मिळकत , पश्चिमेस - श्री . रवी बहिरट यांची मिळकत , उत्तरेस - श्री . रवी बहिरट यांची मिळकत . 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २१ डिसेंबर २०२० रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पुणे , २१ डिसेंबर २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ ७ , २०२२ / अग्रहायण १० १६ , शके १ ९ ४४ 

आदेश 

क्रमांक / आर.ओ. / स्था.ज. / १५६ / १३ / २०२० - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , वसुली 
अधिकारी , पुणे डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . सचिन पंढरीनाथ मालुसरे ( ऋणको ) यांचेकडील 
कर्ज रुपये ५ , ९ ४,८०५ अधिक दिनांक १ डिसेंबर २०१ ९ पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी 
श्री . सचिन पंढरीनाथ मालुसरे यांचे मालकीचे खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली 
आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीज , ताबा खरेदी , खाजगी हस्तांतरण , 
तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील , निरर्थक ठरतील . बोजा चढविल्यास तो 
रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


८८ 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१ / ३५३ ९ / ३२८६ / २०१ ९ , दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२० . 

( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . ( १ ) श्री . सचिन पंढरीनाथ मालुसरे , ( २ ) सौ . लक्ष्मी सचिन मालुसरे , ( ३ ) श्री . दिपक रामदास 
शेलार , ( ४ ) श्री . नितीन चांगदेव कुंजीर , 


( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : - मौजे लव्हेरी , तालुका भोर , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ६६/५ यांसी क्षेत्र ०० हे . ७३ आर श्री . सचिन 
पंढरीनाथ मालुसरे यांच्या हिश्श्याचे ०० हे . १२.१६ आर क्षेत्र व त्यावरील भविष्यात होणारे बांधकाम व गट नंबर ४०/६ यांसी क्षेत्र ०० हे . 
०१.८० आर अधिक पो.ख. ०० हे . ००.२० आर असे एकूण क्षेत्र ०० हे . ०२ आर यापैकी श्री . सचिन पंढरीनाथ मालुसरे यांच्या हिश्श्याचे ०० 
हे . ०१ आर व यावरील भविष्यात होणारे बांधकाम ही मिळकत . 


गट नंबर ६६/५ यांसी चतु : सीमा : - पूर्वेस - श्री . रामचंद्र बाबुराव मालुसरे यांची मिळकत , 
पूर्वेस - श्री . रामचंद्र बाबुराव मालुसरे यांची मिळकत , दक्षिणेस - श्री . नथु कोंडीबा मालुसरे यांची 
मिळकत , पश्चिमेस - श्री . भगवान शामराव मालुसरे यांची मिळकत , उत्तरेस - श्री . शिवाजी धोंडीबा मालुसरे यांची मिळकत . 
गट नंबर ४०/६ यांसी चतु : सीमा : - पूर्वेस 
- पूर्वेस - श्री . लक्ष्मण नागू मालुसरे यांची मिळकत , दक्षिणेस - श्री . तानाजी नागू मालुसरे यांची 
मिळकत , पश्चिमेस - श्री . नथु कोंडीबा मालुसरे यांची मिळकत , उत्तरेस - भोर मळे रस्ता . 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २ ९ डिसेंबर २०२० रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

पुणे , २ ९ डिसेंबर २०२० . 


आदेश 

१ 

क्रमांक / आर.ओ. / स्था.ज. / १५६ / १६ / २०२१ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , वसुली 
अधिकारी , पुणे डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्रीमती यशोदाबाई ऊर्फ यशोदा भिवा घुले 
( ऋणको ) यांचेकडील कर्ज रुपये ४ , ८४,४१८ अधिक दिनांक १ नोव्हेंबर २०१ ९ पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च 
व इतर खर्च वसुलीसाठी श्रीमती यशोदाबाई ऊर्फ यशोदा भिवा घुले यांचे मालकीचे खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या 
आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , 
लीज , ताबा खरेदी , खाजगी हस्तांतरण तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील , 
निरर्थक ठरतील . बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 

J 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ 
जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१ / ३५४३ / ३५४२ / २०१ ९ , दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२० . 

( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . ( १ ) श्रीमती यशोदाबाई ऊर्फ यशोदा भिवा घुले , ( २ ) श्री . बापू ऊर्फ निलेश भिवा घुले , 
( ३ ) श्री . कैलास भिवा घुले , ( ४ ) सौ . शारदा निलेश घुले , ( ५ ) सौ . लता कैलास घुले , सर्व राहणार नांदुर , बोराटे वस्ती , तालुका दौंड , 
जिल्हा पुणे . ( ६ ) श्री . जनार्दन ज्ञानोबा शिंदे , राहणार सहजपूर , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . ( ७ ) श्री . जगन्नाथ दत्तू ऊर्फ दत्तात्रय बोराटे , 
राहणार नांदुर , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे . 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० १६ , शके १ ९ ४४ 


( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : - मौजे नांदुर , तालुका दौंड , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ९ १ यांसी क्षेत्र ०६ हे . १७ आर अधिक पो.ख. 
०२ हे . २३ आर असे एकूण क्षेत्र ०८ हे . ४० आर यापैकी श्रीमती यशोदाबाई ऊर्फ यशोदा भिवा घुले यांनी रजिस्टर गहाणखताने तारण 
दिलेले क्षेत्र ०० हे . ६० आर मिळकत . 


यांसी चतु : सीमा : - पूर्वेस - ओढा , दक्षिणेस - श्री . विठ्ठल जिजाबा घुले यांची मिळकत , पश्चिमेस 
बाळासो मल्हारी टेंगळे व महेश बाळासो टेंगळे यांची मिळकत . 

व 


८ ९ 


- 


मालबा मिराज कं . रस्ता , उत्तरेस - श्री . 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ६ जानेवारी २०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

पुणे , ६ जानेवारी २०२१ . 


आदेश 

क्रमांक / आर.ओ. / स्था.ज. / १५६ / १५ / २०२१ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , वसुली 
अधिकारी , पुणे डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . रविंद्र भिमाजी ऊर्फ भिमा हिरणावळे 
( ऋणको ) यांचेकडील कर्ज रुपये १२,५२ , ५०० अधिक दिनांक १ जून २०१८ पासून द.सा.द.शे. १५ टक्के होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व 
इतर खर्च वसुलीसाठी श्री . रविंद्र भिमाजी ऊर्फ भिमा हिरणावळे यांचे मालकीचे खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या 
आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , 
लीज , ताबा खरेदी , खाजगी हस्तांतरण , तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील , 
निरर्थक ठरतील . बोजा चढविल्यास तो रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१ / ९ १८ / १० ९ २ / २०१८ , दिनांक ११ सप्टेंबर २०१८ . 

( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . ( १ ) श्री . रविंद्र भिमाजी ऊर्फ भिमा हिरणावळे , ( २ ) सौ . प्रतिमा रविंद्र हिरणावळे , 
( ३ ) श्री . गिरीश सूर्यकांत झगडे , ( ४ ) श्री . पुंडलिक ऊर्फ कुंडलिक आनंता टिळेकर . 


( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : - मौजे कोरेगावमूळ , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर १४/२ यांसी क्षेत्र ०१ हे . ०८ आर यापैकी 
श्री . रविंद्र भिमाजी ऊर्फ भिमा हिरणावळे यांच्या मालकीची ०० हे . १३.५ आर ही शेतजमीन मिळकत . 

यांसी चतु : सीमा : - पूर्वेस गट नंबर १५ , दक्षिणेस गट नंबर १६ व १७ , पश्चिमेस - गट नंबर १३ , उत्तरेस भवरापूर शीव . 


९ ० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ 


- 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० 


१६ , शके १ ९ ४४ 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ६ जानेवारी २०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

पुणे , ६ जानेवारी २०२१ . 


आदेश 

- 

१ 

क्रमांक / आर.ओ. / स्था.ज. / १५६ / ०१ / २०२० - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , वसुली 
अधिकारी , पुणे डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , सौ . रंजना कांताराम मेमाणे ( ऋणको ) यांचेकडील 
कर्ज रुपये ३८,५७२ अधिक दिनांक १ ऑक्टोबर २००५ पासून द.सा.द.शे. १६ टक्के होणारे व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च वसुलीसाठी 
श्री . शांताराम दिनकर मेमाणे यांचे मालकीचे खालील परिशिष्टात नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता या आदेशाद्वारे जप्त करण्यात आलेली आहे 
आणि या आदेशाच्या तारखेपासून सदर स्थावर मालमत्ताबाबत कोणताही कसलाही करार , गहाण , लीज , ताबा खरेदी , खाजगी हस्तांतरण , 
तारण करण्यास या आदेशाने मनाई करण्यात येत आहे आणि करण्यात आले असेल तर त्या सर्वबाबी डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांचे बाबतीत रद्द होतील निरर्थक ठरतील . बोजा चढविल्यास तो 
रद्दबातल व निष्फळ ठरेल . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

( १ ) १०१ ( १ ) वसुली दाखला क्रमांक १०१/२८२६/१२५/२००६ , दिनांक १० जानेवारी २००६ . 

( २ ) ज्यांच्याविरुद्ध १०१ ( १ ) चा दाखला आहे . ( १ ) सौ . रंजना कांताराम मेमाणे , ( २ ) श्री . अरुण दलुचंद मेमाणे , ( ३ ) श्री . शांताराम दिनकर 
मेमाणे , ( ४ ) श्री . कांताराम दिनकर मेमाणे . 


( ३ ) स्थावर मिळकतीचे वर्णन : - मौजे तरडे , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ३३३/१ यांसी क्षेत्र ९ ७ आर यापैकी श्री . शांताराम 
दिनकर मेमाणे यांनी त्यांच्या हिश्श्याचे तारण दिलेले क्षेत्र ० हे . ०.०५.७५ आर सदर ही मिळकत जाण्यायेण्याचे हक्कासहित सर्व तदंगभूत 
वस्तुसहित . 

० 


पुणे , १० सप्टेंबर २०२० . 


यांसी चतु : सीमा : - पूर्वेस जानकाबाई मेमाणे , दक्षिणेस सिद्धू बिरू गडदे , पश्चिमेस राजाराम नारायण बनकर , उत्तरेस 

तलाव . 


- 


पाझर 


जर वसुली दाखल्याप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज , आदेशिकेचा खर्च व इतर खर्च या आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत 
डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांच्याकडे भरणा केला 
नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलमा अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे अंतर्गत नियमान्वये कार्यवाही करून रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १० सप्टेंबर २०२० रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


लक्ष्मण चंद्रकांत हेंद्रे , 
वसुली अधिकारी , 

द्वारा - डॉ . मणिभाई देसाई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

उरुळीकांचन , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ ७ , २०२२ / अग्रहायण १० १६ , शके १ ९ ४४ 

आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चा नियम १०७ ( १० ) प्रमाणे . 

क्रमांक / वि.व.अ. / स्था.ज.आ. / १७ / २०२१ . – ज्याअर्थी , चेअरमन , ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई यांनी मिळविलेला लवाद 
दाखला क्रमांक १४२ ९ / कलम -१०१ / २०१ ९ -२० , दिनांक ६ जानेवारी २०२० यात नमूद केलेली येणेबाकी रक्कम रुपये ८८,२१३ ( अक्षरी रुपये 
अठ्याऐंशी हजार दोनशे तेरा फक्त ) थकबाकीदार सभासद श्री . सुदाम श्रीपती कांबळे , सहकर्जदार सौ . शिला सुदाम कांबळे , राहणार मु . 
पो . उजळाईवाडी , गल्ली नंबर ४ , समाज मंदिराजवळ , शिवाजी विद्यापीठ , कोल्हापूर , तालुका करवीर , जिल्हा कोल्हापूर प्रतिवादी यांची 
खाली नमूद केलेली मालमत्ता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० च्या कलम १५६ व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार जप्त करून 
व विक्री होऊन मिळणेबाबत अर्ज केला आहे . 


त्याअर्थी , मी , सुरेश विनायक पवार , वसुली अधिकारी , सहकार खाते , महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ च्या नियम १०७ ( १० ) 
अन्वये आदेश देतो की , खाली नमूद केलेली मालमत्ता या आदेशान्वये आज दिनांक ०८ जानेवारी २०२१ रोजी जप्त करण्यात आली असून 
या आदेशानुसार त्या मालमत्तेचे अथवा त्यातील हितसंबंधाचे कोणतेही खाजगी हस्तांतर किंवा मालकी हक्कातील अथवा त्या मालमत्तेवर 
निर्माण केलेला कोणताही बोजा निर्दित धनकोविरुद्ध रद्द व निरर्थक होईल . तरी सदर मिळकतीवर संस्थेचा बोजा नोंद करून खातेउतारे 
देण्यात यावेत . 


निवाडा / 
आदेशाची तारीख 


१ 

दि . ६ जानेवारी 

२०२० . 


कर्जदार / जामीनदार 
मिळकतदाराचे नाव 


कर्जदार : 
श्री . सुदाम श्रीपती कांबळे 
व सहकर्जदार 
सौ . शिला सुदाम कांबळे , 


स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
गावाचे नाव 


३ 

मु . पो . उजळाईवाडी , 
गल्ली नं . ४ , समाज मंदिर 
जवळ , शिवाजी विद्यापीठ , 
कोल्हापूर , ता . करवीर , 
जि . कोल्हापूर . 


कोल्हापूर , ८ जानेवारी २०२१ . 


भूमापन गट / 
मिळकत क्रमांक 


४ 

मु . पो . उजळाईवाडी , गल्ली 
नं . ४ , समाज मंदिर जवळ , 
शिवाजी विद्यापीठ , कोल्हापूर , 
ता . करवीर , जि . कोल्हापूर 
येथील मिळकत क्र . १६२ . 


९ १ 


जमीन क्षेत्रफळ आकार 
हे , 
आर . 
५ 

रु . पै . 

६ 


१० बाय १५ 
२६.४८ चौ.मी. 
८५ चौ . फूट ) . 


आज अखेर कर्ज येणेबाकी रक्कम रुपये ९ ४,३८५ येणे रक्कम , त्यावरील व्याज व कायदेशीर खर्च आदेशाचे तारखेपासून पंधरा दिवसांचे 
आत भरणा न केल्यास नमूद केलेली मालमत्ता विक्रीस काढणेत येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ८ जानेवारी २०२१ रोजी माझ्या कार्यालयाच्या शिक्का व सहीनिशी जारी करण्यात आला असे . 

८ 


सुरेश विनायक पवार , 
वसुली अधिकारी , 

द्वारा- ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई , 
शाखा कागल , तालुका करवीर , जिल्हा कोल्हापूर . 


आदेश 

— 

I 

क्रमांक / वसुली अ . / १५६ / १ / १७१ / १५२४ / १०१४ / २०२१ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , चंद्रशेखर जनार्दन जगताप , 
वसुली अधिकारी , संत सोपानकाका सहकारी बँक लि . , सासवड , जिल्हा पुणे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम 
क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , ( १ ) मे . स्टार कॉम्प्युटर , प्रो . प्रा . जगदाळे स्वप्नील अरविंद , ( २ ) जगदाळे प्रकाश अनंत , ( ३ ) 
धायगुडे महादेव राजेंद्र यांचेकडील संत सोपानकाका सहकारी बँक लि . , सासवड , जिल्हा पुणे यांचे दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२१ अखरेचे 
कर्ज रुपये ७ ९ , ८ ९ ७ ( अक्षरी रुपये एकोणऐंशी हजार आठशे सत्यान्नव फक्त ) + पुढील व्याज + शासकीय खर्च इ . सर्व रक्कम वसुलीसाठी 
या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या मिळकतीवर बोजा नोंद करण्यात यावी आणि हा आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत 
त्या स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये 
मनाई करण्यात येत आहे . 


९ २ 


अ.क्र 

१ 


१ 


उपरोक्त रक्कम + पुढील व्याज + शासकीय अधिभार + कर्ज वसुली खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम संत सोपानकाका सहकारी 
बँक लि . , सासवड , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचा जाहीर लिलावाने विक्री 
करण्यात येईल . 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ 


स्थावर मिळकतीचे वर्णन / परिशिष्ट 

मु . 

पो . निरा , शिव तक्रार , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथील गट क्रमांक २ ९ - अ / ७ / २२ , २/६४७ ( ८ - अ ) , ४ / १ ९ २ ( ८ - अ ) ही मिळकत 
श्री . जगदाळे प्रकाश अनंत . तसेच मौजे पाडेगाव , तालुका खंडाळा , जिल्हा सातारा येथील गट नंबर ११ हे . क्षेत्र 
श्री . धायगुडे महादेव राजेंद्र यांच्या हिश्श्यावर असलेल्या मिळकतीवर बोजा नोंद करणे . 

जाब देणाऱ्याचे नाव 

गाव 

गट क्रमांक 

२ 

४ 

जगदाळे प्रकाश अनंत 


३ 

मु . पो . निरा , शिव तक्रार , 
तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 
ग्रामपंचायत निरा , शिव तक्रार , 
तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 
ग्रामपंचायत निरा , शिव तक्रार , 
तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे . 
मु . पो . पाडेगाव , तालुका खंडाळा , 
जिल्हा सातारा . 


अ . क्र 

१ 


१ 


- 


७ , २०२२ / अग्रहायण १० १६ , शके १ ९ ४४ 


२ ९ - अ / ७ / २२ 


गाव 
३ 


२/६४७ ( ८ - अ ) 


धायगुडे महादेव राजेंद्र 

जाब देणार यांच्या मालकीची म्हणजेच उपरोक्त तपशिलाप्रमाणे नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता जप्त करून त्या स्थावर मालमत्तेचा 
रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्याशिवाय वसुलीस पर्याय राहिलेला नाही . अशी माझी खात्री झाल्याने मी , वरीलप्रमाणे आदेश पारित 
करून निर्गमित करीत आहे . 

पुणे , १६ मार्च २०२१ . 


मु . पो . सासवड , 
तालुका पुरंदर , 
जिल्हा पुणे . 


४ / १ ९ २ ( ८ - अ ) 


गट नंबर ११ 


आदेश 

क्रमांक / वसुली अ . / १५६ / १ / १७३ / ९ १४ / १०१५ / २०२१ – महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , चंद्रशेखर जनार्दन जगताप , 
वसुली अधिकारी , संत सोपानकाका सहकारी बँक लि . , सासवड , जिल्हा पुणे . महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम 
क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , ( १ ) मोहिते आकाश अरविंद , ( २ ) मोहिते वृषाली आकाश , ( ३ ) जगताप गोरख विष्णुपंत , ( ४ ) घनवट 
बाळासाहेब मुरलीधर , ( ५ ) जाधव संभाजी बापुराव यांचेकडील संत सोपानकाका सहकारी बँक लि . , सासवड , जिल्हा पुणे यांचे दिनांक २८ 
फेब्रुवारी २०२१ अखेरचे कर्ज रुपये २० , ४७ , ३४ ९ ( अक्षरी रुपये वीस लाख सत्तेचाळीस हजार तीनशे एकोणपन्नास फक्त ) + पुढील व्याज + 
शासकीय खर्च इ . सर्व रक्कम वसुलीसाठी या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या मिळकतीवर बोजा नोंद करण्यात यावी आणि हा 
आदेश दिल्यानंतर पुढील आदेश होईपर्यंत त्या स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण 
करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


स्थावर मिळकतीचे वर्णन / परिशिष्ट 

मु . पो . सासवड , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे येथील गट क्रमांक ५३८/११ या मिळकतीमधील 
श्री . गोरख विष्णुपंत जगताप यांच्या हिश्श्यावर असलेल्या मिळकतीवर बोजा नोंद करणे . 

जाब देणाऱ्याचे नाव 

गट क्रमांक 
४ 

२ 

श्री . जगताप गोरख विष्णुपंत 

५३८/११ 


एकूण क्षेत्र 
५ 


०.७३.०३ 


उपरोक्त रक्कम + पुढील व्याज + शासकीय अधिभार + कर्ज वसुली खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम संत सोपानकाका सहकारी 
बँक लि . , सासवड , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचा जाहीर लिलावाने विक्री 
करण्यात येईल . 


३४८ चौ . फूट 

६ ९ ० चौ . फूट 


०.४१.९९ 


एकूण क्षेत्र 
५ 


हे , ०२ 

एकूण क्षेत्र हे , 
00 २७ आर अधिक 

आर पो . ख . पैकी श्री . जगताप गोरख विष्णुपंत 
यांचे हिश्श्याचे मालकी ताबा वहिवाटीचे ०० हे . 
१४.५ आर पो . ख . सह क्षेत्र . 


00 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ ७ , २०२२ / अग्रहायण १० 


येणेप्रमाणे वर नमूद मिळकत जाब देणार श्री . जगताप गोरख विष्णुपंत यांचे हिश्श्याचे मालकी ताबा वहिवाटीचे असून सदर मिळकतीच्या 
चतु : सीमा खालीलप्रमाणे 


( १ ) पूर्वेस - श्री . चंद्रकांत बंडोबा जगताप यांची मिळकत , ( २ ) दक्षिणेस - श्री . चंद्रकांत बंडोबा जगताप यांची मिळकत , ( ३ ) पश्चिमेस 
श्री . चंद्रकांत बंडोबा जगताप यांची मिळकत , ( ४ ) उत्तरेस - ८ फुटी रोड . 


जाब देणार यांच्या मालकीची म्हणजेच उपरोक्त तपशिलाप्रमाणे नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता जप्त करून त्या स्थावर मालमत्तेचा रीतसर 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्याशिवाय वसुलीस पर्याय राहिलेला नाही . अशी माझी खात्री झाल्याने मी , वरीलप्रमाणे आदेश पारित करून निर्गमित करीत 
आहे . 

पुणे , १६ मार्च २०२१ . 


आदेश 

क्रमांक / वसुली अ . / १५६ / १ / १७१ / १४६१ / १०६८ / २०२१ - महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ ( १० ) व त्याखालील उपनियमान्वये , मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , चंद्रशेखर जनार्दन जगताप , वसुली अधिकारी , 
संत सोपानकाका सहकारी बँक लि . , सासवड , जिल्हा पुणे , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश 
देतो की , ( १ ) कोकरे सुखदेव वाघू , ( २ ) श्री . कोकरे ज्ञानदेव धोंडिबा यांचेकडील संत सोपानकाका सहकारी बँक लि . , सासवड , जिल्हा पुणे यांचे 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२१ अखरेचे कर्ज रुपये ३,२८ , ९ ४८ ( अक्षरी रुपये तीन लाख अठ्ठावीस हजार नऊशे अठ्ठेचाळीस फक्त ) + पुढील व्याज + 
शासकीय खर्च इ . सर्व रक्कम वसुलीसाठी या आदेशांतर्गत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली मिळकतीवर बोजा नोंद करण्यात यावी आणि हा आदेश दिल्यानंतर 
पुढील आदेश होईपर्यंत त्या स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास 
या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 


अ.क्र 

१ 


१ 


उपरोक्त रक्कम + पुढील व्याज + शासकीय अधिभार + कर्ज वसुली खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम संत सोपानकाका सहकारी बँक लि . , 
सासवड , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या स्थावर मिळकतीचे जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

स्थावर मिळकतीचे वर्णन / परिशिष्ट 


२ 


वरील मिळकती श्री . कोकरे वाघू रावजी व ज्ञानदेव धोंडिबा कोकरे यांच्या हिश्श्यावर असलेल्या मिळकतीवर बोजा नोंद करणे . 
जाब देणाऱ्याचे नाव 

गट क्रमांक 
४ 

एकूण क्षेत्र 

पैकी हिश्श्याचे क्षेत्र 

२ 

५ 

६ 

कोकरे सुखदेव वाघू 

२५० चौ . फूट 

स्वमालकीची 

कोकरे ज्ञानदेव धोंडिबा 


१६ , शके १ ९ ४४ 


गाव 

३ 


ग्रुप ग्रामपंचायत दुंदरे , 

ता . पनवेल , जि . रायगड . 
मौजे घेरापुरंदर , 
ता . पुरंदर , जि . पुणे . 


ग्रामपंचायत मिळकत 
क्रमांक २१३ . 

गट नंबर २६४ 


९ ३ 


गट नंबर २७१ 
गट नंबर २३० 
ग्रामपंचायत मिळकत 
क्रमांक २८ . 


०.३४.२० 


०.९ ०.३० 

०.२४.२० 

४८.७ ९ चौ . फूट 


सामाईक क्षेत्र 

सामाईक क्षेत्र 

सामाईक क्षेत्र 

स्वमालकीची 


जाब देणार यांच्या मालकीची म्हणजेच उपरोक्त तपशिलाप्रमाणे नमूद केलेली स्थावर मालमत्ता जप्त करून त्या स्थावर मालमत्तेचा रीतसर 
जाहीर लिलावाने विक्री करण्याशिवाय वसुलीस पर्याय राहिलेला नाही , अशी माझी खात्री झाल्याने मी , वरीलप्रमाणे आदेश पारित करून निर्गमित करीत 
आहे . 


चंद्रशेखर जनार्दन जगताप , 
वसुली अधिकारी , 

द्वारा - संत सोपानकाका सहकारी बँक लि . 
सासवड , जिल्हा पुणे . 


पुणे , १६ मार्च २०२१ . 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 

EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


